प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMEBY) 
रबी हंगाम २०१८-१९ मध्ये राज्यात राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ नोव्हेंबर, २०१८ 


वाचा: १. कृषि व पदुम विभागाचा शा.नि. क्र.सीआयओएस/१२९९/सीआर C8/ 9931, दि.४.१२.१९९९. 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-१६/प्र.क्र.२६/११ओ, दिनांक २९.०४.२०१६. 
३. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. 93094/09 /२०१६/क्रेडिट २, 
दिनांक २५.०४.२०१८. 
४. केंद्र शासनाच्या कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३०१५/०३/२०१६-क्रेडीट २, 
दि. २८ सप्टेंबर २०१८ 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र HAT ८/प्रपिवियो/५८४/२०१८, दि.१५/१०/१८. 


प्रस्तावना; 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून राज्य शासनाचे संदर्भिय शासन निर्णय क्र. २ 


अन्वये राबविण्यात येत आहे. राज्यातील अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रबी 
हंगाम २०१८-१९मध्ये राज्यात पुढे चालु ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती 


शासन नणय: निर्णय: 


रबी हंगाम २०१८-१९मध्ये राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खालील प्रमाणे अधिसुचित क्षेत्रातील 


अधिसूचित पिकांसाठी विमा क्षेत्र घटक (Area Approach) धरुन राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. 
१. योजनेची उद्दीष्टये : 
१. नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतक- 


यांना विमा संरक्षण देणे. 


२. पिकांच्या नूकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शहोतक-यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. 
३. होतक-यांना नाविन्यपूर्ण व सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. 
४. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पत पुरवठयात सातत्य राखणे, जेणेकरुन उत्पादनातील जोखमींपासून शेतक-यांच्या 


संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा, पिकांचे विविधीकरण आणि कृषिक्षेत्राचा गतिमान विकास व स्पर्धात्मकतेत वाढ हे 
हेतू साध्य होण्यास मदत होईल. 


२.योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी बंधनकारक 
असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. 


. खातेदारांचे व्यतिरिक्त कुळाने अगर भाडेपट्टीने होती करणारे शेतकरी या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. 
. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार 


कमी करण्यासाठी Sahil भरावयाचा विमा हप्ता रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के 
असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. 


. या योजनेअंतर्गत जोखिमस्तर सर्व पिकांसाठी ७० टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे. 
. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक उत्पन्नाच्या ५ वर्षांचे 


सरासरी उत्पन्न गुणीले त्या पिकाचा जोखिमस्तर विचारात घेवून निश्चित केळे जाईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


६. जोखमीच्या बाबी- योजनेअंतर्गत जोखमींची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश 
करण्यात आला आहे. 
६.१) हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थिती मुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान 


६.२) पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, 


बले, 
६.३) नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचे होणारे काढणीपश्चात नुकसान. 
६.४) स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान 
३.योजनेत समाविष्ट पिके व शेतकरी : 
या योजनेअंतर्गत अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके व नगदी पिकांना विमा संरक्षण मिळेल. सदर योजना राज्यात 
शासनाने रबी हंगामासाठी अधिसुचित केलेल्या महसुल मंडळ/मंडळगट किंवा तालुकास्तरावर खाळीळ अधिसुचित ८ 
पिकांसाठी राबविण्यात येईल. 


पिक वर्गवारी अधिसुचित पिके 
तृणधान्य व कडधान्य गहू (बागायत व जिरायत), रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), 
तृणधान्य व कडधान्य पिके ह य त 
, उन्हाळी भात. 
गळीत धान्य पिके करडई, सुर्यफूल, उन्हाळी भुईमुग. 
नगदी पिके रबी कांदा. 


अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित पिके घेणारे (कूळाने अगर भाडेपट्टीने होती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह)सर्व होतकरी 
या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. जे शेतकरी विविध वित्त संस्थांकडून पीक कर्ज घेतात अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना 
योजना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक राहील. 

राज्यात अधिसुचित क्षेत्रासाठी उन्हाळी भात पिक अधिसुचित करण्यात आले असून यासाठी उंबरठा उत्पन्न व 
चालु वर्षाचे सरासरी उत्पन्न हे तांदुळ गृहित धरुन निश्चित केले आहे. 


४.पिकनिहाय विमा हप्ता दर व विमा हप्ता अनुदान: 
या योजनेअंतर्गत विमा हप्ता दर हा वास्तवदर्शी दराने आकारला जाणार आहे. तथापि, सर्व शोतकऱ्यांनी रबी 
हंगामासाठी भरावयाचा प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र पिके ठशोतक-यांनी भरावयाचा विमा हप्ता 
हग अन्नधान्य व गळीत धान्य विमा संरक्षीत रक्कमेच्या १.५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर 
पिके यापैकी जे कमी असेल ते. 
ग वो विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ५ टक्के किवा वास्तवदर्शी दर यापैकी 
२ | नगदी पिके (कांदा) कां 
जे कमी असेल ते. 


या योजनेअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेला पिक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व शोतक-यांनी प्रत्यक्षात 
भरावयाचा विमा हप्ता यामधील फरक हा सर्वसाधारण विमा हप्ता अनुदान (Rate of normal premium subsidy) 
समजण्यात येईल आणि हे अनुदान केंद्र व राज्य शासनामार्फत समप्रमाणात दिले जाईल. विमा कंपनींना देण्यात येणाऱ्या 
राज्य शासनाच्या विमा हप्ता अनुदानाची रक्‍कम भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत (AIC) केंद्र शासनाने सदर योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनान्वये विहित केलेल्या पध्दतीनुसार विविध टप्प्यात अदा करण्यात येईल. तसेच सदर अनुदान रकमेची 
अदायगी पब्लिक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) अथवा पीएफएमएस संलग्न प्रणाळीमार्फतच तसेच राष्ट्रीय 
पीक विमा पोर्टल वरुन प्राप्त माहितीनुसार करण्यात येईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज दराप्रमाणे पिकनिहाय विमा संरक्षीत रक्‍कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याच 
प्रमाणे जिल्हांतर्गत पिकनिहाय पीक कर्जदरामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असून,राज्य पीककर्ज दर समितीच्या दरांपेक्षा 
काही जिल्हयांमध्ये असाधारण दराने पीक कर्जदरास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात ज्या जिल्हयात राज्य 
पीक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या कर्जदरापेक्षा जादा दर निश्चित केलेला आहे, त्या जिल्हयाचे पीक कर्जदरांचे 
पुनर्विलोकन करण्यात आलेले आहे. 

जिल्हा समुह (क्लस्टर) क्र १, २, ३, ४, ५ व ६मधील जिल्हानिहाय, पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता 
दर, विमा हप्ता अनुदान इ. बाबतचा तपश्लील प्रपत्र अ-१ ते अ-३२ मध्ये सहपत्रित केला आहे. 


६.विमा क्षेत्र घटक: 

ही योजना क्षेत्र हा घटक (Area Approch) धरुन राबविण्यात येणार असून, पिकनिहाय अधिसूचित विमा क्षेत्र 
घटक म्हणजेच मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यांची यादी सोबतचे परिशिष्टानुसार आहे. ), +} अशा महिरपी 
कंसाव्दारे मंडळगट किंवा तालुकाविमा क्षेत्र घटक दर्शविण्यात आले असून, सदरचे परिशिष्ट शासन निर्णयासोबत 
जोडलेले आहे. या योजनेंतर्गत सरासरी पीक उत्पादकतेची परिगणना करण्यासाठी प्रत्येक पिकासाठी निर्धारीत केलेल्या 
विमाक्षेत्रात घ्यावयाची नियोजित पीक कापणी प्रयोगांची संख्या पुढील प्रमाणे असेल - 


पीक कापणी प्रयोगाचे विमा अधिसूचित | किमान पीक कापणी 
क्षेत्र प्रयोग संख्या 


क 


उंबरठा उत्पादन काढण्यासाठी आवश्‍यक असलेले पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील ७ वर्षापैकी सर्वाधिक 
उत्पादनाचे मागील ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न, पिकाखालील क्षेत्र आणि चालू हंगामात पुरेसे पिक कापणी प्रयोग 
घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय पिक विमा समन्वय समितीने पिक निहाय विमा क्षेत्र 
घटक अनुसूचित केलेले आहेत. असे करतांना राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील प्रमुख पिके अंतर्भुत करण्यात आलेली 
आहेत. अधिसूचित केलेल्या सर्व पिकांसाठी उत्पन्नाचा अंदाज काढण्याच्या मानक पद्धतीनुसार आवश्‍यक तेवढ्या पिक 
कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. 


यासंदर्भात, ग्रामपंचायत स्तरावर अधिसूचित क्षेत्र निश्चित करणे व पीक कापणी प्रयोग करणे व्यवहारिक दृष्टया 
शक्‍य नसल्याने रबी हंगाम २०१८ मध्ये महसूल मंडळ, महसूल मंडळ गट व तालुका स्तरावरच प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासंदर्भात महसूल मंडळ व महसूल मंडळ गट स्तरावर 
सद्यपरिस्थितीत १२ पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात येते. याच अनुषंगाने क्षेत्रिय स्तरावर पीक कापणी प्रयोगाचे 
महसूल मंडळ वा महसूल मंडळ गट स्तरावर नियोजन करतांना किमान १२ पीक कापणी प्रयोगापेक्षा अधिकचे पीक 
कापणी प्रयोगांचे ग्रामपंचायत स्तरावर नियोजन करण्याचे संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांना स्वातंत्र्य देण्यात येत 
आहे. स्थानिक स्तरावर उपलब्ध साधनसामग्री, मनुष्यबळ यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी विहित पध्दतीनुसार 
पीक विम्याकरीता अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांकरीता पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करावे. पीक विमा 
अधिसूचित क्षेत्राचे अधिसूचित पिकाची सरासरी उत्पादकता निश्चितीसाठी या सर्व पीक कापणी प्रयोगांची सरासरी 
उत्पादकता परिगणना करण्यासाठी वापरण्यात यावी. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक कापणी प्रयोगांद्वारे मिळणारे उत्पन्नाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या 
कालमर्यादेमध्ये प्राप्त करणे करिता उपग्रहाद्वारे प्राप्त प्रतिमांच्या सहाय्याने पीक कापणी प्रयोग आयोजित करणे, तसेच 
पिकांच्या उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उदा. रिमोट SRT टेक्नॉंलॉजी (आर.एस.टी.), ड्रोन (Dynamic 
Remotely Operated Navigation Equipment), FATEH इ. चा वापर करणे बाबत केंद्र शासनाने सुचित केलेले आहे. 
त्यानुषंगाने राज्यस्तरावर केंद्रीय संशोधन संस्थांचे वतीने पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात यावेत. 

पारदर्शक पध्दतीने अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने या योजने अंतर्गत पीक कापणी प्रयोगासाठी केंद्र 
शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल Ara वापर करणे बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरिक्त इतर 
कोणतीही प्रणाली / अँपचा वापर पीक कापणी प्रयोगांसाठी करण्यात येऊ नये. पीक कापणी प्रयोगासाठी विहित केलेल्या 
यादृच्छिक पध्दतीने किवा शक्य असल्यास सुदूर संवेदन तंत्रचा वापर करुन प्लॉटची निवड करण्यात यावी. कोणताही 
नैतिक धोका टाळण्यासाठी पीक कापणी होईपर्यंत सदर प्लॉटचे ठिकाण उघड करण्यात येऊ नये. 


७.विमा संरक्षणाच्या बाबी: 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत पुढील कारणामुळे म्हणजेच शेतकऱ्यांस टाळता न येण्याजोग्या कारणामुळे 

झालेल्या नुकसानीस विमा संरक्षण मिळेल. 
७.१) प्रतिकुल हवामान घटकांमुळे पेरणी/लावणी/उगवणन होणे: 

अपूरा पाऊस, हवामानातील इतर घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे केवळ अधिसुचित मुख्य पिकांची अधिसुचित 
क्षेत्रात व्यापक प्रमाणावर पेरणी / लावणी होऊ न शकलेल्या क्षेत्रासाठी पेरणी / लावणी न झालेले क्षेत्र हे सर्वसाधारण 
क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त असल्यास विमा संरक्षण देय राहील. 
७.२) पिक पेरणीपासून काढणी पर्यन्तच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट (Standing Crops): 
दुष्काळ, पावसातील खंड, पूर,क्षेत्र जलमय होणे, किड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग, वीज 
कोसळणे, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ या टाळता न येण्याजोग्या जोखमींमुळे पिकांच्या उत्पन्नात येणा-या 
घटीपासून व्यापक विमा संरक्षण दिले जाईल. 
७.३) हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत झालेले नुकसान (On Account Payment of claims due to Mid- Season 
Adversity) 

हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत, मात्र सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, 
दुष्काळ इ. बाबींमुळे होतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल 
तर विमा संरक्षण देय राहील. 


७.४) काढणी पश्चात नुकसान: 

ज्या पिकांची काढणीनंतर शोतात पसरवून अथवा पेंढ्या बांधुन सुकवणी करणे आवश्‍यक असते अशा 
कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शोतात पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे काढणीनंतर दोन आठवड्यांच्या आत 
(१४ दिवस) गारपीट,चक्रीवादळ,चक्रीवादळामुळे आलेला पाऊस आणि बिगरमोसमी पावसामुळे नुकसान झाल्यास 
वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निकषांचे अधिन राहून नुकसान भरपाई निश्चित केळी जाईल. 
७.५) स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती: 


या बाबी अंतर्गत गारपीट, भूस्खलन, विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, ढगफूटी अथवा विज कोसळल्यामुळे 
लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे अधिसुचित पिकाचे ठरावीक 
क्षेत्रातील नुकसान हे वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येईल. 


सर्वसाधारण अपवाद - 
वरील सर्व विमा संरक्षणाच्या बाबी युध्द आणि अणू युध्दाचे दुष्परिणाम, हेतुपुरस्सर केलेल्या नुकसानीस व इतर 
टाळता येण्याजोग्या धोक्यास लागू असणार नाहीत त्यामुळे अशा परिस्थितीत विमा संरक्षण मिळणार नाही. 


पृष्ठ ३६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


८ योजना कार्यान्वयीन यंत्रणा : 
राज्यात रबी हंगाम २०१८-१९ मध्ये सदरची योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनी कडून संबंधीत जिल्हा 
समुहामध्ये राबविण्यात येईल. 
जिल्हा कंपनीचे 
समाविष्ट जिल्हे विमा कंपनीचे नाव व पत्ता 
समुह क्र. 
फ्युचर जनरली जनरल इंशुरन्स कं. लि., 
sere, ह ला, इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर-३, ६ वा मजला, सेनापती 
» नांदेड, याह र्या मुंबई 
a ee ee बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड,पश्चिम,मुंबई ४०००१३. 
, यवतमाळ (५ जिल्हे) दुरध्वनी क्र 
दुरध्वनी क्र. ०२२-४०९७६७८६ 
टोल फ्री. क्र. १८६० ५०० ३३३३ 
बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि. 
हिंगोली कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर १, समर्थ अशोक मार्ग, येरवडा, 
सोलापूर, लातुर, हिंगोली , वाशिम 
२ पवार विल पुणे ४११००६ 
भंडारा (५ जिल दुरध्वनी क्र 
दुरध्वनी क्र. ०२० ६६२४०१३७ 
टोल फ्री. क्र. १८०० २०९ ५९५९ 
भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. 
सांगली. | १९ वा मजला, परिणी क्रुसेंझो जी ब्लोक, बांद्रा कुर्ला कॉप्लेक्स,एम 
पुणे, परभणी, अकोला, » : oti es 8 मुंबई eg 1; 
३ नागपूर, वर्धा सी ए क्लब समोर,बांद्रा पुर्व,मुंबई ४०००५१ 
, वर्धा (६ जिल्हे) snr कर 
दुरध्वनी क्र. 022 ४९१८१५०० 
टोल फ्री. क्र. १८०० १०३२ २९२ 
बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स H. लि. 
सि कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर १ समर्थ अशोक मार्ग, येरवडा, पुणे 
: बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, वा 3 
गडचिरोली, चंद्रपुर (५ जिल्हे) ) दुरध्वनी भे 
दुरध्वनी क्र. ०२० ६६२४०१३७. 
टोल फ्री. क्र. १८०० २०९ ५९५९. 
बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि. 
त व eee कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर १ समर्थ अशोक मार्ग, येरवडा, पुणे 
; र ; 
५ धुळे, नंदुरबार ,रायगड (६जिल्हे) ४११००६. 
, नंदुरबार ,रायगड (६जिल दुरध्वनी क्र 
दुरध्वनी क्र. ०२० ६६२४०१३७ 
टोल फ्री. क्र. १८०० २०९ ५९५९ 
बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि. 
: उस्मानाबाद, नाशिक, कोल्हापूर, | कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर 9, समर्थ अशोक मार्ग,येरवडा, पुणे 
गोंदिया, अमरावती (५ जिल्हे) ४११००६ 
दुरध्वनी क्र. ०२० ६६२४०१३७ / टोल फ्री. क्र. १८०० २०९ ५९५९ 
९.योजनेचे वेळापत्रक : 


कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतक-यांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत समान असेल. केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनूसार कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा प्रस्ताव सादर करणे आणि बँकांनी 
कर्जदार/बिगर कर्जदार शेतकर्‍यांचे प्रस्ताव संबंधीत विमा कंपनीकडे सादर करणे याबाबतची अंतिम मुदत खालील 
प्रमाणे निश्चित केलेली आहे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


कर्जदार शेतकरी :- 
अ.क्र बाब रबी 
aa पिक कर्ज मंजूर कालावधी: ज्या कर्जदार | दि.१ ऑक्टोबर ते 12.39 डिसेंबर २०१८ 
शेतकऱ्यांना सदरची योजना बंधनकारक आहे. 
२ ।कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर | दि.३१ डिसेंबर २०१८ - गहू बा., गहू जि., ज्वारी बा., ज्वारी 
करण्याचा अंतिम दिनांक. जि., हरभरा, करडई, सूर्यफुल व कांदा 
दि. ३० नोव्हेंबर २०१८ - सोलापूर जिल्हयातील रबी 
ज्वारीचे प्रस्ताव 
दि. १ एप्रिल २०१९ - उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग 
पिकांसाठी 
3 | कर्जदार शेतक-यांनी विमा संरक्षीत क्षेत्रामध्ये । दि.२७ डिसेंबर २०१८ 
बदलाबाबत सूचना देण्याचा अंतिम दिनांक. (विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांकापुर्वी २ कार्यालयीन दिवस) 
४ | कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता व एकत्रीत | दि. २१ जानेवारी २०१९ - गहू बा., गहू जि., ज्वारी बा., 
विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेशन) आणि विमा | ज्वारी जि., हरभरा, करडई, सूर्यफुल व कांदा 
यात Sa heal a bse! दि. 29 डिसेंबर २०१८ - सोलापूर जिल्हयातील रबी 
मध्यवर्ती सहकारी बँका/प्रा सहकारी त त्त 
a pl ieee ज्वारीचे प्रस्ताव 
डुन विमा कंपनीस सादर करण्याचा 
अंतिम दिनांक. दि. २२ एप्रिल २०१९ - उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग 
पिकांसाठी (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरुन) 
५ । विमा कंपन्यांनी पोर्टलवरील आकडेवारी । व्यापारी बंका/ग्रामिण go जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
स्विकृत/अस्विकृत करण्याचा अंतिम दिनांक । बँका/प्राथमिक सहकारी संस्थांनी पोर्टलवर माहिती 
अपलोड करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून १५ दिवस. 
६ । आपले सरकार सेवा केद्र/बक/विमा प्रतिनिधीने | विमा कंपनीने सूचना दिल्यापासून ७ दिवसांच्या आत. 
विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर करणे 
७ | विमा कंपनीने सुधारीत प्रस्ताव स्विकेत करणे । केंद्र/बक/विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर 
केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत. 
८ । बॅंक / विमा कंपनीने विमा प्रस्तावाची पोहोच | विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती स्विकृत केल्यापासून ७ 
फोलिओसह विमाधारक शेतक-याला देणे दिवसांच्या आत. 
९ | सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस | रबी पिके - दि. ३१ जुले २०१९ पर्यंत 
सादर करण्याची मुदत. उन्हाळी भात व कांदा - दि. ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत 
उन्हाळी भुईमूग - दि. ३१ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत 
re] नुकसान भरपाई अदा करणे. सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी, अनुदान इत्यादी प्राप्त 
झाल्यानंतर ३ आठवडे. 
अ.क्र. बाब रबी 
१ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सदरची योजना | दि.१ ऑक्टोबर ते दि.३१ डिसेंबर २०१८ 
आहे. 
२ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर | दि. ३१ डिसेंबर २०१८ - गहू बा., गहू जि., ज्वारी बा., 


करण्याचा अंतिम दिनांक. 


ज्वारी जि., हरभरा, करडई, सूर्यफुल व कांदा 


पृष्ठ ३६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


एकत्रीत विमा घोषणापत्रे (डिक्लरेडान) आणि 
विमा प्रस्ताव व्यापारी बँका/ग्रामिण बँका/ जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका/प्राथमिक सहकारी 
संस्थांकडुन विमा कंपनीस सादर करण्याचा 
अंतिम दिनांक. 


अ.क्र बाब रबी 
दि. ३० नोव्हेंबर - सोलापूर जिल्हयातील रबी ज्वारीचे 
प्रस्ताव 
दि. १ एप्रिल २०१९ - उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग 
पिकांसाठी 

३ बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता व | दि.९ जानेवारी २०१९- गहू बा., गहू जि., ज्वारी बा., ज्वारी 


जि., हरभरा, करडई, सूर्यफुल व कांदा 


दि. ११ डिसेंबर २०१८ - सोलापूर जिल्हयातील रबी 
ज्वारीचे प्रस्ताव 


दि. १० एप्रिल २०१९ - उन्हाळी भात, उन्हाळी भुईमूग 
पिकांसाठी (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवस धरुन) 


४ विमा कंपन्यांनी coats आकडेवारी । व्यापारी बंका/ग्रामिण dp जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
स्विकृत/अस्विकृत करण्याचा अंतिम दिनांक । बँका/प्राथमिक सहकारी संस्थांनी पोर्टलवर माहिती 
अपलोड करण्याच्या अंतिम दिनांकापासून १५ दिवस. 
4 आपले सरकार सेवा केंद्र/बक/विमा प्रतिनिधीने | विमा कंपनीने सूचना दिल्यापासून ७ दिवसांच्या आत. 
विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर करणे 
६ विमा कंपनीने सुधारीत प्रस्ताव Rad करणे | केंद्र/बक/विमा प्रतिनिधीने विमा प्रस्तावातील त्रुटी दुर 
केल्यापासून ७ दिवसांच्या आत. 
9 बॅँक / विमा कंपनीने विमा प्रस्तावाची पोहोच | विमा कंपनीने पोर्टलवरील माहिती स्विकृत केल्यापासून ७ 
फोलिओसह विमाधारक शेतक-याला देणे दिवसांच्या आत. 
८ सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस | रबी पिके - दि. ३१ जुले २०१९ पर्यंत 
सादर करण्याची मुदत. उन्हाळी भात व कांदा - दि. ३१ ऑगस्ट २०१९ 
उन्हाळी भुईमूग - दि. ३१ ऑक्टोबर२०१९ 
९ नुकसान भरपाई अदा करणे. सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी, अनुदान इत्यादी प्राप्त 


झाल्यानंतर 3 आठवडे. 


९.१ बोगस पिक विमा प्रकरणात फौजदारी कारवाई करणे:- 


ज्या सर्व्हे नंबरसाठी व क्षेत्रासाठी पिक विमा काढण्यात आळेला आहे, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर शेतकऱ्याचे 
नाव नसणे, ७/१२ उताऱ्यावर नोंद क्षेत्रापेक्षा अधिकच्या क्षेत्रासाठी विमा काढणे, बोगस ७/१२ व पिक पेरा नोंदीच्या आधारे 
पिक विम्याची बोगस प्रकरणे करणे, अशा बाबी निदर्शनास आल्याचे पुराव्यानिश्ञी सिध्द झाल्यास, अशा प्रकरणात संबंधित 
दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हाधिकार्‍यांची राहील. संबंधित 
तालुक्याच्या तहसीलदारांमार्फत असे गुन्हे पोलीस स्थानकात दाखल करण्यात यावेत. 


१०. नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत: 


१. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत अंतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई ही शासनाने निर्धारित केलेल्या विमा क्षेत्र 


घटकातील 


Insurance Unit 


पीक कापणी प्रयोगावरून उपलब्ध झालेल्या उत्पादनाच्या सरासरी 


पृष्ठ ३६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


आकडेवारीवर आधारित असेल. जर एखाद्या निर्धारित क्षेत्रातील विमा संरक्षित पिकाचे त्यावर्षीचे दर हेक्‍टरी 
सरासरी उत्पन्न उंबरठा उत्पन्नापेक्षा कमी आळे तर त्या क्षेत्रातील सर्व विमाधारक शेतकऱयांचे नुकसान झाले असे 
गृहीत धरण्यात येईल. 


२. एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापैकी 
सर्वोत्तम अशा ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न > जोखीमस्तर असेल. या योजनेअंतर्गत सर्व पिकांसाठी ७० टक्के समान 
जोखीमस्तर निश्चित करण्यात आला आहे. 

३. नुकसान भरपाई ठरविण्याचे सूत्र: 

उंबरठा उत्पन्न - चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न 
नुकसान भरपाई = % विमा संरक्षित रक्‍कम (रु. प्रति हे.) 
उंबरठा उत्पन्न 
४. जर एखाद्या विमा क्षेत्र घटकात निर्धारित केलेल्या संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग पिकाखालील क्षेत्रा अभावी 


षु ह 


होऊ WHS नाहीत तर संबंधित विमा कंपन्यांनी राज्य शासनाच्या संमतीने खालीलप्रमाणे निश्चित करावे. जिथे 
पिकाखालील पुरेसे क्षेत्र नसल्यामुळे, प्रतिकुल हवामान परिस्थिती/ पायाभुत सुविधा यांमुळे पुरेसे पिक कापणी 
होऊ शकणार नाहीत sant परिस्थितीत संबंधीत विमा क्षेत्र घटकासाठी सर्वप्रथम लगतच्या सर्वाधिक साधर्म्य 
असलेल्या विमा क्षेत्र घटकाचे सरासरी उत्पन्न गृहित धरावे. तसे करणे Fray नसल्यासच संबंधित विमा क्षेत्र 
घटकापेक्षा उच्च एककाचे उत्पन्न गृहित धरावे. मात्र सदर तरतूद केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच व किमान 
विमा क्षेत्र घटकांसाठी वापरता येईल, पिक कापणी प्रयोग टाळण्यासाठी या तरतूदीचा वापर करता येणार 
नाही. नियोजन केल्या नुसार पुरेसे पिक कापणी प्रयोग सर्व अधिसूचित विमा क्षेत्र घटकांमध्ये घेतले जातील 
याची काळजी जिल्हास्तरीय यंत्रणेने घेणे आवश्‍यक आहे. उंबरठा उत्पन्न हे विमा दावे निश्चितीपूर्वी प्रसिद्ध 
करण्यात येणार नाही. 

विमा कंपन्यांना पीक कापणी प्रयोगांचे सह-साक्षीदार होण्याची पुर्ण संधी राज्य शासनाने / संबंधीत क्षेत्रिय 
कर्मचा-यांनी देणे तसेच संबंधित छायाचित्रे आणि aaa यांची ईलेक्ट्रॉनिक / भौतिक प्रत तात्काळ उपलब्ध 
करुन देणे बंधनकारक / आव्यक राहील. पिक कापणी प्रयोग घेणारे क्षेत्रिय स्तरावरील कर्मचारी / अधिकारी 
यांचेशी समन्वय साधणे व त्यानुसार मनुष्यबळ WARIS करण्यासाठी पिक कापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक किमान 
७ दिवस आधी पिक विमा कंपनीस कळवावे. 


६. जिल्हयात होणा-या पिक कापणी प्रयोगाचे संनियंत्रण,समन्वयासाठी व आवश्‍यक माहिती प्राप्त करणेसाठी 


पिक विमा कंपन्यांना त्यांच्या एका pares प्रतिनिधीची काढणी हंगामात किमान तीन महीने जिल्हा स्तरावर 
नियुक्‍ती करणे बंधनकारक राहिल. या प्रतिनीधीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयात आवश्‍यक 
जागा व सुविधा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन देऊन पीक कापणी प्रयोगांचे माहितीचे आदान-प्रदान सुकर 
होण्याची व्यवस्था करावी. 


हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत उदा. पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ इ. बाबींमुळे शहोतकऱ्यांच्या अपेक्षित 
उत्पादनामध्ये सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त घट अपेक्षित असेल तर नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात 
विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यात येईल. 


अ) सदर नुकसान भरपाईचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील :- 


9. 


जर अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाचे अपेक्षित उत्पन्न हे त्या पिकाच्या सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्के पेक्षा 
कमी असेल तर सर्व अधिसुचित विमा क्षेत्र हे सदरच्या मदतीसाठी पात्र राहील. 


पृष्ठ ३६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


2. 


७. 


प्रातिनिधीक सुचकांच्या आधारे विशिष्ट पीक व पिकांच्या गटासाठी अधिसूचित विमा क्षेत्राकरिता या जोखिम 
निश्चिती करीता आव्यक तरतुदींचे पूर्तता करून नुकसान भरपाई देण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी 
अधिसुचना काढावी. 


. राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनी व यांच्या संयुक्‍त पहाणीनुसार नुकसानीचे प्रमाण व दयावयाची नुकसान 


भरपाई निश्चित केली जाईल. 


. संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी 


विमा हप्ता रक्‍कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्‍कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच 
शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कर्जदार शहोतक-याबाबतीत पिक कर्ज मंजुरीनंतर १५ दिवसाच्या आत 
सर्व कर्जदार शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल व सर्व कर्जदार होतक-यांना सदरची तरतुद लागू 
होईल याची सर्व बँकांनी दक्षता घ्यावी. अन्यथा बँकांच्या चुकीमुळे विमा संरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या होतक- 
यांच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँकांचे राहील. 


. अपेक्षित नुकसान भरपाई रक्कमेच्या २५ टक्‍के मर्यादेपर्यन्त नुकसान भरपाईची आगाऊ रक्कम देण्यात येणार 


आहे व ही मदत अंतिम येणाऱ्या नुकसान भरपाईतून समायोजीत करण्यात येईल. 


. जर प्रतिकूल परिस्थिती ही सर्वसामान्य काढणी वेळेच्या १५ दिवस अगोदर आली तर सदर तरतुद लागू राहणार 


नाही व नुकसान भरपाई देय होणार नाही. 
नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल. 


आ) नुकसान भरपाई ठरविण्याची पध्दत :- 


१) 


2) 


2) 


जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समिती ही विमा कंपनींचे अधिकारी व राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्‍त समिती 
गठित करेल आणि ही समिती पीक नुकसान सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही करेल. 

वरील अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचे अधिकारी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधित क्षेत्राची संयुक्तरित्या 
पहाणी करुन नुकसानीचे प्रमाण ठरवतील. याकरिता करावयाच्या सत्यमापन सर्वेक्षणात मोबाइल SATA वापर 
करण्यात यावा. 

अधिसुचित विमा क्षेत्रातील बाधित पिकाचे अपेक्षित नुकसान हे सरासरी उत्पन्नाच्या ५० टक्के पेक्षा जास्त असेल 
तर वरील तरतुद लागू राहील. 


४) नुकसान भरपाईचे सुत्र: 
उंबरठा उत्पन्न - अपेक्षित उत्पन्न 
नुकसान भरपाई रक्‍कम रुपये = X विमा संरक्षित रक्कम X २५ टक्के 
उंबरठा उत्पन्न 
इ) अटी:- 


१) सदर तरतुदीच्या पात्रतेसाठी याबाबतच्या अधिसुचने अगोदर शेतकऱ्यांना कर्ज मंजूर होणे / वितरीत होणे 
एवढाच पात्रता निकष नसुन शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरुन योजनेत सहभाग घेणे आवश्‍यक आहे. 

२) शासनामार्फत विमा हप्ता अनुदान (प्रथम हप्ता ) प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची 
नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

३) जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत नुकसानीचा अहवाल व अधिसुचना जाहीर झाल्यानंतर १ महिन्याच्या आत 
वरील तरतुदीस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

४) सदर नुकसान भरपाई अंतीम येणाऱ्या नुकसान भरपाई रक्कमेतून समायोजित करण्यात येईल. 

५) सर्व बँकांनी विमा संरक्षित होतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर अपळोड करणे आवश्‍यक आहे. तथापि 
यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे प्रलंबित असल्यास या तरतुदी अंतर्गत नुकसानीची अधिसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत संबंधीत बँकांनी योग्य त्या कारणांसह त्यांच्याकडे जमा विमा हप्ता 


पृष्ठ ३६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


रकमेसह शेतक-यांची यादी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे.मात्र सदर तरतूद अत्यंत 
अपवादात्मक परिस्थितीत सबळ कारण असेल तरच वापरण्यात यावी. 


१०.३ प्रतिकूल हवामान घटकामुळे उगवण न झालेले क्षेत्र न्‌ 


अ) पिक पेरणी / लावणी पुर्व (78५/७॥॥/७ Sowing) नुकसान भरपाई निश्चित करणे:- 
अधिसुचित क्षेत्रामध्ये अपुरे पर्जन्यमान किंवा हवामान घटकाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे अधिसुचित मुख्य पिकाची 
अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकातील पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर उगवण अथवा पेरणी / लावणी न 
झाल्यास सदरची तरतूद लागू होईल. 


आ) सदर जोखमी अंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष खालील प्रमाणे राहतील. 


१) 


2) 


4) 


संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी या जोखीमेबाबत प्रातिनिधीक सुचकांचे आधारे अधिसुचित विमा क्षेत्र व पिकनिहाय 
सरासरी पेरणी क्षेत्र याबाबतची अधिसुचना काढावी. 

सरासरी पेरणी क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी / लावणी होऊ न शकलेले अधिसुचित विमा क्षेत्र 
घटक नुकसान भरपाईस पात्र राहील. सदर जोखीम लागू करण्यासाठी अंतिम मुदत ही पीक पेरणीच्या अंतिम 
मुदतीच्या एक महिन्यापेक्षा अधिक नसावी. तसेच विमा नोंदणी करून योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम तारखेनंतर 
१५ दिवसाच्या आत असावी. 

संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी 
विमा हप्ता रक्‍कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच 
शेतकरी सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. कर्जदार शेतक-याच्या बाबतीत पिक कर्ज मंजुरीनंतर १५ दिवसाच्या 
आत सर्व कर्जदार शहोतक-यांचा विमा हप्ता कपात केला जाईल व सर्व कर्जदार शहोतक-यांना सदरची तरतुद लागु 
होईल यांची सर्व बँकांनी दक्षता घेण्यात यावी. अन्यथा बँकांच्या चुकीमुळे विमा संरक्षणापासून वंचित राहिलेल्या 
शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत बँकांचे राहील. 

नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी अधिसुचित विमा क्षेत्र घटक ग्राह्य धरण्यात येईल. 

पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व नुकसान भरपाई अधिसुचना जाहीर करण्याबाबत विमा कंपनी जिल्हास्तरीय संयुक्‍त 
समितीकडे seer त्या पुराव्यासह विहित कालावधीत अधिसूचना निर्गमित करणेसाठी मागणी करु 
शकेल.जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समिती याबाबत अभ्यास करून ७ दिवसात निर्णय घेईल.जर पेरणीची वस्तुस्थिती 
विमा कंपनीच्या मागणीस पूरक नसेल तर तसे कारणांसह विमा कंपनीस अवगत करेल.जिल्हास्तरीय संयुक्‍त 
समितीने सदरची तरतुदीचा अभ्यास करून सदर तरतूद लागु न करण्याचा निर्णय घेतल्यास विमा कंपनी राज्य 
शासनाकडे सदर तपशीलासह अधिसूचनेसंदर्भात मागणी करु शकते. 

सदरची नुकसान भरपाई ही विमा संरक्षीत रक्कमेच्या २५ टक्के पर्यंत मर्यादेत देय राहील व सदर क्षेत्राचे विमा 
संरक्षण संपुष्टात येईल. 


इ) अटी 


१) 


2) 


2) 


सदर विमा संरक्षणाची बाब ही विमा अधिसूचित क्षेत्रातील फक्त मुख्य पिकांना लागू राहील. विमा अधिसूचित 
क्षेत्रावर मुख्य पीक निश्चित करतांना जिल्हा/तालुका स्तरावरील एकूण पिकाखालील क्षेत्रापैकी (Gross 
cropped area )किमान २५% पेरणी क्षेत्र या मुख्य पिकाखाली असणे आवऱ्यक राहील. 

अधिसूचनेपूर्वी बँकेकडून विमा हप्ता जमा करणे किंवा कपात न करता केवळ पीक कर्जाची मंजूरी / वितरण 
केल्यास संबंधित शहोतकरी विमा जोखिमेच्या संरक्षणास पात्र होणार नाही. 

संबंधीत जिल्हाधिकारी यांनी योजनेतील सहभागाच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसाच्या आत मात्र अधिसूचित 
पीक वेळापत्रकानुसार पिकाचे पेरणीच्या अंतिम तारखेच्या एक महिन्याच्या आत सदर जोखमीबाबत अधिसुचना 
जाहीर करणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ३६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


४) संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत बाधित क्षेत्राचा अहवाल, अंदाजित पेरणी क्षेत्राचा अहवाळ व अधिसुचना 
जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

५) शासनाकडून विमा हप्ता अनुदान प्रथम हप्ता प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत नुकसान भरपाई अदा करणे 
आवश्यक आहे. 

६) सदर जोखमी अंतर्गत बाधित अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकाला नुकसान भरपाई देय झाल्यानंतर सदर 
पिकासाठी विमा संरक्षण संपुष्टात येईल व सदरचे अधिसुचित क्षेत्र / पीक हे हंगामाच्या शेवटी उत्पन्नाच्या आधारे 
निश्चित करण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र राहणार नाही. 

७) सदरची तरतुद लागू केल्यानंतर बाधित अधिसुचित क्षेत्र / पिकासाठी पुनः नवीन विमा संरक्षण नोंदणी सुविधा 
उपलब्ध राहणार नाही. 

८) सदर तरतुद लागू झाल्यानंतर बाधित अधिसुचित क्षेत्र/ॅपिकासाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या सर्व होतकऱ्यांना लागू 
राहील. 

९) संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत जाहीर केल्या जाणाऱ्या नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर विमा हप्ता न 
भरलेल्या / त्यांच्या खात्यातून विमा हप्ता रक्कम वजा करुन घेण्यात आली नाही असे कर्जदार शहोतकरी नुकसान 
भरपाईस पात्र राहणार नाहीत. 

१०) सर्व बँकांनी विमा संरक्षित ठोतक-यांची यादी पिक विमा पोर्टलवर अपळोड करणे आवश्‍यक आहे. तथापि 
यादी पिक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे प्रलंबित असल्यास या तरतुदी अंतर्गत नुकसानीची अधिसुचना जाहीर 
झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत संबंधीत बँकांनी योग्य त्या कारणांसह त्यांच्याकडे जमा विमा हप्ता रकमेसह 
शेतक-यांची यादी संबंधीत विमा कंपनीकडे पाठविणे आवश्‍यक आहे.मात्र सदर तरतूद अत्यंत अपवादात्मक 
परिस्थितीत सबळ कारण असेल तरच वापरण्यात यावी. 

१०.४) काढणीपश्चात नुकसान भरपाई निश्चित करणे. 
अधिसुचित क्षेत्रातील शोतात कापणी करुन सुकवणीसाठी पसरवून ठेवलेल्या अधिसुचित पिकांसाठीच, कापणी 
पासून जास्तीत जास्त २ आठवडयांपर्यन्त (१४ दिवस) गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ वा अवकाळी पावसापासून 
नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसानभरपाई देण्यात येईल. या तरतुदींतर्गत अवकाळी 
पाऊस म्हणजे त्या जिल्ह्याचे त्या महिन्याचे दिर्घकालीन पावसाचे सरासरीच्या २०% पेक्षा अधिक पाऊस व वैयक्तिक 
स्तरावर पंचनाम्यामध्ये आढळून आलेले नुकसान असेल तरच ही जोखीम लागू होईल. 


१०.५) स्थानिक आपत्ती : 
या बाबी अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भूस्खलन, गारपीट,ढगफूटी अथवा वीज 
कोसळल्यामुळे लागणारी नैसर्गिक आग या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसानग्रस्त झाल्यामुळे होणारे 
अधिसुचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. 
या जोखीमेंतर्गत शोताचे क्षेत्र पडलेल्या पावसामुळे पाण्याची पातळी वाढून किंवा ओसंडून वाहणारी विहीर 
किंवा पुराचे पाणी शोतात शिरून,शेत दिर्घकाळ जलमय राहिल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येत 
असेल तर लागू राहील. 


अ) सदर जोखमी अंतर्गत नुकसान भरपाईचे निकष खालीलप्रमाणे राहतील. 


१. अधिसुचित विमा क्षेत्रात अधिसुचित पिक घेणाऱ्या सर्व शहोतकऱ्यांसाठी सदर तरतुद वैयक्तिक स्तरावर लागु 
राहील. 

२. जास्तीतजास्त दायित्व हे बाधित पिकाच्या क्षेत्राच्या विमा संरक्षीत रक्‍कमेएवढे राहील. 

३. या बाबीअंतर्गत जोखमीचा धोका घडेपर्यन्त पिकाच्या लागवडीसाठी झालेल्या निविष्ठा खर्चाच्या प्रमाणात 
नुकसान भरपाई विमा संरक्षित रक्कमेच्या अधिन राहून देण्यात येईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


१ 


हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती /पेरणीपुर्व -लावणीपुर्व जोखीम करिता करावयाची कार्यवाही व कालमर्यादा- 


. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती /पेरणीपुर्व/ लावणीपुर्व जोखीम करिता_नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी जिल्हा 


स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 
यामध्ये खालीलप्रमाणे प्रतिनिधी असतील - 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (संयोजक/ सचिव) 

संबंधीत विमा कंपनीचा प्रतिनिधी 

नजीकच्या वेधशाळेतील हवामान खात्याचा प्रतिनिधी 

कृषि विदयापीठ किंवा कृषि विज्ञान केंद्राचा प्रतिनिधी 

समितीने नामनिर्देशित peed तीन शोतकरी प्रतिनिधी 

समितीने नामनिर्देशित He विषय तज्ञ (आवश्‍यकतेनुसार) 


AN AD -O 


८) Xx 


भु 


) 
) 
) 
) 
) 
&) 


. उपरोक्‍त समितीची प्रथम बैठक सदर ares निर्णय निर्गमीत झाल्यानंतर ७ दिवसाच्या आत घेण्यात यावी, 


जेणेकरुन समितीचे सदस्यांना सदर तरतूदीच्या बारकाव्यांचा परिचय होऊ शकेल. 


. हंगामातील प्रतिकुल परिस्थिती उदभवल्यास किवा पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम निदर्शनास आल्यानंतर ७ 


दिवसाच्या आत जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समितीच्या बैठकीत प्रातिनिधीक सुचकांच्या अनुषंगाने सर्व माहिती, 
अहवाल ठेवून अधिसुचना निर्गमित करणेबाबत निर्णय घ्यावा. 


. जिल्हास्तरीय संयुक्‍त समितीच्या बैठकीनंतर ७ दिवसाच्या आत अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांच्या 


एकुण पेरणी क्षेत्रापैकी ५ टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज सर्वेक्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करण्यासाठी करणे 
MAI आहे. सदरचा सर्वे विमा क्षेत्रघटकातील याहच्छिक पध्दतीने निवडलेल्या १० वेगवेगळया ठिकाणी 
करणे आवश्‍यक आहे. तसेच पेरणीपुर्व/लावणीपुर्व जोखीम परिस्थितीबाबत ७५ टक्के क्षेत्राचे नजरअंदाज 
सर्वेक्षण नुकसानीचे मुल्यमापन करणे आवश्‍यक आहे. 


. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानीच्या मुल्यमापनांचा संयुक्‍त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ७ 


दिवसाच्या आत अधिसुचना काढण्यात यावी. 


. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकांतील नुकसानी बाबत अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर व नुकसान मुल्यमापनांचा 


संयुक्‍त समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर १ महिन्यांच्या आत विमा रक्‍कम निश्चित करून राज्य शासनाकडून 
विमा हप्त्यापोटी किमान ५०% विमा हप्ता अनुदान प्राप्त होण्याचे अधिन राहून अंतिम विमा हप्ता अनुदानाची 
वाट न पहाता तात्काळ नुकसान भरपाईची अदायगी विमा कंपनीकडून करण्यात यावी. 


११.२काढणीपश्वात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत करावयाची कार्यवाही व कालमर्यादा 


अ) नुकसानीचा अहवाल सादर करण्याची पध्दती आणि वेळापत्रक 


नः 


विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वे नंबर नुसार बाधीत पीक व बाधीत क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ 
तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे आवश्‍यक राहील. नुकसान कळवताना सर्व्हे नंबर व नुकसान 
ग्रस्त क्षेत्र तपशील कळविणे बंधनकारक असेल. 


. आवश्यकतेनुसार विमा हप्ता भरल्याची पडताळणी पीक विमा संकेतस्थळावरून / बँकेकडून करता येईल. 


बँकेकडून ४८ तासांमध्ये विमा हप्ता भरल्याची खात्री करून त्याची पावती बँकेने विमा कंपनीस सादर करणे 
आवर्यक राहील. 


. कृषि व शेतकरी कल्याण विभागामार्फत विकसित करण्यात येणाऱ्या मोबाईल अँपद्वारे स्थानिक आपत्तींमुळे 


नुकसानग्रस्त क्षेत्राचे छायाचित्र त्याच्या अक्षांश व रेखांश सहित घेऊन माहिती दिली जाऊ शकेल. 


पृष्ठ ३६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


आ) पीक नुकसानीची माहिती कळविण्याची पध्दत 


योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱयांनी घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत याबाबतची सुचना विमा 
कंपनी, संबंधीत बँक, कृषि / महसूल विभाग किंवा टोल फ्री क्रमांकाद्वारे देण्यात यावी. सर्वप्रथम केंद्रीय टोल 
फ्री क्रमांकाचा वापर करण्यात यावा. केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक वरून सदर सूचना संबंधित विमा कंपनीस पुढील 
४८ तासात पाठवण्यात येईल.केंद्रीय टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध न झाल्यास सदर आपत्तीची माहिती बँक / कृषि 
व महसूल विभाग यांना दयावी तसेच सदर माहिती विमा कंपनीस तात्काळ देण्यात यावी, बँकेमार्फत विमा 
संरक्षित बाबी जसे - पीक विमा संरक्षित रक्‍कम, भरलेला विमा हप्ता व त्याचा दिनांक या बाबी तपासून संबंधीत 
विमा कंपनीस सर्वेक्षणाकरिता कार्यवाही सुरू करण्यासाठी पाठविल्या जातील. 


इ) नुकसान भरपाई निश्चित करणेसाठी सादर करावयाची आवश्‍यक कागदपत्रे 


शेतकऱ्याने नुकसान भरपाईचा दावा दाखल करण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्‍यक त्या कागदपत्रासह 
(७/१२, पिकाची नोंद असलेला विमा हप्ता भरल्याचा पुरावा इ.) विमा कंपनीस सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
शेतकरी परिपुर्ण माहितीसह विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करू न शकल्यास उपलब्ध माहितीच्या आधारे अर्ज 
सादर करू शकतो, परंतु अर्जातील उर्वरीत माहिती ७ दिवसांच्या आत विमा कंपनीस सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. पीक नुकसानीचा पुरावा म्हणून मोबाईल फोनवरील प्रणालीद्वारे घेतलेली छायाचित्रे देता येतील. 
याबरोबरच भारतीय हवामान विभागाचे Seda TAR माध्यमातील बातम्या आदि तपशील सहपत्रित करता 
येईल. 


ई) नुकसान निश्चिती व अहवाल सादर करणे 


१) 


विमा कंपनीने माहिती प्राप्त झाल्यापासून ४८तासांच्या आत नुकसानीचे मुल्यांकन निश्चित करण्यासाठी 
विहित अनुभव व शैक्षणिक पात्रतेच्या निकषानुसार पर्यवेक्षकाची नियुक्‍ती करावी. यामध्ये कोणत्याही 
विषयाची पदविका व दोन वर्षाचा अनुभव किंवा कृषि व संलग्न विषयाची पदवी व १ वर्षाचा अनुभव अपेक्षित 
आहे.त्याचप्रमाणे सेवानिवृत्त कृषि/फलोत्पादन/कृषि विस्तार शाखेचे अधिकारी, सेवानिवृत्त बँक अधिकारी 
ज्यांना पीक कर्ज वाटपाचा अनुभव आहे त्यांची नियुक्‍ती करता येईल. 

पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण संयुक्‍त समिति मार्फत करण्यात येईल ज्यात विमा कंपनीचा पर्यवेक्षक,तालुका 
स्तरावरील कृषि अधिकारी आणि संबंधित शेतकरी यांचा समावेश असेल. 

पुढील १० दिवसांच्या आत नुकसानीचा अहवाल तयार करण्यात यावा. 

नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत (विमा हप्ता जमा झाला आहे या अटींचे अधिन 
राहून) नुकसान भरपाई देण्यात यावी. 

काढणीपश्चात जोखीमकरीता, जर अधिसुचित पिकाचे बाधीत क्षेत्र हे एकूण पेरणी क्षेत्राच्या २५ टक्‍के पेक्षा 
जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील सर्व पात्र शेतकरी हे काढणीपश्चात नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र 
राहतील. संयुक्‍त समितीने विहीत प्रमाणात केलेल्या नमूना सर्वेक्षणाचे आधारे विमा कंपनीमार्फत नुकसानीचे 
प्रमाण ठरविण्यात येईल. 

स्थानिक आपत्तीच्या जोखीमकरीता, जर बाधीत क्षेत्र हे अधिसुचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्के पर्यन्त असेल 
तर वैयक्तिक स्तरावर व २५ टक्के पेक्षा जास्त असेल तर अधिसुचित क्षेत्रातील पात्र शेतकऱ्यांना (विमा 
योजनेत सहभागी झालेले व पिकाचे नुकसान विहित वेळेत पूर्वसूचना दिलेले) नुकसान भरपाईस पात्र ठरेल. 
नुकसानीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनी अनुदेय नुकसान भरपाई अदा 
करेल. 

जर हंगामाच्या शेवटी प्राप्त होणाऱ्या सरासरी उत्पन्नाच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसान भरपाई (पीक 
कापणी प्रयोगावर आधारित) ही जर काढणीपश्चात नुकसान भरपाई या अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान भरपाई 
पेक्षा जास्त असेल तर नुकसान भरपाई मधील फरक WAPI अदा करण्यात येईल. परंतु जर 


पृष्ठ ३६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


काढणीपश्चात नुकसान भरपाई या बाबी अंतर्गत मिळाळेळी नुकसान भरपाई ही जर जास्त असेल तर 
फरकाची रक्‍कम शेतकऱ्यांकडून वसुल करण्यात येणार नाही. 


उ) अटी: 


१) नुकसानीच्या अधिसुचने अगोदर ज्या शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रक्कम भरली आहे किंवा त्यांच्या खात्यातून 
विमा हप्ता रक्‍कम वजा करुन घेण्यात आली आहे असेच BAHT सदर मदतीसाठी पात्र राहतील. 

२) स्थानिक आपत्तीच्या शासनामार्फत जोखमीबाबत अग्रीम विमा हप्ता अनुदान (किमान प्रथम हप्ता) प्राप्त 
झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. परंतु काढणी पश्चात 
जोखमीबाबत शासनामार्फत अंतिम विमा हप्ता अनुदान (द्वितीय हप्ता) प्राप्त झाल्यानंतरच विमा कंपनीमार्फत 
सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल. 

3) जर हंगामाच्या अखेरीस पीक कापणी प्रयोगाच्या उपलब्ध माहितीच्या आधारे निश्चित होणारी नुकसान भरपाई 
ही जर या तरतुदी अंतर्गत मिळालेल्या नुकसान भरपाईपेक्षा जास्त असेल तर दोन्हीमध्ये जास्त होणारी 
नुकसान भरपाईच्या फरकाची रक्‍कम हंगामाच्या शेवटी शहोतकऱयाला देय राहील. स्थानिक आपत्तीच्या 
घटनेनंतर जर शेतकऱ्यांचा सहभाग किंवा विमा हप्ता वजा करुन घेण्यात आला असेल तर असे शोतकरी 
आर्थिक मदतीस पात्र राहणार नाहीत. 


१२. जोखीमीच्या बाबींकरिता महत्त्वाच्या अटी व शार्ती 


१ 


षु र 


विमा कंपनीला विमा हप्ता हा बँक / वित्तीय संस्था किंवा सरळ प्राप्त होईल. जर उपरोल्लेखीत संस्थांच्या 
हलगर्जीपणामुळे विमा हप्ता विमा कंपनीस वेळेत प्राप्त झाला नाही तर सदर विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत देय 
असणाऱ्या नुकसान भरपाईचे दायित्व हे संबंधीत बँक / वित्तीय संस्था यांचेवर राहील. 


. बँक किंवा वित्तीय संस्थेमार्फत कर्जदार शेतकऱ्यांच्या विमा प्रस्तावाच्या बाबतीत जर काही चुकीची माहिती 


पुरविण्यात आल्यास अशा प्रस्तावांच्या बाबतीत नुकसान भरपाईचे दायित्त्व संबंधीत बँक / वित्तीय संस्थेचे राहील. 


. केवळ पीक कर्जाची मंजूरी / वितरण व विमा प्रस्ताव सादर करणे व शेतकरी / बँकेकडून विमा हप्त्याचा भरणा, 


शिवाय पीक उगविण्याचा उद्देश स्पष्ट झाल्याखेरीज विमा कंपनीकडून जोखिमीची स्विकृती fest जाणार 
नाही.विविध जोखीमकारिता प्रातिनिधीक सुचक म्हणून पर्जन्यमानाची आकडेवारी, इतर हवामान घटकाची 
आकडेवारी, इस्त्रो किंवा इतर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेने प्रमाणित केलेले उपग्रहाद्वारे प्राप्त छायाचित्र, 
महालनोबीस नॅशनल क्रॉप फोरकॉस्ट सेंटर, नवी दिल्ली या संस्थेचा दुष्काळी परिस्थिती ठरविण्याबाबतचा 
अहवाल व जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी तयार केलेला पीक परिस्थिती अहवाल, स्थानिक प्रसार माध्यमांचे 
अहवाल व छायाचित्रे इत्यादीचा वापर करण्यात यावा. 


. तसेच महावेध प्रकल्पांतर्गत अधिकृत स्वयंचलीत हवामान केंद्राच्या आकडेवारीचा वापर नुकसान भरपाई 


निश्चिती करिता ग्राहय धरण्यात येईल. याशिवाय खालील सुचकांचा देखील वापर करण्यात यावा. 

१. तीव्र दुष्काळी परिस्थिती - २०१६ च्या दुष्काळ संहितेनुसार 

२. शासनाने जाहीर केलेली दुष्काळी परिस्थिती किंवा पावसातील खंड. 

३. दिर्घ सरासरीशी तुलना करता तापमानातील असाधारण वाढ किंवा घट. 

४. कीड व रोगाचा व्यापक प्रमाणातील प्रादुर्भाव. 

५. नैसर्गिक आपत्ती ज्या मध्ये पुरांसह विविध आपत्ति ज्यामुळे व्यापक प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झालेले असणे 
लागवड क्षेत्रातील तफावत : योजनेच्या मागील कालावधीमध्ये असे निदर्डानास आले आहे की, काही ठिकाणी 
विमा संरक्षीत क्षेत्र हे पेरणी क्षेत्रापेक्षा जास्त असते व जास्तीचे विमा संरक्षण घेण्यात येते. हे टाळण्यासाठी 
भागधारकांनी भुमि अभिलेख दस्तावेज, बँक दस्तावेज, महसुल दस्तावेज आणि कर्ज प्रस्ताव यांच्या अनुषंगाने 
योग्य ती कार्यवाही करावी. योजनेमध्ये पीक बदलाची तसेच स्थानिक आपत्तीमुळे होणा-या नुकसानीला संरक्षण 
देण्याची तरतूद आहे. असे असतांनाही जर पेरणी केलेले क्षेत्र आणि विमा संरक्षीत क्षेत्र यामध्ये तफावत आढळली 
तर असे विमा प्रस्ताव रद्दबातल केळे जातील. यासंदर्भात खालील पध्दती अवलंबिण्यात येईल. 


पृष्ठ ३६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


१) ज्या मुख्य पिकांसाठी एमएनसीएफसी कडुन सुदूर संवेदन वा अन्य तंत्रज्ञाचा वापर करुन तालुका 
स्तरावरील सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्राची आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलला उपलब्ध होईल त्याच 
पिकांना लागवड क्षेत्रातील तफावतीची तरतूद लागू होईल. याबाबतीत राज्य शासनासह इतर कोणत्याही 
स्रोताकडुन उपलब्ध होणारी आकडेवारी ग्राह्य धरली जाणार नाही. 

२) तथापि, तालुकास्तरावरावरुन कळविलेल्या पेरणी / लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त प्रमाणावर क्षेत्र विमा संरक्षित 
झाले असेल तर अशी अनियमितता / विसंगती, सहभागाच्या अंतिम तारखेनंतर परंतु बँकांनी प्राप्त अर्ज 
आणि कागदपत्रांचा ताळमेळ अंतिम करण्यापुर्वी लिखित स्वरूपात भारत सरकारचा कृषि विभाग व शेतकरी 
कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार यांना निदर्शनास आणुन द्यावे लागेल. त्या सोबत संबंधित बँक शाखांची 
यादी सुध्दा कळविणे आवऱ्यक राहील. जेणेकरुन, शासनास या प्रकरणांची शहानिशा करता येईल आणि 
सबंधित बँका हंगामाची आकडेवारी अंतिम करण्यापुर्वी योग्य त्या सुधारणा करतील. 


3) विमाक्षेत्रातील विसंगती बाबतीत भारत सरकारचा निर्णय अंतिम राहील. एमएनसीएफसी द्वारा कळविलेले 
पेरणी क्षेत्र आणि विमा संरक्षित क्षेत्र यातील फरक तालुकास्तरावर 30% पेक्षा अधिक असल्यास, अशा 
तालुकयातील सर्व विमा क्षेत्र घटक हे क्षेत्र विसंगती श्रेणी अंतर्गत येतील. 


४) तदनुसार सदर अतिरिक्त क्षेत्र विमा संरक्षीत म्हणून ग्राहय धरले जाणार नाही आणि संबंधित शेतकऱ्यांचा 
विमा हप्ता रक्‍कम जप्त करण्यात येऊन ती भारत सरकारच्या तंत्रज्ञान निधीला समर्पित केली जाईल. 


५) क्षेत्र सुधारणा घटकानुसार, विमा कंपनींद्वारे परत दिलेली विमा हप्ता रक्‍कम केंद्र / राज्य शासनाकडे ५०:५० 
या प्रमाणात वर्ग केली जाईल. 


६) विमा नुकसान भरपाईतील परिगणना केलेला क्षेत्र सुधार गुणांक संबंधित तपश्लील राष्ट्रीय पीक विमा 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येईल. 


१३.नुकसान भरपाईचे दायित्त्व : 

योजनेच्या तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे दायित्व संबंधीत विमा कंपनीवर राहणार आहे. या योजनेअंतर्गत एकुण 
जमा विमा हप्ता रक्कमेच्या ३.५ पट किंवा एकुण विमा संरक्षीत रक्कमेच्या ३५ टक्के यापैकी जी रक्‍कम जास्त असेल 
तेवढी नुकसान भरपाई ही संबंधीत विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. त्यापेक्षा जास्त येणारी नुकसान भरपाई रक्‍कम ही 
केंद्र व राज्य शासनामार्फत ५०:५० म्हणजेच समप्रमाणात दिली जाईल. 


१४. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अदा करण्याची पध्दती: 


१) विमा कंपन्यांनी त्यांना प्राप्त झालेला शहोतकरी विमा हप्ता आणि शासनाकडुन प्राप्त अग्रिम विमा हप्ता (पहिळा 
हप्ता) या रकमेतून प्रतिकूळ हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शाकणे/हंगामाच्या मध्ये प्रतिकूल 
परिस्थिती/स्थानिक आपत्तीच्या दाव्यांची पुर्तता अंतिम विमा हप्ता (दुसरा हप्ता)अदा होण्याची वाट न बघता करणे 
आवड्यक आहे. विमा कायद्याचे कलम ६४ बी नुसार बाधीत विमा क्षेत्रासाठी प्राप्त विमा हप्ता होतकरी हिस्सा आणि 
राज्य शासनाने अदा केलेला अग्निम विमा हप्ता (पहिला हप्ता) या निधीचा वापर करुन विमा कंपनीने सदर 
प्रकरणांतील नुकसान भरपाई अदा करणे बंधनकारक आहे. 

२) उत्पन्नाच्या आकडेवारीवर आधारीत आणि काढणीपश्चात नुकसानीचे दावे शासनाकडुन विमा हप्त्याचा दुसरा 
हप्ता प्राप्त झाल्यावर करणे आवश्‍यक आहे. विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीनंतर १५ दिवसांत पोर्टलवरील Aaa 
मंजूरी मिळताच प्राप्त होणा-या अंतरिम विमा सहभागाच्या आकडेवारीच्या आधारे शासनाने सदर दुसरा हप्ता 
वितरीत करणे आवश्यक आहे. उर्वरित विमा हप्ता हंगामातील विमा नोंदणीच्या आकडेवारीची पुर्ण पडताळणी 
झाल्यावर, लागू असल्यास शासनाने अदा करावयाचा आहे. 

३) हंगामाच्या शेवटी नुकसानभरपाई निश्चित करण्याच्या तरतुदीमध्ये राज्य शासनाकडून विहित वेळापत्रकानुसार 
उत्पन्नाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर बँक / विमा प्रतिनिधी यांचे कडून प्राप्त झालेल्या विमा प्रस्तावानुसार 


पृष्ठ ३६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांची नुकसान भरपाई विमा कंपनीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून निश्चित करण्यात 
येईल. 

४) वित्तीय संस्थेमार्फत योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई इलेक्ट्रॉनिक निधी हस्तांतर 
पध्दतीद्वारा संबंधीत बँक / वित्तीय संस्थांकडे वर्ग केली जाईल व तद्नंतर लिखीत स्वरुपात नुकसान भरपाईची 
विस्तृत माहिती विमा कंपनीमार्फत दिली जाईल. नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर बँक / वित्तीय संस्था 
नुकसान भरपाईस पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक आठवडयाच्या आत नुकसान भरपाई जमा करेल व 
त्याबाबतचे प्रमाणपत्र विमा कंपनीस सादर करेल. तसेच बँकेमार्फत सुचना फलकावर व विमा संकेतस्थळावर ही 
माहिती प्रसिध्द करणे आव्यक राहील. 

५ जर शेतकऱ्यांनी विमा प्रतिनिधींच्या मार्फत विमा योजनेत सहभाग घेतळा असेल तर नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनीमार्फत जमा करण्यात येईल व त्याबाबत त्यांना सुचित करण्यात येईल 
तसेच अशा शेतकऱ्यांची माहिती ही विमा संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणे आव्यक राहील. 

६) हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पेरणी / लावणी न झाल्यास होणारे नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक 
आपत्तींमुळे होणारे नुकसान किंवा काढणी पश्चात होणारे नुकसान या बाबींअतर्गत निश्चित होणारी नुकसान भरपाई 
सुध्दा वर नमुद केल्याप्रमाणेच होतकऱ्यांना अदा करण्यात येईल. 

७ विमा योजनेत सहभागी Maat व इतर भागधारकांच्या तक्रारींचे निवारण विमा कंपनीने विनाविलंब करणे 
आवश्यक राहील. 

८) उत्पादकता चुकीची नोंदवली आहे किंवा इतर कारणास्तव आक्षेपातील विमा नुकसान भरपाईचे दाव्यांच्या 
बाबतीत नुकसान भरपाई अदा केल्यापासून १ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी नंतर राज्य शासन कोणत्याही 
परिस्थितीत पुनर्गणना करू Wome नाही किंवा विमा दावे प्रकरणे पुनः विचारार्थ पाठवू हकणार नाही. या 
कालावधीच्या राज्यस्तरीय समन्वय समिती /राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती कडे पाठवून तदनंतर कृषि, 
सहकार व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार च्या अखत्यारितील तांत्रिक सल्लागार समितीकडे विचारार्थ व 
निर्णयार्थ पाठविण्यात येतील. 


१५. राज्यस्तरीय समन्वय समिती: 


योजनेचे राज्यस्तरीय संनियंत्रण मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय पीक 
विमा समन्वय समितीतर्फे (SLCCCl) करण्यात येईल. या समितीची रचना व कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 


१. मुख्य सचिव : अध्यक्ष 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त) : सदस्य 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) : सदस्य 
४ अपर मुख्य सचिव (कृषि) : सदस्य 
५. अपर मुख्य सचिव (महसुल) : सदस्य 
६. प्रधान सचिव (सहकार) : सदस्य 
७. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, महाराष्ट्र राज्य : सदस्य 
९. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१०. संचालक (अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) : सदस्य 
११. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे प्रतिनिधी : सदस्य 
१२. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रतिनिधी : सदस्य 


पृष्ठ ३६ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


१३. नाबार्ड चे प्रतिनिधी : सदस्य 
१४. उपसचिव (कृषि) महाराष्ट्र शासन : सदस्य सचिव 


राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीची कार्ये: 

१. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे. 

२. पीक उत्पादनाची उपलब्ध आकडेवारी, पिकाखालील क्षेत्र आणि विहित संख्येप्रमाणे पीक कापणी प्रयोग घेणेसाठी 
असलेली क्षमता विचारात घेऊन प्रत्येक हंगामाच्या वेळी अधिसुचित करावयाची क्षेत्रे आणि पिके, जिल्हा समुह 


निश्चित करणे, जोखीमस्तर निश्चित करणे, विमा संरक्षीत रक्‍कम निश्चित करणे, कार्यान्वयीन यंत्रणेची निवड 
करणेबाबत कार्यवाही करणे इ. बाबत निर्णय घेणे. 


३. योजनेच्या अंमलबजावणीवेळी येणाऱ्या विविध अडचणीच्या संदर्भात विचार विनिमय करुन निर्णय घेणे व आवश्‍यक 
असल्यास केंद्र शासनाशी पत्रव्यवहार करणे. 

योजनेचे संनियंत्रण : 

राज्यस्तरावर योजनेचे सनियंत्रण आयुक्‍त, कृषि यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय पीक विमा योजना समन्वय 
समितीद्वारे करण्यात येईल. योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना होण्याच्या दृष्टिने खालील बाबीच्या अनुषंगाने 
जिल्हा स्तरीय समितीच्या व क्षेत्रीय यंत्रणेच्या सहायाने आयुक्‍त, कृषि यांचेकडून उपाययोजना केल्या जातील. 

अ) संबंधित बँकेमार्फत योजनेत सहभागी होणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती स्वतंत्रपणे संकलित 
केली जाईल. उदा. शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, शेतकऱ्यांची वर्गवारी (अल्प व अत्यल्प 
भूधारक शेतकरी/अनुसुचित जाती व जमाती / Bl, पुरुष), विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकांचा तपशील, विमा संरक्षित 
रक्कम, जमा विमा हप्ता, विमा हप्ता अनुदान इत्यादी तपशील बँकेमार्फत संकलित करून विहित मुदतीमध्ये विमा 
प्रस्ताव व विमा हप्ता रकमेचा तपशील संबंधित विमा कंपनीस सॉफ्ट व हार्ड कॉपी मध्ये सादर केली जाईल. राज्य 
शासनामार्फत पीक कापणी प्रयोगाचा सविस्तर wate संबंधित विमा कंपनीस विहित कालावधीत सादर केला 
जाईल. 

ब) संबंधित विमा कंपनीकडून नुकसान भरपाईची रक्‍कम लाभार्थी शहोतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट जमा केली जाईल. 
बँकेमार्फत नुकसान भरपाईचा शेतकरी निहाय तपशील सुचना फलकावर प्रसिध्द केला जाईल. 

क) योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकर्‍यांची बँक निहाय व अधिसुचित क्षेत्र निहाय यादी विमा कंपनीमार्फत पीक विमा 
पोर्टलवर व विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली जाईल. याबाबत शोतकऱ्यांच्या तक्रारीचे निवारण 
करण्याबाबत सुध्दा विमा कंपनीमार्फत कार्यवाही करण्यात येईल. 

ड) योजनेतील ५ टक्के लाभार्थी होतकऱ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या क्षेत्रिय / स्थानिक कार्यालयामार्फत केली 
जाईल व याचा स्वतंत्र अहवाल राज्यस्तरीय व जिल्हा स्तरीय समन्वय समितीस पाठविला जाईल. 

इ) विमा कंपनीकडून तपासण्यात आलेल्या लाभार्थीपैकी १० टक्के लाभार्थ्याची तपासणी जिल्हास्तरीय समन्वय 
समितीमार्फत केली जाईल व याचा अहवाल राज्य शासनास पाठविला जाईल. 

ई) १ ते २ टक्के लाभार्थ्यांची तपासणी विमा कंपनीच्या मुख्य कार्यालयामार्फत अथवा केंद्र शासनाने नेमलेल्या स्वतंत्र 
यंत्रणेमार्फत केली जाईल व त्याचा अहवाल केंद्र शासनास सादर केला जाईल. 

3) क्षेत्र गुणांक परिगणना पीक संरक्षित क्षेत्र व पेरणी क्षेत्राचा तपशील प्राप्त होताच मात्र पीक कापणी प्रयोग सुरू 
होण्यापूर्वी करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे उत्पादकता नोंदी मधील त्रुटी त्वरित राज्य शासनाचे निदर्शनास 
आणाव्यात.मात्र अंतिम पीक उत्पादकता आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसानंतर सदर त्रुटी कळवता येणार 
नाहीत. 

१६. जिल्हास्तरीय आढावा समिती: 
प्रत्येक हंगामाच्या वेळी कृषि विभागातर्फे राज्यातील कृषि विषयक परिस्थितीचे सुक्ष्म निरिक्षण व संनियंत्रण 
करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३६ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


१. जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२. सरव्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक : सदस्य 
३. व्यवस्थापक, अग्रणी बँक : सदस्य 
४.कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य 
५. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य सचिव 


सदर समिती दर पंधरवडयास प्रत्येक पिकाचे पेरणी क्षेत्र, हवामान परिस्थिती, किडी व रोगाचा प्रादुर्भाव, 
पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज इ. बाबतचा सविस्तर अहवाल अंमलबजावणी करणा-या संस्थेस (संबंधीत विमा कंपनी) 
सादर करेल. वैयक्तिकस्तरावर पंचनामे करणेसाठी यंत्रणेची नियुक्‍ती करणे, लाभार्थी तपासणी इ. बाबत कार्यवाही 
करेल. योजनेच्या यडास्वी अंमलबजावणीची जबाबदारी सदर समितीवर राहील. 


त्याच प्रमाणे जिल्हयाचे मा. पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणीचा 
आढावा घेईल . 
१७. जिल्हास्तरीय सुकाणू समितीः- 
पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी कृषि विभागाला अचूक व वेळेवर उपलब्ध होण्यासाठी पीक कापणी 
प्रयोगांचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि पर्यवेक्षणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खालीलप्रमाणे सुकाणू समिती स्थापन 
करण्यात येत आहे. 


१. निवासी उपजिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विकास), जिल्हा परिषद : सदस्य 
३. कृषि विकास अधिकारी जिल्हा परिषद : सदस्य 
४. सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशानचे प्रतिनिधी : सदस्य 
५. विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
६. तंत्र अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय : सदस्य सचिव 


सदर समितीवर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीची उपस्थिती अनिवार्य असेल, जेणेकरुन विमा कंपनीला संपूर्ण 
परिस्थितीची माहिती होईल, पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, वेळापत्रक, पीक कापणीसाठीच्या प्लॉटची निवड, 
फॉर्म २ प्रत प्राप्त करणे आणि प्रत्येक प्लॉटचे उत्पन्न इ. माहिती प्राप्त करुन घेता येईल. 


पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन, पीक कापणीचे अहवाल इ. सर्व माहिती राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर अपलोड 
करणे आणि संबंधित कर्मचा-यांचे प्रशिक्षणाची जबाबदारी समितीच्या अध्यक्षांची असेल. सुकाणू समितीच्या बैठकांचे 
इतिवृत्त जिल्हास्तरीय आढावा समितीकडे आणि राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी म्हणुन कृषि आयुक्तांना सादर करणे 
बंधनकारक राहील. संबंधित विमा कंपनीने एक जबाबदार अधिकारी पिक काढणीच्या कालावधीत किमान तीन 
महिन्यांसाठी सुकाणू समितीच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयात wget करणे सर्वसाधारण समन्वय आणि पीक 
कापणीबाबतची माहिती प्राप्त करुन घेण्यासाठी आवश्‍यक राहील. विमा कंपनीच्या प्रतिनीधीला आवश्‍यकतेनुसार 
पुरेशी जागा व सुविधा जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन द्याव्यात. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या संदर्भात शहोतकरी, लोकप्रतिनिधी यांचे मार्फत सातत्याने नुकसान भरपाई न 
मिळणे / कमी मिळणे, विमा कंपनी कडून प्रतिसाद न मिळणे, विमा कंपनी कडून पिक पंचनामे वेळेत न होणे, 
बँकांमार्फत शेतकऱ्यांचे अर्ज न स्विकारणे, विमा कंपनीस माहिती सादर करतांना बँकांमार्फत त्रुटी राहणे /विलंब 
होणे, विमा कंपनी मार्फत रक्कम प्राप्त झाल्यानंतरही बँकांमार्फत लाभार्थ्यांना विहित कालावधीत अदा न करणे इ. 
प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त होत असतात. 


पृष्ठ ३६ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


कृषि विभागास प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही होणेचे दृष्टीने सतत पाठपूरावा होत 
असतो.त्यानुसार,प्राप्त होणाऱ्या विविध तक्रारींचे निरसन अनुक्रमे जिल्हा स्तर, विभाग स्तर, व राज्य स्तरावरील 
समितीमार्फत करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर संबंधित जिल्हाधिकारी, विभागिय स्तरावर विभागीय 
आयुक्‍त, तसेच राज्य स्तरावर सचिव कृषि यांचे अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करणेत येत आहेत. 


जिल्हा स्तरावरील समिती 
१) जिल्हाधिकारी : अध्यक्ष 
२) जिल्हयाचे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी : सदस्य 
३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
४ जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी : सदस्य 
५) जिल्हा उप व्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 


६) निमंत्रीत तज्ञ (कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ / संशोधन संस्था प्रतिनिधी) : सदस्य 


७ शेतकरी प्रतिनिधी (जास्तीत जास्त ३) : सदस्य 
५) कृषि उप संचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय  : सदस्य सचिव 
विभागीय आयुक्त स्तरावरील समिती 
१) विभागीय आयुक्‍त : अध्यक्ष 
2) संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी : सदस्य 
३) विमा कंपनीचे प्रतिनिधी : सदस्य 
४) कृषि विद्यापीठ शास्त्रज्ञ : सदस्य 
५) संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक : सदस्य सचिव 
राज्य स्तरावरील समिती 
१) सचिव / प्रधान सचिव /अपर मुख्य सचिव (कृषी) : अध्यक्ष 
२) आयुक्‍त कृषी : सदस्य 
3) आयुक्‍त सहकार : सदस्य 
४) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटी : सदस्य 
५) मुख्य सरव्यवस्थापक, नाबार्ड : सदस्य 
4) उप सचिव : सदस्य सचिव 


* समिती आवऱ्यकतेनुसार विद्यापिठे / हवामानशास्त्र विभाग / संशोधन संस्था/कमोडीटी बोर्ड/महाराष्ट्र राज्य 
सुदूर संवेदन उपयोगिता केंद्र / राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट मधील तज्ञांना निमंत्रीत करु शकेल. 
जिल्हास्तरावरील समितीने तक्रारींचे निरसन करावे. जिल्हा स्तरावरील समितींकडे केलेल्या तक्रारींचे योग्य 
निरसन न झाल्यास विभागीय स्तरावरील समितीने त्या तक्रारींचे निरसन करावे. विभागीय स्तरावर निरसन न झालेल्या 
तक्रारी राज्यस्तरीय समितीसमोर सादर करण्यात याव्यात. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी, एकाहुन अधिक जिल्ह्यांशी 
संबंधीत तसेच नुकसानीची व्याप्ती रु. २५ लाखांहून अधिक असेल अशा तक्रारी राज्यस्तरीय समितीकडे सादर 
करतील. राज्यस्तरीय समिती तक्रार प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसात निकाली काढेल. समितीचा निर्णय सर्व घटकांना 
मान्य असेल. 


पृष्ठ ३६ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणी दाव्यांचे कामकाज पाहण्यासाठी, शासनाचे वतीने 


संपुर्ण कार्यवाही करणेसाठी तसेच जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच येथे दाखल केल्या जाणाऱ्या तक्रारीच्या 
अनुषंगाने संपूर्ण कार्यवाही करणेसाठी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. 


तालुका, जिल्हा स्तरावर योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात प्राप्त होणाऱ्या HATHA तक्रारी निवारणासाठी उपरोक्त 
समित्यांनी मार्गदर्शक सुचनेच्या अधिन राहुन कार्यवाही करावी. जिल्हा, विभागीय स्तरावर तक्रारींचे योजनेच्या 
मार्गदर्शक सुचनेनुसार निरसन न झाल्यास कृषि आयुक्तालय स्तरावर सदर प्रकरण संपूर्ण तपश्ीलांसह विभागीय कृषि 
सह संचालक यांनी अभिप्रायांसह सादर करावे. 


१९. राज्यस्तरावर सदर योजनेच्या प्रभावी अंमळबजावणीसाठी आयुक्‍त, कृषि हे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करतील. 


२०. आयुक्त, कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचित क्षेत्रातील रबी पिकांची (उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमूग वगळून) 


पीक कापणी प्रयोगावर आधारित “सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी संबंधित विमा कंपनीस दिनांक ३१ जुले, २०१९ 
पर्यंत,उन्हाळी भात व कांदा ३१ ऑगस्ट २०१९ व उन्हाळी भुईमूग ३१ ऑक्टोबर२०१९पर्यंत सादर करावी. सदरची 
आकडेवारी कृषि आयुक्‍तालयास वेळेत सादर करण्याची संयुक्‍त जबाबदारी ही संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी यांची राहील. 


२१. अधिसुचित विमा क्षेत्र घटकातील पिकाच्या सर्वसाधारण पीक परिस्थितीच्या मानाने पीक उत्पन्नाच्या अंदाजात 


२२. 


२३. 


२४. 


असामान्य तफावत येत असेल तर विमा कंपनी राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे विविध तंत्रज्ञानाचा वापर (जसे 
की, उपग्रह छायाचित्र व इतर तंत्रज्ञान) करुन पीक उत्पन्नाचा अंदाज निश्चित करेल. जर या दोन्हीमध्ये लक्षणीय 
फरक दिसुन आल्यास सदरची बाब केंद्र शासनाच्या तांत्रीक सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात येईल व या समितीने 
घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. याबाबतीत तांत्रीक सल्लागार समिती महालनोबिस राष्ट्रीय पीक पुर्वानुमान केंद्र, नवी 
दिल्ली यांची मदत घेईल. 

शासन असे निर्देश देत आहे की, विमा क्षेत्र घटक म्हणून अधिसूचित केलेल्या मंडळ/मंडळगटामध्ये किमान १० पीक 
कापणी प्रयोग आणि अधिसूचित तालुक्यामध्ये किमान १६ पीक कापणी प्रयोग घेण्यात यावेत. या योजनेअंतर्गत 
नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका यापैकी लागू असणाऱ्या अधिसूचित 
क्षेत्रावर आधारित पीक कापणी प्रयोग ग्राह्य धरण्यात यावेत. 

या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करतांना पैसेवारी, दुष्काळ, टंचाई परिस्थिती आणि पुरामुळे झालेल्या 
नुकसानी संदर्भात कोणत्याही शासकीय विभाग/संस्थेमार्फत घोषित करण्यात आलेली आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात 
येवू नये. यासाठी कृषि आयुक्‍्तालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या 
अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्वेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची 
आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात यावी. 

पीक कापणी प्रयोगाचे क्षेत्रिय काम मंडळ अधिकारी, कृषि सहाय्यक व ग्रामसेवक या अनुक्रमे महसूल, कृषि व 
ग्रामविकास विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहे. अधिसूचित विमा क्षेत्रामध्ये निर्धारित करण्यात 
आलेले पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात पीक कापणी प्रयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी 
संबंधित तालुक्‍यातील अनुक्रमे तहसिलदार, गट विकास अधिकारी व तालुका कृषि अधिकारी यांचे मार्फत सनियंत्रण 
करावे. या योजनेअंतर्गत पिक कापणी प्रयोगांसाठी मोबाईल अँपचा वापर करणे केंद्र शासनाने बंधनकारक केले 
आहे. अन्यथा विमा हप्ता अनुदानामध्ये केंद्र हिऱ्याची रक्‍कम वितरीत केली जाणार नसल्याचे केंद्र शासनाने स्पष्ट 


पृष्ठ ३६ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


केले आहे. ही बाब सर्व क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचारी यांचे निदर्शनास आणुन द्यावी व त्यानुसार अंमलबजावणी 
करण्यात यावी. 


२५. विमा प्रकरणे व विमा हप्ता जमा करणे : 


he 


2. 


पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विमा योजना व राष्ट्रीय पीक विमा कार्यक्रम यामध्ये उपयोगात येत 
असलेली बँक पध्दत ही सहकारी बँकांना तशीच लागू राहील. कार्यान्वयीत विमा कंपनीने प्राधिकृत केलेल्या 
नोडल बँकेशी संपर्क साधावा, परंतु कर्ज वाटप केंद्राशी (प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांशी) संपर्क 
ठेवण्याची आवश्‍यकता नाही. व्यापारी बँक / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेच्या शाखा यासाठी नोडल बँका म्हणून 
कार्यान्वयित राहतील. अग्रणी बँक आणि व्यापारी बँकांची प्रादेशिक कार्यालये / प्रशासकीय कार्यालये त्यांचे 
अधिनस्त बँकांना योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना पाठविणेबाबत कार्यवाही करतील, बँक शाखेकडून विमा कंपनीस 
विहित मुदतीत विमा प्रस्ताव पाठविणेबाबत समन्वयाचे काम करतील आणि विम्याची संपूर्ण माहिती पीक विमा 
पोर्टलवर टाकण्याबाबत कार्यवाही करतील. या व्यतिरिक्त बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग 
वाढविणेसाठी विमा कंपनी विमा प्रतिनिधी / विमा मध्यस्थांचा वापर करतील. 

कृषि विमा पोर्टलवर दर्शविलेल्या प्रपत्रात नोडल बँक / बँक शाखा घोषणापत्रे / प्रस्ताव विमा कंपनीस सादर 
करतील. त्यामध्ये विमा क्षेत्र घटक, विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता, शहोतकऱ्यांनी विमा संरंक्षित केलेले क्षेत्र, 
प्रवर्गनिहाय सहभागी saat संख्या (अल्प आणि अत्यल्प किंवा इतर) आणि इतर प्रवर्गातील शेतकरी संख्या 
(अ.जा./अ.ज./इतर) स्री / पुरुष, बँक खाते क्रमांक इ. माहितीचा समावेश असेल. 


. ज्या शोतक-यांचा विमा अर्जांचा तपशिल राष्ट्रीय विमा पोर्टलवर अपलोड केलेला असेल तेच शेतकरी विमा 


संरक्षणासाठी पात्र असतील आणि राज्य व केंद्र शासनाचे विमा हप्ता अनुदान त्यानुसारच अदा केले जाईल. 


कर्जदार शेतकरी: 


Cc 
es 


. अधिसुचित पिकांसाठी व अधिसुचित केलेल्या क्षेत्रासाठी कर्ज मंजूर केलेल्या शहोतकर्‍यांसाठी योजना बंधनकारक 


राहील. योजनेच्या वेळापत्रकानूसार कर्ज मंजूर करणारी बँक शाखा / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था 
ही (नोडल बँकेमार्फत) विमा संरक्षीत रक्‍कमेनूसार महिनावार पीकनिहाय, विमा क्षेत्रनिहाय, विमा हप्ता दराची 
विहित प्रपत्रात माहिती तयार करुन संबंधीत विमा कंपनीस सादर करेल. कर्ज वितरण करणाऱ्या बँक / प्राथमिक 
कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था होतक-यांनी भरावयाच्या विमा हप्त्याची रक्‍कम जादा कर्ज रक्‍कम म्हणून मंजूर 
करतील. 


. किसान क्रेडिट कार्ड द्वारे पीक कर्ज मंजूर केलेल्या Mapas योजना बंधनकारक राहणार असून अशा 


शेतकऱ्यांच्या बाबतीत योजनेच्या वेळापत्रकानुसार त्यांचे विमा प्रस्ताव विहित कालावधीत बँकांनी विमा कंपनीस 
सादर करणे आवश्‍यक आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बँकेने कर्जाच्या अर्जामध्ये शेतकर्‍यांना दिलेल्या 
क्षेत्रावरून विमा संरक्षित क्षेत्र गृहित धरावे किंवा शेतकऱ्याने स्वत:ने दिलेल्या पीक पेरणीच्या माहितीवरून गृहित 
धरणेत यावे. 


. राज्यस्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम दिनांकापर्यंत व्यापारी बँकेच्या शाखा / प्रादेशिक 


ग्रामीण बँकेच्या शाखा/ नोडल बँक (प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेच्या बाबतीत) विमा प्रस्ताव जमा 
करून ते सविस्तर तपशीलासह, पीक विमा हप्त्याच्या रकमेसह विमा कंपनीस पाठवतील. 


बिगर-कर्जदार शोतकरी (ऐच्छिक) 


७. 


९६. 


योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारे बिगर कर्जदार शहोतकरी आपल्या विमा प्रस्तावाची आवेदन पत्रे भरून व्यापारी 
बँकांच्या स्थानिक शाखेत / प्रादेशिक ग्रामीण बँकेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / विमा कंपनीच्या 
अधिकृत विमा प्रतिनिधी किंवा विमा मध्यस्थामार्फत विमा हप्ता रकमेसह सादर करतील. 

योजनेत सहभागी होणारा शोतकरी विहित प्रपत्रातील विमा प्रस्ताव भरून व्यापारी बँकेच्या शाखेत/प्रादेशिक ग्रामीण 
बँकेच्या शाखेत / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थेत विमा हप्ता भरुन सादर करेल. संबंधीत शेतकऱयांना 
संबंधित बँकेत आपले बचत खाते उघडणे आवऱयक राहील. बँकेतील अधिकारी, शेतकऱ्यांना आवेदनपत्रे भरणे व 


पृष्ठ ३६ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


इतर बाबतीत सहाय्य व मार्गदर्शन करतील. शोतकऱ्याचे विमा प्रस्ताव स्विकारताना त्यांनी विमा संरक्षित केलेली 
रक्‍कम व लागू होणारी विमा हप्ता रक्‍कम इत्यादी बाबी तपासून पाहण्याची जबाबदारी संबंधित बँकांची राहिल. 
बँकेची शाखा पिकवार व विहित प्रपत्रामधील पीक विमा प्रस्ताव / घोषणापत्र तयार करून विमा हप्ता रक्‍्कमेसह 
अमंलबजावणी करणाऱ्या विमा कंपन्यांना विहित काळावधीत पाठवेल. 

९. बिगर कर्जदार शोतकरी यांना भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण यांनी मान्यता दिलेल्या संस्थेमार्फत 
/ विमा प्रतिनिधीद्वारे सेवा घेता येईल आणि संबंधित संस्था / विमा प्रतिनिधी हे होतकऱ्यांना योजनेचे फायदे आणि 
योजनेविषयी मार्गदर्शन करणेसाठी योजनेचे प्रवर्तक म्हणून काम करतील त्याचप्रमाणे होतकऱ्यांकडून विमा हप्ता 
जमा करणे आणि वैयक्तिकरित्या / संकलित केलेल्या विमा हप्त्याची रक्‍कम वैयक्तिक प्रस्ताव आणि विमा 
घोषणापत्र / लाभार्थ्यांचे यादीची सॉफ्ट कॉपी तसेच शेतकऱयांच्या माहितीसह विमा कंपनीस पाठवतील व विमा 
कंपनीमार्फत सदरची माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यात येईल. 

qo. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या संस्था, विमा कंपनीने नियुक्‍त केलेले 

प्रतिनिधी होतकऱ्याकडून विमा हप्ता स्विकारतेवेळी शहोतकऱ्यांचे पीकाखालील क्षेत्र, विमा संरक्षित रक्‍कम इत्यादी 
बाबत संबंधीत भुमि अभिलेख दस्तऐवज तपासून पाहतील, त्याचप्रमाणे भाडेतत्वावर किंवा कुळाने असलेल्या 
शेतकऱ्यांच्या करारनामा / सहमती पत्राची प्रत अभिलेखात जतन करतील. प्राधिकृत केलेल्या संस्था / विमा 
प्रतिनिधी जमा झालेल्या विमा हप्त्याची रक्‍कम व संकलित प्रस्ताव ७ दिवसात विमा कंपनीस पाठवतील. अहा 
शेतकऱ्यांच्या बाबतीत त्यांचे बँक खाते असल्याबाबतची खातरजमा करतील व याचा तपज्ञील विमा कंपनीस 
पाठवतील. 


बिगर-कर्जदार होतकऱ्यांचा योजनेत सहभाग- थेट विमा कंपनी मार्फत: 


११. योजनेत सहभागी होवू इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा पोस्टाने त्यांचा विमा प्रस्ताव 
विहित प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह विमा कंपनीस पाठवून योजनेत सहभागी होऊ शकतात. तसेच शासनाने 
प्राधिकृत केलेल्या पीक विमा संकेतस्थळाद्वारे किंवा विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे देखील बिगर कर्जदार 
शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात. उपरोक्त पध्दतीने योजनेत सहभागी होणाऱ्या बिगर कर्जदार 
शेतकऱ्यांजवळ योजनेत सहभागी झाल्याचा पुरावा उदा. अर्जाची झेरॉक्स किंवा विमा हप्ता भरल्याची पावती 
असणे बंधनकारक आहे. विमा प्रस्तावात भरलेली माहिती चुकीची असल्याचे निदर्शनास आल्यास शेतकऱ्यांचा 
विमा हप्ता जप्त केला जाईल व शेतकऱ्यांस नुकसान भरपाई मिळणेचा अधिकार राहणार नाही. 

१२. पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी सादर केलेला विमा प्रस्ताव अपूर्ण असल्यास / आवश्‍यक असणारे पुरावे 
व कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर न केल्यास / योग्य तो विमा हप्ता भरलेला नसल्यास प्रस्ताव स्विकारल्यापासून 
१ महिन्याच्या आत सदर प्रस्ताव परत करण्याचे अधिकार विमा कंपनीस आहेत. विमा कंपनीने प्रस्ताव 
नाकारल्यास विमा हप्त्याची संपूर्ण रक्‍कम संबंधित शेतकऱयाला विमा कंपनीमार्फत परत दिली जाईल. 

१३. पिक बदलाचा पर्याय - बिगर कर्जदार शेतकरी पीक पेरणीच्या नियोजनांनुसार पेरणीच्या अगोदर योजनेत 
सहभागी होवू शकतात. परंतु पीक नियोजनात काही कारणास्तव बदल झाल्यास त्याबाबतची माहिती योजनेत 
सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या २ कार्यालयीन दिवस अगोदर संबंधित विमा कंपनीस वित्तीय संस्थेच्या 
माध्यमातून किंवा विमा प्रतिनिधीद्वारे कळविणे आवश्‍यक आहे. तसेच बदललेल्या अधिसुचित पिकाचा पीक 
पेरणीचा स्वयंघोषणा पत्र व आवश्‍यकता असल्यास जास्तीची विमा हप्ता रक्‍कम संबंधित विमा कंपनीस अदा 
करणे आवश्‍यक आहे. अगोदर भरलेला विमा हप्ता हा पेरणी केलेल्या पिकाच्या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त असल्यास 
अतिरिक्त विमा हप्ता रक्‍कम विमा कपंनीमार्फत परत केली जाईल. 

कर्जदार शेतकरी देखील पीक नियोजनामध्ये काही बदल झाल्यास विमा संरक्षित पिकाचे नाव बदलू 
शकतात परंतु त्यासाठी कर्जदार शेतकऱ्यांनी पीक बदलाबाबत संबंधित बँकेस योजनेत सहभागी होण्याच्या 
अंतिम दिनांकाच्या २ कार्यालयीनदिवस अगोदर लेखी स्वरूपात कळविणे आवश्‍यक आहे जेणेकरून त्यांचे 
प्रस्तावित पीक विमा संरक्षित होऊ शकेल. परंतु अधिसुचित नसलेले पीक बदलून त्या ऐवजी अधिसुचित पीक 


पृष्ठ ३६ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


विमा संरक्षित करावयाचे झाल्यास त्यासाठी अधिसुचित पिकाची पेरणी केलेले स्वयं घोषणापत्र बँकेस सादर 
करणे आवश्यक आहे. 

अधिसुचित पिकासाठी मंजूर केलेली सर्व कर्जे विहित कालावधीत विमा संरक्षित केली जातील याची सर्व 
बँकांनी दक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. 


१४. नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर सादर केलेले सर्व विमा 


प्रस्ताव विमा कंपनीमार्फत नाकारण्यात adie व सदर सर्व विमा प्रस्तावांचे दायित्व हे संबंधित बँकांचे राहील 
त्यामुळे नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी विहित कालावधीनंतर कोणताही विमा 
प्रस्ताव स्विकारू नये. सर्व नोडल बँकांनी / प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्थांनी जमा विमा हप्त्यासह 
योजनेत सहभागी झालेल्या शोतकऱ्यांचा एकत्रित अहवाल विहित कालमर्यादेत संबंधित विमा कंपनीकडे 
पाठविण्याची दक्षता घ्यावी. जर बँकेने विहित कालमर्यादेत विमा प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर 
त्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित बँकेची राहील. 


१५. बँकांच्या सर्व शाखा, सर्व नोडल बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका योजनेत सहभागी झालेल्या शोतकऱ्यांची 


(कर्जदार व बिगर कर्जदार) यादी व इतर आवश्‍यक माहिती जसे की, शेतकऱ्याचे संपूर्ण नाव, बँक खाते क्रमांक, 
गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती / जमाती, पुरुष / स्त्री वर्गवारी, विमा 
संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. माहिती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा 
सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून सॉफ्ट कॉपीमध्ये घेऊन सदरची माहिती तपासून अंतिम मुदत 
संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविण्याची कार्यवाही करतील व पीक विमा 
योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 


१६. बिगर कर्जदार शेतकऱयांची माहिती विमा कंपन्या मध्यस्थ संस्थांकडून विहित प्रपत्रात प्राप्त करून घेतील. बँका 


/ वित्तीय संस्था, विमा मध्यस्थ संस्था यांच्या माध्यमातून योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची (कर्जदार व 
बिगर कर्जदार) माहिती प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विमा कंपनीची आहे व सदरची माहिती 
पीक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यास संबंधित विमा कंपनीही बँकेस मदत करेल. 


१७. सर्व विमा कंपन्या त्यांच्याकडे प्राप्त झालेली योजनेतील सहभागी saa माहिती तपासतील व योजनेअंतर्गत 


शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाचा अंतिम विमा हप्ता मिळणेच्या १ महिना अगोदर विमा कंपनीच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील. 


२६. प्रचार, प्रसिध्दी व प्रशिक्षण : 


१) 


सदर योजनेस क्षेत्रीय स्तरावर पुरेशी प्रसिध्दी देणे आवश्‍यक आहे. THAT माध्यम, राज्याचे कृषि विस्तार 
अधिकारी यांच्या सेवा यासाठी उपयोगात आणल्या जाव्यात. तसेच विमा हप्ता गोळा करणे, विमा प्रकरणांची 
छाननी करणे, इत्यादी कामे करणाऱ्या व्यक्‍तींना प्रशिक्षण देणेही आवश्‍यक आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या 
संस्थेने याची व्यवस्था करावी. योजनेसंबंधीची माहिती पुस्तिकांचे क्षेत्रीय स्तरावर वितरण करण्यात यावे. 
योजनेची मुख्य वैशिष्टये दाखविणारा एक माहितीपट संबंधीत विमा कंपनीने तयार करून जास्तीत जास्त 
शेतकऱ्यांना दाखवावा. 

शेतकऱ्यांमध्ये योजनेसंबंधी जागृती निर्माण करण्यासाठी व प्रशिक्षण देण्यासाठी एक खास कृती आराखडा 
संबंधीत विमा कंपनीने तयार करावा. 

विमा कंपनीने एकुण विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्के रक्‍कम क्षेत्रीय पातळीवर योजनेच्या प्रचर व प्रसिध्दीवर खर्च 
करावी व केलेल्या खर्चाचा तपशिल हंगामाच्या शेवटी राज्य व केंद्र शासनाला सादर करावा. सदर खर्च एकुण 
विमा हप्ता रकमेच्या ०.५ टक्याहुन कमी असल्यास फरकाची रक्‍कम विमा कंपनीने 'तंत्रज्ञान निधी' मध्ये 
नोंदणीच्या अंतिम तारखेपासून तीन महीन्यांच्या आत जमा करावी. 


पृष्ठ ३६ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत केंद्र सरकार, राज्य शासनाकडील विविध विभाग तसेच विविध संस्थाचा म्हणजे, 
सहभागी शासकीय व खाजगी विमा कंपनी आणि विविध आर्थिक संस्था यांचा सहभाग राहिल. प्रधानमंत्री पीक विमा 
योजनेच्या सुलभ आणि परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक संस्थेने त्यांना नेमुन दिळेले काम जास्तीत जास्त 
चांगल्या प्रकारे पार पाडणे बंधनकारक आहे. 


अ) केंद्र शासनाच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 


ls 


११ 


केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी वेळोवेळी मार्गदर्शक 
सुचना जाहीर केल्या जातील. तसेच राज्य शासनाला जनजागृती / प्रसिध्दी करण्यासाठी समन्वय व मदत 
केली जाईल. 


. केंद्र शासनामार्फत वित्तीय संस्था / बँका यांना रिझर्व बँक ऑफ इंडिया व नाबार्डद्वारे प्रधानमंत्री पीक विमा 


योजनेच्या वित्तीय बाबींच्या परिपुर्ततेसाठी मार्गदर्शक सुचना देण्यात येतील. 


. "राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल" चे व्यवस्थापन. 
. टेक्निकल सपोर्ट युनिट / केंद्रीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करणे व आव्यक सेवा-सुविधा 


पुरविणे. 
तांत्रीक सल्लागार समितीची स्थापना / पुनर्रचना. 


. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 


आगावू विमा हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत विमा 
कंपन्यांना अदा करणे. 


. शहोेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या 


आत उर्वरित विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 


. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीचे पर्यवेक्षण व आढावा घेतला जाईल तसेच पीक विमा हप्ता 


व इतर asa बाबींबाबत विमा कंपनीस सुचना देण्यात येतील. वेळोवेळी विमा कंपनींच्या कार्याचा 
आढावा घेऊन गरज असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करणेबाबत सुचना देण्यात येतील. 


. राज्य शासन व इतर समभाग धारकांसाठी प्रशिक्षण / कार्यशाळा आयोजित करण्यात येईल. 
१०, 


योजनेच्या तरतुदीबाबत मागदर्शन करणे तसेच नुकसान भरपाई निश्चित करतांना काही अडचणी आल्यास 
त्यावर निर्णय घेणे. 


. योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता, सुप्रशासन आणणे आणि शेतक-यांना विमा नुकसानभरपाई 


वेळेवर मिळावी यासाठी आव्यक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी सहाय्य, areas आणि संसाधने उपलब्ध 
करुन देणे. 


ब) राज्य शासनाच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या 


योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी राज्य शासन खालील कार्ये पार पाडेल. 


१; 


योजनेची अधिसुचना निर्गमित झाल्यानंतर राज्य शासनामार्फत योजना अंमलबजावणीसाठी निवडण्यात 
आलेल्याविमा कंपनीच्या सहाय्याने अधिसुचनेतील आवऱ्यक माहिती पिक विमा योजनेच्या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात यावी. 


. जिल्हानिहाय व पिकनिहाय पेरणी व काढणीच्या अंदाजीत तारखा कृषि विद्यापीठांकडून/केंद्रिय 


संस्थांकडून प्राप्त करून कृषि विभागाचे संकेतस्थळावर कृषि आयुक्‍तालायमार्फत प्रदर्शित करण्यात 
याव्यात. 


. नुकसान भरपाई विहित कालावधीत निश्चित करण्यासाठी तसेच योजनेच्या परिणामकारक 


अंमलबजावणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणेबाबत आवऱ्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 
पृष्ठ ३६ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


oe 


१०, 


१9 


१२३. 


१४ 


१ & 


es 


योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सहभागी सर्व यंत्रणा/संस्था/ शासकीय विभाग/समिती यांना आवऱ्यक ते 
निर्देश देणे. 


. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत अधिसुचित करण्यात आलेल्या पिकांची मागील १० वर्षांतील विमा क्षेत्र 


घटक निहाय उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस देण्यात येईल. 


. मागील हंगामातील विमा हप्ता रकमेच्या केंद्र शासनाच्या हिऱ्याच्या ८० टक्के रकमेच्या ५० टक्के रक्‍कम 


आगावू विमा हप्ता रक्‍कम म्हणून पिक विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेनंतर १५ दिवसांच्या आत सर्वसाधारण 
वित्तीय नियम (जीएफआर) / प्रकरणातील दिश्शानिर्देशांची पूर्तता करुन विमा कंपन्यांना अदा करणे. 


. शेतकरी सहभागाची जिल्हानिहाय आकडेवारी राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अंतिम होताच १५ दिवसांच्या 


आत उर्वरित विमा हप्ता रक्‍कम अदा करणे. 


. राज्य सरकारने संबंधित विमा कंपनीद्वारे मागणी केल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत विमा हप्ता अनुदानाचा 


राज्य हिस्सा कंपनीस अदा करणे आवश्यक राहील. अनुदान अदायगीस विलंब झाल्यास राज्य सरकारला 
दरमहा १% दंडव्याज द्यावे लागेल. 


. विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी ठाक्‍यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन 


प्रणाली (पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. 


पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा विशेषत: बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य 
शासनाच्या कृषि आणि इतर संबंधीत विभागामार्फत मोठया प्रमाणावर जनजागृती व प्रसिध्दी करण्यात येईल. 


. वेळापत्रकानुसार विहित नमुन्यात अधिसुचित पिकांच्या उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीस सादर करणे. 
१२. 


स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व काढणी पश्चात नुकसान या बाबींअंतर्गत वैयक्तिक स्तरावर नुकसान भरपाई 
निश्चित करण्यासाठी विमा कंपनीस मदत करणे. 

अधिसुचित क्षेत्रात आवश्‍यकतेनुसार पीक कापणी प्रयोगांची अंमलबजावणी करण्यात यावी व विमा कंपनीस 
विहित कालावधीत पीक कापणी प्रयोगांचे आधारे उत्पन्नाची आकडेवारी पाठविण्यात यावी. 


. पीक कापणी प्रयोगाचे वेळी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना उपस्थित राहणे तसेच पीक कापणी प्रयोगाची 


आकडेवारी भरण्यासाठी क्षेत्रीय / जिल्हा / राज्य स्तरावर वापरण्यात येणाऱ्या तक्ता क्र. २ तपासण्याची 
मुभा देण्यात येईल. पीक कापणी प्रयोगांद्वारे मिळणारे उत्पन्नाचे अंदाज हे अचूक व दिलेल्या कालमर्यादेमध्ये 
प्राप्त होणेसाठी हृकश्राव्य माध्यमांद्वारे मुद्रण केळे जाईल. 


. योजनेसाठीच्या एकुण तरतूदीपैकी किमान २ टक्के तरतूद राज्य शासनाने प्रशासकिय खर्च, पिक कापणी 


प्रयोग, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, राज्य टेक्निकल सपोर्ट युनिट, प्रवासखर्च आणि आकस्मिक खर्चासाठी 
वापरण्यात यावा. 


क) विमा कंपनीच्या भुमिका व जबाबदाऱ्या: 


१. विमा कंपनी ही राज्य शासन व इतर अंमलबजावणी यंत्रणा यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल. 


. अधिसुचनेप्रमाणे आवश्‍यक बाबींची राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीला पुर्तता करेल. 
. या योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चित करणेबाबत कार्यवाही व नुकसान भरपाई शेतकऱ्याच्या बँक 


खात्यावर थेट अदा करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील. 


. वेळापत्रकाप्रमाणे सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी प्राप्त झाल्यानंतर नुकसान भरपाई निश्चित करणे व अदा 


करणे. 


. आवश्यकतेप्रमाणे पुनर्विम्याचे प्रयोजन करण्यात यावे. 
. डाटाबेस - पिक उत्पन्न आणि हवामान घटक तसेच कृषि विम्याचा डाटाबेस तयार करणे. 
. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा आढावा घेऊन परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी आवश्‍यक सुचनांसह 


कृषि सहकार आणि किसान कल्याण मंत्रालय (केंद्र शासन) यांना सादर करणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


(वक 


Go 


११ 


१२. 


१२३. 


१४. 


१ षु 


es 


१६. 


१७. 


१८ 


98. 


२०. 


२१. 


पीक हंगाम सुरु होण्यापूर्वी संबंधीत विमा कंपनीने खाजगी विमा प्रतिनिधींची नियुक्‍ती लेखी स्वरुपात जाहीर 
करणे आवश्यक आहे. 


. सेवाशुल्क अंमलबजावणी यंत्रणांना देणे. 
, योजनेची पारदर्शक पध्दतीने प्रभावी अंमळबजावणी करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पथदर्डाक 


प्रकल्प राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांनी पुढाकार घ्यावा. 


far कर्जदार शोतक-यांच्या सहभागामध्ये किमान १० टक्के वाढ करण्याच्या दृष्टीने योजनेची माहिती 


शेतक-यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जनजागृती व प्रसिध्दीसाठी प्रयत्न करणे, त्यासाठी आवश्‍यक ते 
मनुष्यबळ व साधनसामुग्री उपलब्ध करुन देणे तसेच राज्य शासन व इतर संस्थांमध्ये जनजागृती व 
प्रसिध्दीसाठी समन्वय साधणे. 

केंद्र व राज्य शासनाने मागणी केल्याप्रमाणे मासिक प्रगति अहवाल / सांख्यिकी व इतर अनुषंगीक माहिती 
पुरवठा करणे. 

अधिकृत बँका आणि प्रतिनिधी यांचेकडून विमा धारक शेतकऱ्यांची / लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करुन 
ती संकेतस्थळावर प्रसारित करणे. 

विमा नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत योजनेसंदर्भातील विविध तक्रारींचे 
निवारण करण्यात यावे तसेच शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची नोंद घेण्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीच्या 
नियंत्रणाखाली डॉकेट सुविधेवर आधारित टोल फ्री नंबर उपलब्ध करुन देण्यात यावा. 


. कर्जदार शेतकऱ्यांच्या सहभागासाठी स्वत: विमा कंपनीने कार्यवाही करावी त्यासाठी मध्यस्थ यांची नेमणूक 


करू नये. 

ज्या जिल्हयासाठी विमा कंपनीची नियुक्‍ती करण्यात आळेली आहे, त्या जिल्हयासाठी जिल्हा मुख्यालयी 
दुरध्वनी सुविधा असलेले कार्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. तसेच सदर जिल्हा कार्यालयात कृषि 
पदवीधारक प्रतिनिधींची नियुक्‍ती करणे आवश्‍यक आहे. ज्या जिल्हयात काम देण्यात आलेले आहे, त्या 
जिल्हयातील तालुका स्तरावर कार्यालयाची स्थापना करावी व कमीत कमी एका प्रतिनिधीची नेमणुक 
करावी. सदर कार्यालय व प्रतिनिधीचा तपशील कृषि विमा संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात यावा. 

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी पर्यवेक्षक (Loss Accessor) 
याची नेमणूक करणे बंधनकारक राहिल. 


.योजनेत शेतकरी सहभागाची माहिती बँकेकडून प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनीमार्फत शहोतकरी सहभागाचा 


पिकनिहाय अंतिम तपशिल महसूल विभागास उपलब्ध करुन दिला जाईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी 
महसूल विभागाकडील हंगामातील विमा कंपनीला उपलब्ध करुन दिलेल्या महसूल मंडळनिहाय, 
पिकनिहाय पेरणी क्षेत्राच्या नोंदी व विमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांचा तपशिलाच्या नोंदीची पडताळणी 
करावी व यामध्ये काही तफावत असल्यास तातडीने निदर्शनास आणावे. अन्यथा विमा कंपनीस उपलब्ध 
करुन दिलेला पेरणी अहवालच अंतिम समजण्यात येऊन त्यानुसार विमा नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात 
येईल. 

नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेले विमा प्रस्ताव आणि विमा हप्ता 
ऑनलाईन जमा केल्याचा तपशिलवार गोषवारा प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची असेल. 
विमा कंपनीमार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाच्या पेरणी क्षेत्राचा तपशिल व नुकसान भरपाई 
निश्चित करणेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, रिमोट सेन्सीग, उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इत्यादीचा वापर करण्यात 
यावा. 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीस्तव नोडल बँका/ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका 
यांचेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर, त्याचप्रमाणे, अधिसूचित पिकांचे सरासरी उत्पनाची 
आकडेवारी,विमा हप्ता अनुदान, तसेच, महसूल मंडळनिहाय पेरणी क्षेत्राची आकडेवारी, शासनाकडून प्राप्त 
झाल्यानंतर, विमा कंपनीने २ आठवडयामध्ये नुकसान भरपाई रक्‍कम निश्चित करुन शेतकऱ्यांना अदा करणे 


पृष्ठ ३६ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


ARI आहे. अन्यथा, विमा कंपनीस १२ टक्के दराने विलंब शुल्कासहित नुकसान भरपाईची रक्‍कम 
लाभार्थी SAHA अदा करावी लागेल. 

२२. विमा कंपन्यांनी हंगामामध्ये नमुद केलेले टोल फ्री क्रमांकावर शोतकऱ्यांना संपर्क साधणे सुलभ व्हावे यासाठी 
टोल फ्री क्रमांकाची क्षमता वाढवुन टोल फ्री क्रमांक विना तक्रार कार्यरत राहील याची दक्षता घ्यावी. 
त्याचप्रमाणे, विहीत टोल फ्री क्रमांक व्यवस्थित कार्यान्वीत नसल्यास फोन,पत्र,ईमेलद्वारे प्राप्त होतकऱ्यांच्या 
पीक नुकसानीबाबतच्या सूचना, तक्रारींची नोंद घेवुन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही 
संबंधीत विमा कंपनीने करणे आवश्यक राहील. 

२३. विमा कंपन्या या वित्तीय संस्थांना सहभागी शेतकऱ्यांची सविस्तर माहिती पीक विमा पोर्टलवर भरण्यासाठी 
मदत करतील. या व्यतिरिक्त इतर कोणतेही प्रारुप / संकेतस्थळ / सुविधा इ. योजनेतील सहभागी 
शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यासाठी विमा कंपन्यांना वापरता येणार नाही. 

२४. विमा कंपनी मार्फत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांच्या पेरणी क्षेत्राचा तपशील, पिक कापणी प्रयोगाचे 
पर्यवेक्षण व नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या समन्वयाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर 
करणे विमा कंपनीस बंधनकारक आहे. विमा कंपनी मार्फत नुकसान भरपाई निश्चित करताना रिमोट सेन्सिंग, 
उपग्रह छायाचित्र, ड्रोन इ. चा वापर करण्यासाठी सुयोग्य एजन्सी नेमण्यासारखी आवश्यक ती मदत राज्य 
शासन करेल. प्रभावी संनियंत्रण आणि ग्राउंड ट्रुथिंग होण्यासाठी हे आवश्‍यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरामध्ये 
विमा कंपन्यानी सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. 

. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचे प्रमाण कमीत कमी qo टक्के 
वाढविणेबाबत त्या विभागात सर्वात कमी विमा हप्ता दराने निश्चित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीची 
जबाबदारी राहील. तसेच सदर जिल्हा/ क्लस्टर मध्ये ऑनलाईन टेन्डर प्रक्रियेतून सहभागी इतर विमा 
कंपन्यांना, निश्चित करण्यात आलेल्या विमा कंपनीपेक्षा कमी दराने बिगर कर्जदार शेतकरी सहभाग 
वाढविण्याची मुभा दिली जाईल. यासाठी इच्छुक विमा कंपन्यांनी सदर अधिसूचना निघाल्यापासून ७ 
दिवसांच्या आत लिखित स्वरुपात कळविणे आवश्‍यक आहे. सदर जिल्हयामध्ये होतकऱ्यांचा दुबार सहभाग 
होणार नाही याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपनीची राहील. एखादया जिल्हयामध्ये निश्चित करण्यात 
आलेल्या विमा कंपनी व्यतिरिक्त इतर कंपन्यांचा सहभाग हा सदर राज्य शासनाच्या पथदर्शी प्रकल्पावर 
आधारित असेल. 

२६. पिक कापणी प्रयोगाच्या सह-पर्यवेक्षणासाठी पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि पिक कापणी 

प्रयोग Sra अनिवार्यपणे वापर करणे. 

२७. विमा कंपन्यांनी योजनेच्या जाहिरातीसाठी, जागरुकता निर्माण करण्यासाठी आणि क्षमता विकासासाठी 
पुरेसे आणि वचनबध्द मनुष्यबळ निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. याबाबतचे सविस्तर नियोजन हंग्राम सुरु 
होण्यापुर्वी कंपनीने केंद्र व राज्य शासनाला सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

२८.विमा कंपन्यांकडे प्राप्त झालेल्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांचा अर्ज जर अपूर्ण असेल, आवश्‍यक 
प्रमाणपत्राची प्त जोडली नसेल, आधार नंबर किंवा आधार नोंदणी क्रमांक/ पोचपावती किवा विमा हप्ता 
भरला नसेल तर सदर अर्ज अनुक्रमे १५ दिवस किंवा १ महिन्याच्या आत स्वीकारणे अथवा फेटाळण्याचा 
अधिकार विमा कंपन्यांना राहील. अर्ज फेटाळला गेल्यास विमा कंपनी सदर शेतकऱ्याचा भरलेला संपूर्ण 
विमा हप्ता परत करेल. 


©) बँका/वित्तीय संस्थांच्या जबाबदाऱ्या : 
१. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामिण विकास बँक (NABARD) यांच्या नियमात बसणाऱ्या व 
शेतकऱ्यांना हंगामी पिक कर्ज वितरण करणाऱ्या सर्व बँका व संस्था या योजनेत वित्तीय संस्था म्हणून मानल्या 
जातील. 


२ षु 


es 


पृष्ठ ३६ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


१०, 


. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत, सहकारी बँकांच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा मध्यवर्ती 


सहकारी बँक ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील व व्यापारी बँका तसेच ग्रामीण बँकांच्या बाबतीत सदर बँकेची 
प्रत्येक शाखा ही नोडल बँक म्हणून कार्य करील. 

व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी योजनेच्या अनुषंगाने त्यांना प्राप्त झालेल्या सर्व मार्गदर्शक 
सुचना, शासन निर्णय इ. त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शाखांना पाठविणे आवश्‍यक आहे. 


| व्यापारी बँकांची तसेच ग्रामीण बँकांची विभागीय / प्रशासकीय कार्यालये, प्रत्येक जिल्हयातील जिल्हा 


मध्यवर्ती सहकारी बँका (नोडल बँका) यांनी कर्जदार शेतकऱ्यासाठी कर्ज मंजूर करताना त्यांच्या विमा हप्ता 
रकमेसाठी जादा कर्ज मंजूर करणेबाबत आपल्या अधिनस्त सर्व बँकांना सुचना द्याव्यात. 


. योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांना सर्व बँकांनी योग्य ते मार्गदर्शन व मदत करणे 


आवश्यक आहे. जसे, शेतकऱयांचे बँकेत खाते उघडणे, योग्य तो विमा हप्ता घेवून त्यांना विमा प्रस्ताव 
भरण्यास मदत करणे व त्याबाबतचे अहवाल अद्ययावत करणे इ. 


. सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी अर्जदार शोतक-यांचा तपशिल इलेक्ट्रॉनिक पध्दतीनेच राष्ट्रीय पीक विमा 


पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने सर्व बँका / वित्तिय संस्थांनी सीबीएस इंटेग्रेशन करुन 
घेणे गरजेचे आहे, जेणेकरुन माहितीचे तात्काळ आदान-प्रदान शाक्य होईल. 


. सर्व नोडल बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांचा जमा विमा हप्ता रक्‍कम, विमा प्रस्ताव व 


अनुषंगिक माहीती विहीत मुदतीत स्वतंत्रपणे संबंधित विमा कंपनीस सादर करणे आवश्यक आहे. 


. सर्व अग्रणी बँका / नोडल बँकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी घेतलेली सर्व कर्जे व 


कर्जदार शेतकरी योजनेअंतर्गत विमा संरक्षित केळे जातील व एकही कर्जदार शेतकरी विमा संरक्षणापासून 
वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी व त्याबाबतच्या सुचना बँकांनी आपल्या अधिनस्त सर्व शाखांना 
देण्यात याव्यात. संबंधित बँकाच्या त्रुटीमुळे / दिरंगाईमुळे / हलगर्जीपणामुळे काही कर्जदार शेतकऱ्यांना 
विमा संरक्षण न मिळाल्यास व त्या हंगामात नुकसान भरपाई मंजूर झाल्यास विमा संरक्षित न झालेल्या सर्व 
शेतकऱ्यांना मंजूर नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी त्या बँकेची / शाखेची राहील. 


. घोषणापत्र / प्रस्ताव आणि विमा हप्ताविमा कंपनीला बँकेमार्फत/ प्राथमिक कृषी पत पुरवठा संस्था 


यांच्याकडून विहित मुदतीनंतर जमा झाला तर ते तात्काळ नाकारले जातील व अशा कोणत्याही 
घोषणापत्राबाबत संबंधीत बँक जबाबदार राहील. त्यानुसार विहित मुदतीनंतर राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर 
अर्ज दाखल करण्याची सुविधा बंद केली जाईल. तथापि या संबंधी काही तक्रारी उदभवल्यास त्यांचे 
निराकरण विहित तक्रार निवारण समितीच्या कार्यपद्धतीनुसार करण्यात येईल. अधिसूचित पिकांसाठी 
हंगामी पीककर्ज घेणा-या कर्जदार शेतक-यांना प्राथमिक कृषि सहकारी संस्थांसह कोणत्याही वित्तीय 
संस्थेने विमा योजनेतून सूट देण्याचा निर्णय घेतलेला असेल तरीदेखील stem कोणत्याही निर्णयावर हे 
कलम प्रचलित राहील व अश्या होतक-यांचा पीक विमा योजनेतील सहभाग बंधनकारक राहील. तथापि 
किसान क्रेडीट कार्ड अथवा तत्सम शोती कर्जे, जी विशिष्ट पिकाच्या पिक कर्ज मर्यादेनुसार नसतात त्या 
शेतक-यांचा विमा योजनेतील सहभाग बंधनकार नाही. मात्र बँका अशा शेतक-यांना बिगर कर्जदार शोतकरी 
म्हणून विमा योजनेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहित करु शकतात. 

सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका व ग्रामीण बँकांच्या सर्व शाखांनी पिकवार व अधिसुचित क्षेत्रवार पिक विमा 
प्रस्ताव विहीत विवरण पत्रात (बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी वेगळे) भरून विमा हप्ता रकमेसह विहीत वेळेत 
संबंधित विमा कंपनीकडे पाठविणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. जर एखाद्या बँकेने जमा विमा हप्ता रक्‍कम विहीत 
वेळेत विमा कंपनीकडे सादर केले नाही तर उशिराच्या कालावधीतील जमा विमा हप्ता रकमेवरील 
व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) विमा हप्ता रक्कम विमा कंपनीकडे भरणेची 
जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. 


पृष्ठ ३६ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


$ & 


es 


१६. 


१७. 


4¢ 


१९, 


सर्व नोडल बँका / व्यापारी बँका / ग्रामीण बँकांनी होतकरीनिहाय पिक विमा प्रस्ताव व विमा हप्ता जमा 
केल्याचा तपशिल (NEFT/RTGS/UTR) राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर ऑनलाईन अपलोड करणे आवश्‍यक 
आहे. तसेच सर्व प्रस्तावांचा गोषवारा विहित वेळेत विमा कंपनीलाही पाठवणे आवश्‍यक आहे. 

सर्व बँकांनी योजनेअंतर्गत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये संबंधित विमा कंपनीमार्फत मंजूर झालेली नुकसान 
भरपाई रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा 
करणे आवश्‍यक आहे. जर एखाद्या बँकेने नुकसान भरपाईची रक्‍कम विहीत वेळेत शेतकऱ्यांच्या बँक 
खात्यावर जमा केली नाही तर संबंधित बँकेने व्याजासह (बचत खात्यावर देय असलेला प्रचलित व्याज दर) 
नुकसान भरपाईची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणे बंधनकारक राहील. 

नोडल बँक / प्रशासकीय कार्यालये योजनेत भाग घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची अनुषंगिक माहीती शेतकऱ्याचे संपूर्ण 
नाव, अचुक बँक खाते क्रमांक, गावाचे नाव, अल्प - अत्यल्प भुधारक अशी वर्गवारी, अनुसूचित जाती जमाती, 
महीला शेतकरी अशी वर्गवारी, विमा संरक्षित क्षेत्र, पिकाचे नाव, जमा विमा हप्ता, शासकिय अनुदान इ. 
माहीती संबंधित प्राथमिक कृषि पत पुरवठा सहकारी संस्था / बँकेची शाखा यांचेकडून Soft Copy मध्ये 
घेऊन सदरची माहीती तपासून अंतिम मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत संबंधित विमा कंपनीकडे 
पाठविण्याची कार्यवाही करेल. 

संबंधित विमा कंपनी बँकेकडून विमा प्रस्ताव प्राप्त झाले नंतर ते तपासून बँकेला पोहच देईल. संबंधित बँक 
आपलेकडे उपलब्ध असलेल्या दस्तऐवजावरून सदर विमा प्रस्तावाची पुर्नतपासणी करेल व यामध्ये काही 
दुरूस्ती आढळल्यास १५ दिवसांचे आत विमा कंपनीच्या निदर्शनास आणेल अन्यथा विमा कंपनीने पोहच 
दिलेले विमा प्रस्ताव अंतीम समजून त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल व भविष्यात त्यामधील कोणतेही 
बदल स्वीकारले जाणार नाहीत. 


. संबंधित बँकेने नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 


तसेच प्राप्त झालेली नुकसान भरपाई रक्‍कम सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले असल्याचे प्रमाणपत्र 
विमा कंपनीस पाठविणे आवश्‍यक आहे तसेच नुकसान भरपाई पात्र होतकऱ्यांची यादी विमा कंपनीच्या 
सहाय्याने पिक विमा पोर्टलवर प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 

सर्व बँकांना विमा प्रस्तावाशी संबंधित असलेले सर्व दस्तऐवज संबंधित विमा कंपनीस तपासणीसाठी 
आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून द्यावे लागतील. 

बँकेने कोणताही MIS योजनेच्या लाभापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी जर एखादा 
शेतकरी वित्तीय संस्थेच्या चुकीमुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहीला तर सदर शेतकऱ्याला देय 
असणारी नुकसान भरपाई अदा करणेची जबाबदारी संबंधित बँकेची राहील. 


.दोतकऱ्याची पूर्ण अर्ज भरण्याची जबाबदारी ही बँकेच्या शाखेची राहिल. जर एखादया शेतकऱ्याला अर्ज 


भरता येत नसेल तर सदर अर्ज शेतकऱ्यांच्या वतीने भरण्याची जबाबदारी बँकेच्या शाखेची राहिल, 
जेणेकरुन पिक विमा योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणारा एकही शेतकरी पिक विमा संरक्षणापासून वंचित 
राहणार नाही. 

प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकणे, प्रतिकूल परिस्थितीत हंगामाच्या मध्यावर द्यावयाची 
मदत आणि स्थानिक आपत्ती या घटकांच्या बाबतीत ज्या शहोतक-यांचा विमा हप्ता संबंधित घटकाची 
अधिसूचना जारी होण्याच्या आत जमा झाला असेल / बँक खात्यातून वर्ग केलेला असेल त्यांनाच पात्र 
समजले जाईल. सबब बँकांनी कर्जदार शेतक-याचा विमा हप्ता पीक कर्ज मंजूरी/किसान क्रेडीट कार्डचे 
नुतनीकरण केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत विमा कंपनीकडे देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अशा होतक- 
यांच्या बाबतीत संभाव्य नुकसानभरपाईची सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधीत बँकेची राहील. अशी परिस्थिती उद्भवू 
नये यासाठी बँकांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम तारखेपुर्वी किमान एक महिना आधीच कर्जदार शहोतक-यांचा 
विमा हप्ता विमा कंपनीकडे जमा करावा आणि त्यानंतर मंजूर केलेल्या कर्जखात्यांच्या बाबतीत दररोज 
विमा हप्ता जमा करावा. 


पृष्ठ ३६ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


२०. 


२१. 


२२. 


बँकांना जमा विमा हप्त्याचे ४ टक्के सेवा शुल्क देण्यात येते. त्यासाठी बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना विमा 
प्रस्ताव सादर करण्याबाबतीत बॅकांनी आवड्यक ते सर्व सहकार्य करावयाचे आहे. 

बँकांनी कर्जदार व बिगर कर्जदार शोतक-यांचे विमा प्रस्ताव सादर करताना शोतक-याचे बँक खाते आधार 
कार्डशी सलग्न करणे अनिर्वाय आहे. या बाबतच्या आवश्‍यक त्या कागदपत्राची तपासणी संबंधीत बँकानी 
करावयाची आहे. 

बँक / नोडल बँक यांचेकडून संबंधित विमा कंपनीस विमा arses (Declaration) पाठविण्यास विलंब 
झाल्यास बँकेला द्यावयाच्या सेवा शुल्कामध्ये कपात करण्यात येईल. 


ई) कर्ज पुरवठा करणारी बँक/वित्तीय संस्था 


षः 
२. 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत ठोतकर्‍ऱयांना APTA करणे 
]ोतकऱ्यांना विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांचे विविध 
कागदपत्र संकलित करणे. 


. विमा नोंदणी सुरु होण्यापुर्वी सर्व कर्जदार शेतक-यांचे आधार व मोबाईल क्रमांक प्राप्त करुन घेणे. 
. कर्जदार व बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांची स्वतंत्र प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा 


हप्त्यासह वेळेत सादर करणे. 


. विमा कंपनी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधी आणि जिल्हास्तरीय समन्वय समिती मार्फत करण्यात 


येणाऱ्या छाननी / पडताळणीसाठी विमा पॉलिसी प्रस्ताव व इतर आवश्यक कागदपत्रांचे जतन करावे. 


. आपल्या कार्यक्षेत्रामधील नोडल बँक आणि त्याअंतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या इतर बँकाच्या कार्यालयामधील 


संबंधित अभिळेख व नोंदी या विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. 


७. विमा संरक्षण घेणाऱ्या कर्जदार व बिगर कर्जदार शोतकऱ्यांची क्षेत्र व पिकांसंबधी आकडेवारीची नोंद ठेवणे. 


१०, 


११ 


१२. 


रि 


. पोर्टलवर विमा प्रस्ताव अपलोड करण्याच्या अंतिम तारखेपासून १५ दिवसांच्या आत आणि विमा कंपनीने 


मागणी केल्यापासून ७ दिवासांच्या आत विमा प्रस्तावांची माहिती संकलित व प्रमाणित करुन देणे. 

ज्या अधिसूचित क्षेत्रामध्ये पेरणी/लावणी होऊ न शकलेले क्षेत्र/हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अथवा 
स्थानिक आपत्ती आढळून आलेली आहे त्या विमा क्षेत्रातील विमा हप्ता भरलेले मात्र पोर्टलवर प्रस्ताव 
अपलोड होउ न शकलेल्या शहोतक-यांची यादी उपलब्ध करुन देणे. 

विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी शेतक-यांचा विमा हप्ता कपात करुन घेणे व ती रक्‍कम संबंधित विमा 
कंपनीला थेट इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीद्वारे हस्तांतरीत करणे. 


. विमा कंपनीकडुन प्राप्त विमा नुकसानभरपाई रक्‍कम शेतक-यांच्या खात्यावर ७ दिवसांच्या आत जमा करणे 


व जी रक्‍कम अदा होऊ शकली नाही ती रक्कम प्राप्त झाल्यापासून १० कार्यालयीन दिवसांच्या आत 
कारणांसह संबंधित विमा कंपनीला परत करणे व त्याची माहिती केंद्र व राज्य शासनाला कळवणे. 
जिल्ह्यात प्रतिकुल हवामानामुळे पेरणी/लावणी होऊ न शकल्याची अधिसूचना काढण्यात आलेली असेल 
तर त्या पिकासाठी शोतक-यांची पुन्हा नोंदणी करण्यात येऊ नये. 

प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये बँकेच्या शाखा या अंतिम सेवा केंद्रे मानण्यात आलेल्या आहेत. सबब सर्व कर्जदार 
शेतकरी आणि इच्छुक बिगर कर्जदार शेतकरी यांची पिक विमा नोंदणी करुन घेणे ही सर्व बँक शाखांची 
जबाबदारी आहे. यामध्ये हयगय अथवा चूकीची माहिती देण्यात आल्यास संबंधित बँक/बँॅक शाखा/प्राथमिक 
सेवा संस्था जबाबदार असतील. 


१ 
२. 


२» 


बिगर कर्जदार शेतक-यांची नोंदणी जनसुविधा केंद्रमार्फत सुनिश्चित करणे 

गाव पातळी वरील कर्मचारी यांना पिक विमा सहभाग वाढविण्यासाठी पोर्टलव्दारे अथवा जिल्हा पातळीवर 
काम करणा-या संबंधीत पिक विमा कंपनीव्दारे पिक विम्याविषयी प्रशिक्षण देणे. 

जनसुविधा केंद्रामार्फत होतक-यांकडून जमा केलेली विमा हप्त्याची रक्‍कम संबंधीत विमा कंपनीकडे होतक- 
यांकडून प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन दिवसांच्या आत ऑनलाईन जमा करणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


> 


जनसुविधा केंद्रामध्ये जमा झालेल्या विमा हप्त्यांचा अहवाल व MAH सहभागाच्या गोषवा-यासह संबंधीत 
विमा कंपन्यांना दररोज सादर करणे. 


. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली होतकरी सहभागाची माहिती आणि संबंधीत विमा कंपनीला 


अदा केलेली विमा हप्ता रक्‍कम यांची पडताळणी विमा नोंदणीची अंतिम मुदत संपल्यावर ७ दिवसांच्या आत 
करणे. 


. हंगामासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या प्रती होतकरी SARL CHA दरानुसार सेवा शुल्काचे देयक संबंधीत 


विमा कंपनी कडे पुढील महिन्यातील १० तारखेस अथवा त्यापुर्वी सादर करणे. 


७. विमाधारक शेतक-यांच्या तक्रार निवारण करणेसाठी व विमा पश्चात सेवा सुनिश्चित करणे. 


. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टलवर भरण्यात आलेली वैयक्तिक शेतक-यांची माहिती व सादर 


केलेली कागदपत्रे यामध्ये त्रुटी अथवा चुका आढळून आल्यास संबंधीत सेवा केंद्र जबाबदार असेल व अशा 
चुकांमुळे देय पिक विमा दाव्यांना जबाबदार राहील. 


प) जन-सुविधा केंद्रा वरील गावपातळी सेवक (व्हि.एल.ई.) 


शेतकरी विशेषतः बिगर कर्जदार शेतक-यांना योजने बाबत शिक्षित करणे व योजनेची वैशिष्ठ्ये समजावून 
सांगणे. 


. विमाकंपनी / राज्यशासना मार्फत योजनेच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी देण्यात आलेल्या जाहीराती, प्रचार 


साहित्य, बॅनर, पोस्टर, पत्रके इ. होतक-यां पर्यंत पोहचवण्यासाठी कार्यक्षेत्रामध्ये ठळकपणे प्रसिद्ध करणे. 


. bad बिगर कर्जदार शोतक-यांचे विमा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात आवरयक कागदपत्रासह स्विकारणे व 


ऑनलाईन भरुन घेणे. 


. अंमलबजावणी करणा-या विमा कंपनीने मार्गदर्शक सुचनेच्या तरतुदीनुसार शहोतकरी विमा हप्ता जमा करणे. 
. राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल वर बिगर कर्जदार शेतक-यांची माहिती मोबाईल नंबरसह योग्य तपशिल 


आव्यक कागदपत्रासह अदयावत करणे व निश्चित कालावधीत जनसुविधा केंद्रामार्फत विमा हप्ता रक्‍कम 
जमा करणे. बिगर कर्जदार शोतक-यांचे पिक विमा प्रस्ताव भरतांना योग्य ती काळजी घेणे व जोडलेल्या 
कागदपत्राचा प्रस्तावाशरी ताळमेळ घालणे. 


. विमा सहभाग नोंदवलेले शेतकरी काही त्रुटी, चुका अथवा विपरीत बाबीमुळे योजनेच्या फायदयापासून 


वंचित राहणार नाही यांची जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांनी खात्री करणे. 
जनसुविधा केंद्रावरील गावपातळी सेवक (व्हिएलईज) यांचे सेवेतील त्रुटी, गैरव्यवहार यामुळे योजनेच्या 
फायदयापासून शेतकरी वंचित राहील्यास त्यांचा अहवाल सादर करुन त्यांचे वर प्रशासकीय व कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 


. विमा धारक शेतक-यांना विमा पश्चात सेवा देणे तसेच पिक विमा दाव्यांची सुचना अथवा या संबंधीत तक्रारी 


असल्यास त्याबाबतची सुविधा निर्माण करणे. 


. जनसुविधा केंद्र शोतक-यांच्या वतीने विमा अर्ज भरतांना विमा प्रस्तावासाठी आवश्‍यक / गरजेची सर्व 


कागदपत्रे अपलोड करेल. आवश्‍यक कागदपत्रांशिवाय असलेले अर्ज विमा नुकसान भरपाईसाठी विचारात 
घेतले जाणार नाहीत व कागदपत्रांतील त्रुटींसाठी जनसुविधा केंद्राचे चालक जबाबदार असतील. 


. जन सुविधा केंद्रामार्फत विमा अर्ज दाखल करण्यासाठी शेतक-यांनी संबंधीत जनसुविधा केंद्र / विशेष हेतू 


वाहन यांना कोणतेही शुल्क / फी अदा करणे आवश्यक नाही. 


इ) विमा प्रतिनिधींच्या भुमिका व जबाबदारी 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेबाबत SAH मार्गदर्शन करणे 


. aww विहीत प्रपत्रात विमा प्रस्ताव तयार करणेस मदत करणे आणि बिगर कर्जदार शोतकऱयांचे आधार 


क्रमांक आणि मोबाईल क्रमांकासह विविध कागदपत्र संकळीत करणे. 


. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार विमा कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणून विमा हप्ता गोळा 


करणे आणि त्याची पावती देणे. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


come 


बिगर कर्जदार होतकऱ्यांची प्रपत्रात माहीती संकलित करुन ती विमा कंपनीस विमा हप्त्यासह वेळेत सादर 
करणे. अशा प्रकारे वेळेत माहिती सादर केलेले व विमा हप्ता रक्‍कम राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर विहित 
मुदतीत ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने जमा केलेले अर्जच विमा संरक्षणास पात्र असतील. 


. संबंधीत विमा प्रतिनिधींनी योजनेत सहभागी झालेला होतकरी योजनेतील लाभापासून वंचित राहणार नाही 


याची दक्षता घ्यावी. विमा प्रतिनिधीच्या त्रुटींमुळे/ दिरंगाईमुळे/हलगर्जीपणामुळे या योजनेच्या लाभापासून 
योजनेत सहभागी शेतकरी वंचित राहील्यास या संबंधात काही नुकसान भरपाई दयावयाची झाल्यास 
संबंधीत विमा कंपनीची जबाबदारी राहील. विमा प्रतिनिधीच्या सेवेमध्ये काही त्रूटी/चुका आढळल्यास त्यावर 
प्रशासकीय / PAA कार्यवाही करण्यात येईल. 


य) विमाधारक शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 
कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


तः 


कर्जदार AAPM ही योजना बंधनकारक असल्याने सर्व कर्जदार शोतकऱ्यांनी त्यांच्या कर्ज मागणीच्या 
अर्जामध्ये नमूद केलेल्या पिकासाठी व क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेणे बंधनकारक आहे. 


. कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव सुध्दा योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम दिनांकापुर्वीच स्विकारले 


जातील. 


. कर्जदार admit पिक नियोजनामध्ये काही कारणास्तव बदल झाल्यास पेरणी नंतर तात्काळमात्र पिक 


विमा नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी किमान दोन दिवस आधी संबंधित बँकेस कळवावे व सोबत पेरणी प्रमाणपत्र 
सादर करावे. 


. सर्व कर्जदार शेतक-यांनी विमा नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या आत संबंधीत बँकेकडे आपले आधार कार्ड व 


मोबाईल क्रमांक सादर अथवा प्रत्यक्ष ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. सर्व बँकांनी आधार कायद्यानुसार 
प्रत्येक कर्ज खात्यासाठी संबंधित शेतक-याचा आधार क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे. 


. विमा प्रस्ताव पुर्वनिश्चित तारखेपर्यंतच स्विकारले जातात. सबब सर्व कर्जदार शेतक-यांनी आपल्या बँकेकडे 


चौकशी करुन विमा प्रस्ताव दाखल झाल्याची खात्री करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 


. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व अवेळी 


पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात वाळविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची 
माहीती ४८ तासांच्या आत संबंधित बँक /वित्तीय संस्था / विमा कंपनी यांना देणे आवश्‍यक आहे. 


. कर्जदार शेतक-यांनी एकाच जमीनीवर विविध बँकांकडुन कर्ज घेणे, एकाहुन अधिक बँकांकडुन विमा 


प्रस्ताव दाखळ करणे अथवा बिगर कर्जदार म्हणुनदेखील त्याच पिकाचा विमा हप्ता भरणे असे प्रकार करु 
नयेत. असे आढळल्यास विमा संरक्षण नाकारले जाऊन विमा हप्ता जप्त करण्यात येईल तसेच योग्य 
प्रशासकीय कार्यवही देखील करण्यात येईल. 

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या: 

योजनेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या बिगर कर्जदार शोतकऱयांनी जवळच्या प्राधिकृत बँका / प्राथमिक कृषि 
पत पुरवठा सहकारी संस्था / संबंधित विमा कंपनीची कार्यालये किंवा विमा प्रतिनिधींशी संपर्क साधून विमा 
प्रस्ताव विहीत प्रपत्रात योग्य त्या विमा हप्त्यासह तसेच आवऱ्यक त्या कागद पत्रासह विहीत वेळेत सादर 
करावीत. 

अर्जदाराने आपल्या अर्जासोबत आधार कार्ड/आधार नोंदणीची प्रत, ७/१२ उतारा, भाडेपट्टा करार 
असलेल्या शेतकऱ्यांच्या करारनामा / सहमती पत्र, पेरणी घोषणापत्र आणि बँक पासबुकाची प्रत सादर 
करुन प्रत्यक्ष ईलेक्ट्रॉनिक साक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारे नोंदणी करणा-या शेतक-यांनी प्रस्तावासोबत आपला मोबाईल क्रमांक नमुद 
करुन आधार क्रमांकाचे स्वयंसाक्षांकन करणे बंधनकारक आहे. 

बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेत स्वत:च्या नावे खाते उघडणे आवश्‍यक आहे. 

शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्तावामध्ये आपल्या जमिनीचा सर्व्हे नं. नमूद करावा. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


६. VAP धारण केलेल्या जमिनीचा पुरावा म्हणून ७/१२ उतारा तसेच शोतात अधिसुचित पिकाची पेरणी 
केलेले स्वयंघोषणा पत्र विमा प्रस्तावा सोबत देणे आवश्‍यक आहे. 

७. शोतकऱ्यांनी अधिसुचित पिकासाठी एका क्षेत्रासाठी, एकाचवेळी अणि एकाच विमा कंपनीकडून विमा संरक्षण 
घेणे बंधनकारक आहे. जर त्याने एकाच क्षेत्रासाठी २ किंवा त्यापेक्षा अधिक विमा संरक्षण एकाच किंवा 
वेगवेगळया विमा कंपनीकडून घेतले तर त्याचा जमा विमा हप्ता जप्त करून त्याच्यावर कायदेशीर 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

८. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची तसेच चक्रीवादळ, वादळी पाऊस व अवेळी 
पाऊस यामुळे कापणी नंतर शेतात वाळविण्यासाठी ठेवलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याबाबतची 
माहीती ७२ तासांच्या आत संबंधित बँक /वित्तीय संस्था / विमा कंपनी यांना देणे आवश्‍यक आहे. 

९. बिगर कर्जदार शोतकरी विमा संरक्षणासाठी वेब पोर्टलदवारे थेट अर्ज भरू शकतील .त्यासाठी पिक विमा 
पोर्टलवर (www.pmfby.gov.in) होतक-यांसाठी ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून दिलेला आहे. विमा 
हप्त्याची रक्‍कम ही पेमेंट गेटवे द्वारे ऑनलाईन भरावयाची आहे. अर्ज सदरच्या प्रणालीवर पूर्ण भरल्यानंतर 
विशेष ओळख क्रमांकासह पोचपावती मिळेल .तसेच शेतकऱ्यांच्या नोदणी केलेल्या मोबाईल नंबर वर ही 
एसएमएस दवारा सूचित केले जाईल.. 

qo, तथापि बिगर कर्जदार शेतकऱयांनी स्वत:चे अर्ज संबंधित विमा कंपनीला किंवा पिक विमा पोर्टल दवारे 
सादर करतांना त्यांच्याकडे संबंधीत विमा संरक्षीत पिक तेवढ्या क्षेत्रार असणे आवश्‍यक आहे तसेच 
त्यासंदर्भात राज्यस्तरीय समितीने ठरवून दिलेले कागदोपत्री पुरावे आणि आधार क्रमांक / आधार नोंदणी 
क्रमांक सादर करणे आवश्‍यक आहे. विमा प्रस्तावत नमूद करण्यात आलेली माहिती चुकीची अथवा अयोग्य 
असल्याचे नंतरच्या काळात केव्हाही आढळल्यास संबंधीत शेतकरी विमा हप्त्याची रक्कम आणि दाव्याचा 
(लागू असल्यास) हक्क गमावतील. 


२८. शेतक-यांना अर्ज भरण्यासाठी बँकामध्ये होणारी गर्दी टाळता यावी व शहोतक-यांना अर्ज भरण्यास सुलभता यावी 
म्हणुन मागील खरीप हंगामापासुन प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज / विमा हप्ता Common Service 
Centre (CSC) मार्फत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येत आहेत. 

याकरिता राज्यात सी.एस.सी. ई. गव्हर्नस सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड द्वारे कार्यान्वीत “आपले सरकार सेवा 
oe” (डिजीटल सेवा केंद्र) सुविधा शहोतक-यांना प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचे अर्ज भरण्याकरीता उपलब्ध 
करण्यात आले आहेत. राज्यात कार्यान्वीत आपले सरकार प्राधिकृत सेवा केंद्र, कृषि विभागाने नियुक्‍त केलेल्या 
विमा कंपनीच्या वतीने होतक-यांचे पिक विमा अर्ज भरण्यास मदत करतील व विमा हप्ता स्विकारतील या करिता 
प्राधिकृत आपले सरकार सेवा केंद्राचे चालक विमा योजनाचे अर्ज ऑन लाईन पध्दतीने भरतील. विमा अर्जा करिता 
MRI कागदपत्रे जसे की, ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँकखात्याचे तपशिल इत्यादी अर्जास ऑन लाईन 
पध्दतीने जोडतील. शेतक-यांना विमा अर्जाची प्रत, पोहोच उपलब्ध करुन देतील. त्यादृष्टिने संबंधित विमा 
कंपन्यांनी CSC मार्फत करार करणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचेस्तरावरुन कळविण्यात येणा-या सूचना बंधनकारक राहतील. 

नुकसान भरपाईचे प्रमाण व देय नुकसान भरपाई निश्चित करणे, ऑन अकाऊंट HR, आणि प्रतिबंधित पेरणीचे 
दावे निश्चितीसाठी आवश्‍यक हवामानाची आकडेवारी व डिजीटल माहिती घेण्यासाठी विमा कंपन्यांना खाळील 
स्रोतांचा वापर करता येईल. 


«७ मानवरहित यान (ड्रोन) / उपग्रहाद्वारे उपलब्ध सुदूर संवेदन माहिती. 

«७ स्वयंचलित हवामान केंद्रे)एडब्ल्युएस / (स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे (एआरजी) 

© महालनोबिस नॅशनल क्रॉप फोरकास्ट सेंटर (एमएनसीएफसी) चे अहवाल / दुष्काळ मुल्यांकन अहवाल 

«७ सदर हवामानविषयक माहितीचे मुल्य संबंधित विमा कंपनी अदा करेल. स्वयंचलित हवामान केंद्रे)एडब्ल्युएस( 
/स्वयंचलित पर्जन्यमापन केंद्रे (एआरजी) यांचा दर्जा संबंधित नियंत्रक संस्थेच्या प्रचलित मानकांनुसार असणे 
आव्यक राहिल. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


राज्य शासनामार्फत राज्यात प्रत्येक महसुल मंडळस्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यासाठी महावेध 
प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पांतर्गत हवामानाची आकडेवारी उपलब्ध होणार असुन त्यामुंळे नुकसान 
भरपाई निश्चित होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत लागणारी हवामानविषयक 
माहिती महावेध प्रकल्पाच्या अटी व शर्तीनुसार या प्रकल्पांतर्गत निश्चित केलेल्या स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. या 
एजन्सीकडून घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक राहील. महावेध प्रकल्पातर्गत हवामानाची आकडेवारी खरीप व रब्बी 
हंगामासाठी कमीत कमी ६ महिने कालावधी करिता रक्‍कम रु. ३२५०/- अधिक स्थानिक कर इतकी रक्‍कम विमा 
कंपन्यांना संबंधीत कंपनीकडे भरावी लागणार आहे. ६ महिन्या पेक्षा कमी कालावधी करीता हवामान विषयक 
माहिती आवश्‍यक असल्यास स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेस लि. या कंपनीने निश्चित केलेल्या दराप्रमाणे विमा कंपनीस 
रक्‍कम भरावी लागेल. 


. “आधार” या ओळखपत्राच्या वापरातुन शासनामार्फत देण्यात येणा-या सेवा, सुविधा,लाभ व अनुदेय वितरण 


लाभार्थ्यांना करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणून योजनेचा लाभ थेट शेतक-यांना 
देण्याकरिता,केंद्र शासनाच्या दिनांक ०८ फेब्रुवारी, २०१७ चे राजपत्रान्वये खरीप हंगाम २०१७ पासून सदर 
योजनेअंतर्गत सहभागी होणाऱ्या सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना आधार कार्ड प्रमाणिकरण करणे 
अनिवार्य केले आहे. 


योजनेत सहभागासाठी MAPA आधारकार्ड सक्‍तीचे करण्यात आले असल्यामुळे सर्व बँकांनी आपल्या होतक- 
यांचे आधार क्रमांक प्राप्त करणे आवश्‍यक आहे.सदर बाब बँकेमार्फत तसेच विमा कंपन्या व विमा मध्यस्थांमार्फत 
नोंदणी करणा-या बिगर कर्जदार शहोतक-यांनाही लागू राहील. आधारकार्ड उपलब्ध नसल्यास पिक विमा योजनेत 
सहभागासाठी आधार नोंदणी करुन त्याचा पुरावा सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


सर्व बँकांनी आधार कायद्याच्या अधिसूचनेनुसार व्याजदर सवलत योजनेखाली पीक कर्ज / किसान क्रेडीट कार्ड 
मंजूर करतांना आधार / आधार नोंदणी क्रमांक घेणे बंधनकारक आहे.जेणेकरुन प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत 
आधार शिवाय कर्जदार शेतकरी सहभागी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.संबंधीत बँक शाखांनी अशा खातेदारांचा 
वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 


३०. निधी वितरणासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर 


विमा हप्त्याचा राज्य हिस्सा कंपन्यांना वितरित करण्यासाठी शक्‍यतोवर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली 
(पीएफएमएस) / पीएफएमएस लिंक्ड सिस्टीमचा वापर करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल. 
बँका, सीएससी आणि विमा एजंटांना विमा हप्त्याचा भरणा राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलच्या पेमेंट-गेटवे (पे- 
जीओवी) च्या माध्यमातून किंवा आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारे विमा कंपनीला करणे आवश्‍यक आहे. त्यानंतर 
विहित कालमर्यादेत सदर भरण्याचा तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य राहिल. विमा 
कंपन्यांचे बँक तपशील राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवरच उपलब्ध केले जातील. त्यानुसार, विमा कंपन्या, बँक शाखा, 
सीएससी आणि विमा एजंट्ससह सर्व भागधारकांनी या उद्देशासाठी समर्पित बँक खाती अनिवार्यपणे राखून ठेवली 
पाहिजेत. बँकर्स चेक / डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात कोणत्याही प्रेषणाची / आर्थिक व्यवहाराची परवानगी नाही. 


३१. सेवाशुल्क: 


© कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्याकडून जमा केलेल्या विमा हप्त्याच्या ४ टक्के रक्‍कम संबंधित विमा 
कंपनीकडून बँक सेवा शुल्क म्हणून बँकाना परस्पर देय होईल. पोर्टलवरील आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर १५ 
दिवसांच्या आत विमा कंपनीने सदर रक्‍कम अदा करावी. 

«७ विमा प्रतिनिधींना विमा कंपनीने निश्चित केलेल्या दराने कमिशन दिले जाईल. तथापि, सदरचे afta हे विमा 
नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या मर्यादेच्या आत असेल. 

© विमा कंपनीकडुन सेवा शुल्क अदा करण्यास विलंब झाल्यास वार्षिक १२ टक्के व्याज देय राहील. 

© ज्या विमा प्रस्तावांच्या बाबतीत अपुर्णता/चुका/विसंगती आढळुन येतील त्यासाठी सेवा शुल्क देय असणार नाही. 


पृष्ठ ३६ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-अओ 
© आपले सरकार सेवां केंद्रांना केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार विमा कंपन्यांनी सेवाशुल्क अदा करावे. 


३२. वस्तू व सेवा कर (Goods and Service Tax-GST : 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला वस्तु व सेवा करातून वगळण्यात आले आहे. 


३३. नियंत्रण अधिकारी व आहरण संवितरण अधिकारी : 

या योजनेसाठी आयुक्त, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे नियंत्रण अधिकारी राहतील. तसेच सहाय्यक 
संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत 
करण्यात येत आहे. याशिवाय केंद्र शासनाने सदर योजनेकरिता वेळोवेळी विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचना मधील सर्व 
अटी व शर्ती योजनेतील सर्व सहभागीदाराकरिता लागू राहील. 


३४. सदर शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अध्यक्षतेखाळीळल दिनांक १७/०९/२०१८ व २०/१०/२०१८ 
रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या सभेत दिलेल्या मंजूरीनूसार व केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक 
सुचनाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८११०६१६१०३४९९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Dr.Kiran Patil 


सहपत्र: परिशिष्ट. Date: 2018.11.06 18:02:26 
+05'30' 
(किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. मंत्री (कृषि )यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 
४. सचिव, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषिभवन, नवीदिल्ली. 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) ,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८. सचिव, कृषि व फलोत्पादन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. अपर मुख्य सचिव (महसूल) महसूल व वनविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार,पणन व वस््रोद्योगविभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ 009 (4 प्रती). 
१२. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारीसं स्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१. 
१३. अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, १३ वा मजला, अंबादिप बिल्डिंग, कस्तुरबा गांधी 
मार्ग, कॅनॉट प्लेस, नवी दिल्ली. 
१४. विभागीय महसूल आयुक्त (सर्व) 
१५. जिल्हाधिकारी (सवी 
१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१७. कृषि संचालक, (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८.महासंचालक, माहीती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (प्रसिध्दीकरिता) 
पृष्ठ ३६ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो-२०१८/प्र.क्र.१८०/११-ओ 


१९. अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ 

२०. विमा संचालक, म्हाडा बिल्डींग, पहीला मजला, TST), मुंबई-४०० ०५१ 

२१. महालेखापाल, महाराष्ट्र, १/२, (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

२२. विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी मर्यादित, नवीन स्टॉक एक्सचेंज बिल्डींग, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 

२३. विभागीय व्यवस्थापक, फ्युचर जनराली जनरल इंशुरन्स कं. लि., इंडिया बुल्स फायनान्स सेंटर, टॉवर-३, ६ वा 
मजला, सेनापती बापट मार्ग, एलफिस्टन रोड,पश्चिम,मुंबई ४०००१३. 

२४. विभागीय व्यवस्थापक, बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि. कॉमरझोन, १ ला मजला, टॉवर १, समर्थ 

अशोक मार्ग, येरवडा, पुणे ४११००६ 
. विभागीय व्यवस्थापक, भारती एक्सा जनरल इंशुरन्स कं.लि. १९ वा मजला, परिणी क्रुसेंझो जी ब्लोक, बांद्रा कुर्ला 
कॉप्लेक्स,एम सी ए क्लब VAR, Tal पुर्व,मुंबई ४०००५१ 

२४.सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास स्ट्रीट, मुंबई-४०० ०२३ 

२५. मुख्य अधिकारी, सेन्ट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मर्यादित, ९ नगिनदास 
स्ट्रीट, मुंबई-२२ 

२६. सहायक महाप्रबंधक, रुरल प्लॅनींग अँड क्रेडिट डीपार्टमेंट, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, न्यू सेन्ट्रल ऑफीस, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 

२७. व्यवस्थापक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, रिजनल ऑफीस, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 

२८.सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, FHA, शिवसागर इस्टेट, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई-४०० ०१८. 

२९. उप सरव्यवस्थापक, नाबार्ड, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 

३०. उपसरव्यवस्थापक, एस.एल.बी.सी., बँक ऑफ महाराष्ट्र, १५०१, शिवाजीनगर, पुणे-४११ ००५. 

३१. व्यवस्थापक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, (सवी. 

३२. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी. 

३३. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-४११ ००१ (4 प्रती). 

३४. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी. 

३५. विभागीय सांख्यिक, व्दारा- विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालय (सवी. 

३६. सहसचिव (19-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

३७. क्रेडिट स्पेशालिस्ट, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

३८.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

३९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

४०. अधिदान व लेखाधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मंबई ३२. 

४१. सर्व विधानसभा सदस्य. 

४२. सर्व विधान परिषद सदस्य. 

४३. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये. 

४४. निवडनस्ती, ११-ओ. 


२ & 


es 


es 


es 


पृष्ठ ३६ पैकी ३६ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपरऱिल 


प्रपत्त अ-१ 
विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि जिल्हा : रायगड 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


विमा संरक्षित विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता 
रक्‍कम (रु.) हप्ता दर रक्‍कम (रु, | दर (टक्के) | रक्‍्कम((रु, | दर (टक्के) दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम 
(टक्के) (रु.) 


१२ 


ca i “= क वड न ° न 7 ; | ; ; न : : : | a 


जिल्हा : रत्नागिरी 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित । विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु. (टक्के) ।अनुदानरक्कम| (टक्के) अनुदान 
(रु.) रक्‍कम (रु.) 


; ii oe : : > क : व i o : | : : त : : : | i 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 


प्रपत्र - 3 
विमा कंपनीचे नाव: बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि 


. 7 विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर । विमा संरक्षित विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) दर(टक्के) | रक्‍कम (रु, (टक्के) रक्‍कम (रु. | दर (टक्के) 
ी i sas : } : : : : 2 : } : 
; : ? ; ° 


जिल्हा : नाशिक 
शेतकरी हिस्सा प्रति हे केद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 


विमा हप्ता दर । विमा हप्ता । विमा हप्ता दर ! विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) अनुदान दर (टक्के) | अनुदान 
रक्‍कम (रु.) रक्‍कम (रु.) 


"कक ळ| कका 2० = 
: = 
fare [we [oe 
a कायाचा 
3 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
प्रपत्र अ- ५ 


विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता दर |विमा हप्ता रक्‍कम | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमाहप्ता | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता अनुदान 
(टक्के) रक्कम (©) (टक्के) (रु.) (टक्के) रक्कम (रु) | दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम (टक्के) रक्कम (रु) 


हड जात ; 

Dae : 
स्की = [= [= = 
fee =e [e : 
fe [= Pe Te z 


विमा हप्ता विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता 
दर (टक्के) रक्‍कम (रु.) | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु, | दर (टक्के) 
4 é ९ 


रक्‍कम (रु. रक्‍कम (रु. 
शिक आला "|. ७८ | a 06. ' री! 
७० ८.०० २२००.०० १.५० ४१२.५० ३.२५० ८९३.७५ ३.२५० ८९३ .७५ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
प्रपत्र अ-७ 


विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि जिल्हा : जळगाव 


गिल विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर ।विमा संरक्षित रक्‍कम |विमा हप्ता दर | विमा हप्ता । विमा हप्ता दर | विमाहप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 

(टक्के) (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु, (टक्के) अनुदान दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम 

घ्य आ. ८.७ al oad lilies : 
1. "1. |. क... 00. ee. 


जिल्हा : अहमदनगर 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे. केंद्र हिस्सा प्रति हे. राज्य हिस्सा प्रति हे. 


विमा हप्ता दर | विमाहप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु, (टक्के) रक्‍कम (रु.) | दर (टक्के) अनुदान दर (टक्के) अनुदान रक्‍कम 
रक्‍कम (रु.) (रु.) 
र कर 


_७ |__८ Ae | a es 


विमा कंपनीचे नाव : भारती अक्सा जनरल इंशुरन्स क॑. लि 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित । विमा हप्ता दर । विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्कम (रु.) (टक्के) रक्कम (रु) | दर (टक्के) | रक्कम (रु) (टक्के) अनुदान । दर (टक्के) | अनुदान 
रक्‍कम (रु.) रक्‍कम (रु.) 


= 
= [als 
A cd 

Eel 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
प्रपत्र अ - १० 


विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि जिल्हा : सोलापूर 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
अक पीक जोखीमस्तर । विमा संरक्षित विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता दर | विमाहप्ता | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्कम (रु) | हप्ता दर | रक्कम ((रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) । अनुदान रक्‍कम (टक्के) ।अनुदान रक्‍कम 
(टक्के) (रु.) (रु.) 


न > " य ea : र : i द ४ ° : : : i : 
: न : | र i > : न न ° : 


जिल्हा : सातारा 


शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


विमा हप्ता विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता । विमा हप्ता 
दर(टक्के) | रक्‍कम (रु) (टक्के) रक्‍कम (रु, | दर (टक्के) दर (टक्के) ।अनुदान रक्‍कम 
(रु.) 


रु) 
ह: 


=a 
Le is . : : as i णि : : 


fet 
Ico 
Te [= 


जिल्हा : सांगली 


शेतकरी हिस्सा प्रति हे. केंद्र हिस्सा प्रति हे. राज्य हिस्सा प्रति हे. 


विमा हप्ता विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर । विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
दर(टक्के) रक्‍कम (.) (टक्के) रक्कम (रु.) | दर (टक्के) अनुदान अनुदान रक्‍कम 
रक्कम (रु.) : 


84.00 १.५० ४५०.०० 


ह 3.00 


जिल्हा : कोल्हापूर 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 
जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
अ.क्र पीक 
(टक्के) रक्‍कम (रु, | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु) (टक्के) रक्कम (रु) | दर (टक्के) | अनुदान दर (टक्के) | अनुदान 
रक्‍कम (रु.) रक्‍कम (रु.) 


ee ee ee 


fee = = Te 
fel = P= Te 
fel = P= Te 


जिल्हा : औरंगाबाद 


7 विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
पी 


a जोखीमस्तर विमा संरक्षित विमा हप्ता | विमाहप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता । विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्कम (रु.) दर (टक्के) | रक्कम (रु) | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम (टक्के) अनुदान 
(रु.) रक्‍कम (रु.) 


8 =a 


द्वि = ii = ° : : ‘ ह : ” ; र र ल : १ i : ° i : i 


com = 


जिल्हा : जालना 


Narr हिस्सा प्रति हे. केद्र हिस्सा प्रति हे. राज्य हिस्सा प्रति हे. 


विमा हप्ता | विमा हप्ता । विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमाहप्ता | विमाहप्ता | विमा हप्ता 
दर (Cah) | रक्‍कम (रु. (टक्के) रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) ।अनुदान रक्‍कम | दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम 
(रु.) (रु.) 


Pees ee] 


का अन ee चा आहात 


विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता 

(टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) |अनुदान रक्‍कम | दर (टक्के) ।अनुदान रक्‍कम 
(र॒ 

(oe 


is i “ : | क ; १ : | : i | : : | : i 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे. 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्कम (रु) | दर (टक्के) अनुदान 
रक्‍कम (रु.) 


जिल्हा : उस्मानाबाद 


शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) | दर (टक्के) रक्‍कम (रु.) | दर (टक्के) दर (टक्के) 
रक्कम (र॒ 
(aang 
poe र } ह i i : } : ° | | न | : : 


विमा कंपनीचे नाव : फ्युचर जनरली इंशुरन्स कं. लि. 


5 विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
२ 


जोखीमस्तर संरक्षित । विमा हप्ता दर | विमाहप्ता ।विमाहप्तादर | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता 
(टक्के) : (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु.) | दर (टक्के) अनुदान रक्‍कम 
ep 4 


a “a ; ह र 


a - ; : i : : : ; ° i i : : i : ° ; : : ; : : | ; : 


विमा कंपनीचे नाव : भारती SRA जनरल इंशुरन्स क॑. लि 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
रक्‍कम (रु.) रक्‍कम (रु) 


fel = = Te 


शोतकरी हिस्सा प्रति हे. केंद्र हिस्सा प्रति हे. राज्य हिस्सा प्रति हे. 


विमा संरक्षित । विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
रक्‍कम (रु.) (रु.) 
८ ९ 


शि कत क कक कळ ळा कळत आहत कक यात कळात तळ मिड आमही 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
प्रपत्र अ- 22 


विमा कंपनीचे नाव : फ्युचर जनरली इंशुरन्स कं. लि. जिल्हा : बुलढाणा 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे. केंद्र हिस्सा प्रति हे. 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता दर | विमा हप्ता रक्‍कम ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता । विमा हप्ता 

(टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) अनुदान रक्‍कम | दर (टक्के) |अनुदान रक्‍कम 
(रु.) (रु.) 

८. ती, 


१२३२५.०० 


केंद्र हिस्सा प्रति हे. 


विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर ! विमा हप्ता 
दर (टक्के) | रक्‍कम (रु. (टक्के) अनुदान 
रक्कम (र॒ 


विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि जिल्हा : वाशिम 


. oa विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता । विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु) दर (टक्के) रक्‍कम (रु) दर (टक्के) | रक्‍कम (रु, | दर (टक्के) दर (टक्के) 
Jah (रु 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता । विमा हप्ता । विमा हप्ता विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) रक्‍कम (रु.) दर (टक्के) | रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) | अनुदान अनुदान 
रक्‍कम (रु.) 


fee om : 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपरऱिल 
प्रपत्र अ - २६ 


समुह क्र. :१ विमा कंपनीचे नाव : फ्युचर जनरली इंशुरन्स कं. लि. जिल्हा : यवतमाळ 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
आक पीक जोखीमस्तर | विमा संरक्षित विमा हप्ता विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता 
i (टक्के) रक्‍कम (रु.) दर (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) रक्कम (रु) | दर (टक्के) अनुदान रक्‍कम 
(रु.) 


(ea १७ 0” ४. FS ल 0 : 0 र्क 


a TE बा. २८००० ४.५० १२६०.०० १.५० ४२०.०० १.५०० ४२०.०० 
> | eT a 


शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 


विमा संरक्षित विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमाहप्ता | विमाहप्ता | विमाहप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता 
रक्‍कम (रु.) दर (टक्के) | रक्कम (रु) | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) अनुदान रक्‍कम | दर (टक्के) | अनुदान रक्‍कम 
(रु.) (रु.) 
१२ 


बि 5 > " ° : : : त : : : 7 ह ia ° न ह ° a 
9 | | र ; : | १ : व : | i १ र भी : : : ; i १ ° ‘a 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
प्रपत्र अ- २८ 


विमा कंपनीचे नाव : भारती अक्सा जनरल इंशुरन्स क॑. लि जिल्हा : नागपूर 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 
जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता | विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु. | दर (टक्के) | रक्‍कम (रु. (टक्के) रक्‍कम (रु.) | दर (टक्के) (टक्के) 


ee १२ 


विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता | विमा हप्ता रक्‍कम | विमा हप्ता | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) दर (टक्के) (रु.) दर (टक्के) | रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) अनुदान रक्‍कम 
रक्कम (र 


९ a 
Tae [= 
[ae [= 
[ee [= 
Ee 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम २०१८ - १९ 


विमा संरक्षित रक्‍कम, विमा हप्ता दर इ. तपशिल 
प्रपत्र अ - ३० 


समुह क्र. : ६ विमा कंपनीचे नाव : बजाज अलियांन्झ जनरल इंशुरन्स क॑. लि जिल्हा : गोंदिया 


विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शोतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे राज्य हिस्सा प्रति हे 
जोखीमस्तर । विमा संरक्षित | विमा हप्ता | विमा हप्ता विमा हप्ता | विमा हप्ता । विमा हप्ता दर । विमा हप्ता विमा हप्ता 
(टक्के) रक्कम (रु) | दर (टक्के) | रक्‍्कम((रु) | दर (टक्के) | रक्कम (रु) (टक्के) ।अनुदान रक्‍कम | दर (टक्‍के) 
[र॒ एक्‍क्कम (र 
i | सक ढल र 
3 = 


जिल्हा : चंद्रपूर 


~ विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे केंद्र हिस्सा प्रति हे 
अ.क्र. पी 


= जोखीमस्तर | विमा संरक्षित विमा हप्ता | विमा हप्ता रक्‍कम । विमा हप्ता दर । विमा हप्ता ।विमा हप्ता दर विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु.) दर(टक्के) (रु.) (टक्के) रक्‍कम (रु.) (टक्के) दर (टक्के) 
रक्‍कम (रु. रक्‍कम (रु. 
९__. | १७ |. शैव, 
Ee ii ० : } : : . र | i ° i | } : i | : : | ह i 


ne : i ; ” न न ; : १ ° i हि य ° : = ° : 


जिल्हा : गडचिरोली 


व ee विमा संरक्षण प्रति हे. (उंबरठा उत्पन्न पातळीपर्यन्त) शेतकरी हिस्सा प्रति हे. केंद्र हिस्सा प्रति हे. राज्य हिस्सा प्रति हे. 
अ.क्र. पीक 


जोखीमस्तर | विमा संरक्षित | विमा हप्ता विमा हप्ता विमा हप्ता । विमा हप्ता । विमा हप्ता दर विमा हप्ता दर | विमा हप्ता 
(टक्के) रक्‍कम (रु) | दर (टक्के) रक्‍कम (रु) दर (टक्के) | रक्कम (रु.) (टक्के) (टक्के) = | अनुदान रक्‍कम 


(रु.) 


aa 2७ 2. क. 


1 (a: 0 आ. 


७८ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित मंडळांची संख्या, रबी २०१८ -१९ 
पिकनिहाय अधिसूचित मंडळांची संख्या 


गहू गहू | ज्वारी । ज्वारी | हरभरा | करडई | सुर्यफूल | उ.भात | उ. भुईमूग | रबी | एकूण 
(बा) | (जि) | (बा) | (जि) कांदा 


जि 

कळल कळ कळती कळक कळ ळा कळ कळती कळना ती वा 
eT a 
= eae 
eee (eee ee ee 0. 1 i ee 
Ea eae aie ea eee eae 
० 9 02100 ee 
७... धरी ७. की eee 
की कळणे कळी क. कळ्या धी कळती ee 
0... ७ ८ ee ee ee) ee 


अहमदनगर 


fe) fo) 
x 0 ° 
E 
x= 


पुणे विभाग २७२ | ७७ | २३६ 
सातारा 9 
कोल्हापूर 
कोल्हापूर विभाग 
औरंगाबाद ६५ 
औरंगाबाद विभाग 
उस्मानाबाद 
परभणी 
लातूर विभाग 
बुलडाणा 
[Rim 
अमरावती 
यवतमाळ 


३० 
३१ 


fe} fe} 
Cc] ०9८ 
wl mol a 
Oo ° we) 
S oO} © 
> mn} 20 


त 


तर 


3 


& क्र 
ab. 
4 
a 
A 
- 
BI 
>“? 


a) 
S ) 
A) 9 
ढं डं 
aw 
aw 
a) 
र 
eC 
a 
A 


) 
aD 


g 
Ss, 
3 


o| Oo 
oOo; mo 
“५७ | (२ 


Oo 


>“0 awn नकी eC 
° [०] avn] © 


rel 
= 
a 
=p 
4 


Lo 
wa 


ae AT of “| “| ०9८ S 
43 ml] “0 | wo] S|] 9७८ 


well 
& 
= 


E 


A 
A 


an A 
A 4] 3) 4 
06:00 
sp | a] 
af — 
Oo 


एकूण ८४२ 


ae) 
A 
(९ 
-0 


an 
-0 


4| 4 
20022 
“4| ap 
पु 
4 


७९ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना 
अधिसूचित तालुक्यांची संख्या, रबी २०१८ -१९ 
i पिकनिहाय अधिसूचित तालुक्यांची संख्या 
अ. क्र. जिल्हा ज्वारी गहू गहू | ज्वारी | हरभरा | करडई | सुर्यफूल | उ.भात | ठ. भुईमूग | रबी | एकूण 
(जि) (बा.) (जि) | (बा) कांदा 

| 9 | ठाणे |_०_| 
२ ।पालघर | oo | 
३ ।रत्नागिरी ३ & ९ 
४ ।रायगड २ २ 
५ सिधुदुर्ग ८ ८ 
कोकण विभाग | 28 | | 8 | za hae el | 2 | za 3 १६ [0 | १९ 

६ |।नाशिक | a | १२ | a | १२ १३ १२ ५१ 
७ धुळे ३ 8 | 8 | 
८  ।नंदुरबार 8 | ४ | 
९ ।|जळगांव ६ ३ % 8 33 
नाशिक विभाग Za 92 i, & १५ Le || fi 2% | Ea 34 २५ ९५ 

| 3° | अहमदनगर [१ | १४ १४ २९ 
|_११_ | १ ।पुणे शिळ आ ha Ea ९ ९ २१ 
१२ सोलापूर & |_१० | ० १६ 
पुणे विभाग am | 3 | | 8 | | 3 | zz Se) i; 22 | 2 | २९ ३३ ६६ 

१३ सातारा २ é 4 १५ 
१४ |।सांगली @ | 8 | 
१५ कोल्हापूर ९ & १५ 
कोल्हापूर विभाग | 8 | 8S = | 8 | i 2% | Ba 2 I= 20" =| Foe | २१ 4 30 

१६ औरंगाबाद | ४ | 
१७ ।जालना २ २ 
१८ late 8 4 ९ 
औरंगाबाद विभाग | 28 | aa eee | | ° | ee] ६ i ea Ew f oe | ९ १५ 

१९ ।लातूर ४ ७ ४ | 3 | 8 | २१ 
२० |उस्मानाबाद pa ८ षु षु | 3 | 4 8 ८ ३७ 
२१ नांदेड षु |__११_ | १ 3 १९ 
२२ |परभणी & 3 ९ 8 २२ 
२३ feet i el ४ 4 
लातूर विभाग |_१० | ३२ 4 ९ ९ १८ | oa | eae | १२ ८ | १०४ | 

२४ बुलडाणा २ ७ ९ 
२५ |अकोला 4 & |_११_ | १ 
२६ ।वाशीम & द 4 | ao | 
२७ |अमरावती ३ ३ ९ १५ 
२८ यवतमाळ षु षु | 90 | 
अमरावती विभाग |[_0_| & | | es) १६ Ea | ee =| ee | १८ २२ ६२ 

२९ वर्धा |_०_| 
३० ।नागपूर |_०_| 
३१ भंडारा ६ & 
३२ ।गोंदिया ८ ८ 
३३ चंद्रपूर Pe | | 9 | 
३४ ।गडचिरोली 8 | ४ | 
नागपूर विभाग Pires, शिळ ee | | ma > BF] | 8 | १८ | 8 eet १९ 

एकूण पिकनिहाय अधिसूचित १२ ५१ द १६ ५१ २६ a २१ १३१ १०२ faa 

तालुक्यांची संख्या 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


०८ ww A WO 


दिंडोरी 
मोहाडी 
कसबेवणी 
वरखेडा 


उमराळे 
ननाशी 
कोशींबे 


८० 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


निफाड 

चांदोरी 
सायखेडा 
पिंपळगाव बसवंत 
ओझर 

रानवड 


लासलगाव 
देवगाव 
नांदुर (म.) 


ey 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ जिल्हा/तालुका अ 


१ धुळे १ धूळे (शहर) +} ३ शिरपूर २३ शिरपूर +} 
2 fires +} २४ बोराडी +} 
३ बोरकूंड +} २५ आर्थ +} 
४ आर्वी } २६ जवखेडे } 
५ सोनगीर +} २७ होळनांथे +} 

नगाव (बु.) +} २८ थाळनेर +} 

७ फागणे +} २९ सांगवी } 
८ मुकटी } 

४ शिंदखेडा ३० शिंदखेडा +} 

९ धुळे (ग्रामिण) +} ३१ चिमठाणे +} 

१० कुसुंबा +} ३२ शोवाळे +} 

११ नेर (म.) +} ३३ खलाणे } 
१२ लामकानी } 

३४ नरडाणे +} 

२ साक्री १३ साक्री +} ३५ बेटावद +} 
१४ कासारे +} ३६ वर्षी } 
१५ म्हसदी(प्रा) } 

३७ दोंडाईचा +} 
१६ दुसाने +} ३८ विखरण +} 
१७ निजामपूर } ३९ विरदेल } 
१८ ब्राम्हणवेल 
१९ पिंपळनेर +} 
२० कुडाशी +} 
२१ उमरपाटा +} 


२२ दहीवेल } 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 
३ नंदुरबार 
१ नंदुरबार 
२ नवापूर 
३ शाहादा 
४ तळोदा 
४ जळगाव 
१ जळगाव 
२ भुसावळ 


नंदुरबार 
रनाळे 
मांडळ 


र 


खोंडामाळी 


कोरीट 


नवापूर 


4) 


नवागाव 


खांडबारा 
चिंचपाडा 


विसरवाडी 


शहादा 


मोहिदेतऱ्हा 


म्हसावद 


q 


ब्राम्हणपूरी 


सारंगखेडा 
प्रकाशा 


वडाळी 
असलोद 
मंदाणा 
कळसाडी 


तळोदा 
बोरद 
प्रतापपूर 


q 


डी 


र 


सोमावल 


जळगाव 


म्हसावद 


भोकर 


व 
द 


पिंपराळा 


नाशिराबाद 


असोदा 


भूसावळ 


कुऱ्हे 


वरणगाव 


+} 
+} 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका अ 


४ जळगाव 
३ बोदवड 


४ यावल 


५ रावेर 


६ मुक्ताईनगर 


७ अंमळनेर 


८ चोपडा 


२५ 


२६ 


२७ 
२८ 
२९ 


३० 
३१ 
३२ 


33 
38 
३५ 
३६ 
३७ 


३८ 
३९ 
Yo 


४१ 
BR 
83 
88 


बोदवड +} 
नाडगाव +} 
करंजी } 
यावल +} 
भालोद +} 
बामणोद +} 
फैजपूर } 
साकळी +} 
किनगाव 

रावेर 

खानापूर 

खिर्डी +} 
ऐनपूर 

खिरोदा +} 
निंभोरा (बु) 

सावदा 

मुक्‍ताईनगर 

अंतुर्ली +} 
कुऱ्हा +} 
घोडसगाव } 
अंमळनेर +} 
शिरुड +} 
नगाव } 
पातोंडा +} 
अमळगाव +} 
मारवाड +} 
भरवस +} 
वावडे } 
चोपडा +} 
हातेड +} 
ORR } 
अडावद +} 
धानोरा (प्रा.) +} 
गोरगावले +} 
चहार्डी } 


पिक - गहू (बागायत) 
अ. | जिल्हा/तालुका 


४ जळगाव 
९ एरंडोल 


१०0 धरणगाव 


११ पारोळा 


१२ चाळीसगाव 


१३ जामनेर 


१४ पाचोरा 


Gy 


44 


1६) 


एरंडोल 
रिंगणगाव 
कासोदा 
उतराण (गृह) 


पाळधी 
चांदसर 
साळवा 
सोनवद (बु. 
पिंपरी (खु.) 
धरणगाव 


पारोळा 
बहादरपूर 
शेळावे 


तामसवाडी 
चोरवड 


चाळीसगाव 
खडकी 
हातले 


मेहूणबारे 
बहाळ 


तळेगाव 
शिरसगाव 


जामनेर 
नेरी 
मालदाभाडी 


पहूर 
शोंदुर्णी 
तोंडापूर 


पाचोरा 
नगरदेवळा 
गाळण 


4) 


नांदरा 
कुऱ्हाड (बु.) 
वरखेडी (बु.) 
पिंपळगाव 


+} 
+} 


} 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका अ 


४ जळगाव 
१५ भडगाव 


५ अहमदनगर 
अहमदनगर 


२ पारनेर 


३ श्रीगोंदा 


४ कर्जत 


Cc बव A 


२५ 


भडगाव 
आमदडे 


कोळगाव 
कजगाव 


जेऊर 
कापूरवाडी 
चिंचोडी (प.) 
भिंगार 


नागापूर 


चास 
केडगाव 


पारनेर 

भाळवणी 
सुपा 
वाडेगव्हाण 


टाकळी (धो.) 
पळशी 


पेडगाव 


मांडवगण 
कोळगाव 


बेलवंडी 
दाव दैठाण 
काष्टी 
चिनाळा 


राशीन 
कर्जत 
भांबोरा 


मिरजगाव 
कोंभाळी 
माही जळगाव 


+} 
+} 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 
५ अहमदनगर 
५ जामखेड 
६ उोवगाव 
७ पार्थर्डी 
८ नेवासा 
९ राहूरी 


जामखेड 
अरणगाव 


नायगाव 


शेवगाव 
भातकूडगाव 

धोर जळगाव (31) 
येरंडगाव 
भोधेगाव 
चापडगाव 
पाथर्डी 

मानिक दौंडी 
करंजी 

मिरी 


टाकळी मानूर 
कोरडगाव 


4], 


नेवासा (खु) 
नेवासा (बू) 


4], 


सालबतपूर 


घोडेगाव 
वडाळा भैरोबा 
सोनाई 

चांदा 
कूकाणा 
राहूरी 

सात्रळ 
तहाराबाद 


वांबोरी 
ब्राम्हणी 


देवळाली 
टाकळी मिया 


जिल्हा/तालुका 


५ अहमदनगर 
१० संगमनेर 


११ अकोले 


१२ कोपरगाव 


१३ राहाता 


१४ श्रीरामपूर 


94 


रबी २०१८-१९ 


मडळ 


संगमनेर 


धांदरफळ (बु.) 


घारगाव 


डोळासणे 


साकूर 


कूर 


पिंपरने 


आ. 


at 


सिबलापूर 


तळेगाव 


सामनापूर 


मनापूर 


अकोले 
समशेरपूर 
विळगाव 


राजूर 


साकिरवाडी 


कोतुळ 


ब्राम्हणवाडा 


कोपरगाव 


RTF 


रवंदे 


सूरेगाव 


दहीगाव बोलका 


पोहेगाव 


पूणतांबा 


श्रीरामपूर 
बेलापूर 


टाकळी 


भान 


उंदीरगाव 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 
i अ मंडळ 


अ. | जिल्हा/तालुका 


६ पुणे 

१ हवेली १ खेड शिवापूर +} ५ जुन्नर ३२ जुन्नर +} 
2 खडकवासला +} ३३ राजूर +} 
३ कोथरुड +} ३४ आपटाळे } 

४ चिंचवड } 
३५ ओतूर +} 
4 कळस +} ३६ वडगाव (आनंद) +} 
६ भोसरी +} 30 fame } 

वाघोली } 
३८ नारायणगाव +} 
८ हडपसर +} ३९ बेल्हा +} 
९ उरळीकांचन +} ४० निमगाव सावा } 

१० थेऊर } 
६ खेड ४१ राजगुरु नगर +} 
२ मुळशी ११ पौड +} ४२ कन्हेरसर +} 
१२ पिरंगुट +} ४३ वाडा +} 
१३ माले +} ४४ कुडे बु.) } 

१४ मुठे } 
४५ कडूस +} 
१५ घोटावडे +} ४६ Use } 

१६ थेरगाव } 
४७ चाकण +} 
३ aR १७ भोर +} ४८ पिंपळगाव त.खेड +} 
१८ अंबावडे +} ४९ आळंदी } 

१९ भोलावडे +} 
२० संगमनेर +} ७ आंबेगाव ५० घोडेगाव +} 
२१ Fraser } ५१ आंबेगाव } 
२२ नसरापूर +} ५२ कळंब +} 
२३ वेळू +} ५३ मंचर +} 
२४ fad } ५४ पारगाव } 
४ मावळ २५ लोणावळा +} ८ शिरुर ५५ शिरुर +} 
२६ कार्ला +} ५६ रांजणगाव गणपती +} 
२७ खडकाळा +} ५७ टाकळी हाजी +} 
२८ तळेगाव दाभाडे } ५८ मलठण } 
२९ काळे कॉलनी +} ५९ पाबळ +} 
३० शिवणे +} ६० तळेगाव ढमढेरे +} 
३१ वडगाव मावळ } ६१ कोरेगाव भीमा } 
६२ START +} 


६३ वडगाव रासाई 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 
६ पुणे 
९ बारामती 
१० इंदापूर 
११ पुरंदर 
७ सोलापूर 
१ उठ. सोलापूर 


बारामती 
उंडावडी केपी 


मालेगाव 
पणदरे 


वडगाव निंब 


सूपा 
लोणी (भा.) 
मोरगाव 


इंदापूर 
लोणी देवकर 
बावडा 


सणसर 


निमगाव केतकी 
काटी 

अंथूरणे 
भिगवण 


सासवड 
भिवडी 
राजेवाडी 


जेजूरी 
कुंभार वळण 


परिंचे 
वाल्हा 


तिऱ्हे 
वडाळा 
मार्डी 


+} 


+} 
+} 


+} 
+} 


छ 
२ 


३ 


8 


जिल्हा/तालुका 


सोलापूर 
द. सोलापूर 


बार्शी 


अक्कलकोट 


मोहोळ 


रबी २०१८-१९ 


मंडळ 


बोरामणी 
मुस्ती 
वळसंग 


मंद्रुप 
विंचूर 
निंबर्गी 
होटगी 


बार्शी 
खांडवी 
आगलगाव 
पांगरी 


पानगाव 
सूर्डी 
वैराग 


नारी 
उपळे (दु.) 
गौडगाव 


अक्कलकोट 
जेऊर 
तडवळ 
करजगी 


दुधनी 
मैदर्गी 


वागदरी 
चपळगाव 
किणी 


वाघोली 
कामती (बु.) 
सावळेश्वर 
टाकळी (सि.) 


पिक - गहू (बागायत) 
अ. | जिल्हा/तालुका 


४] 


८ 


करमाळा 


पंढरपूर 


BY 


षु af 


५५ 


षु 9 


माढा 
दारफळ 


रोपळे 
म्हैसगाव 
कुर्डुवाडी 


टेंभूर्णी 
रांझणी 
मोडनिंब 
लऊळ 


करमाळा 
केतूर 
कोर्टी 


जेऊर 
उमरड 
केम 
अर्जूननगर 
सालसे 


पंढरपूर 
भंडी शेगाव 
भाळवणी 


करकंब 
पट. कुरोली 


Tal 
चळे 


तुंगत 
कासेगाव 


जिल्हा/तालुका 


७ सोलापूर 
९ सांगोला 


१० माळशिरस 


११ मंगळवेढा 


रबी २०१८-१९ 
अ मंडळ 


94 


सांगोला 
शिवणे 


जवळा 


हात्तीद 
सोनंद 
कोळा 
नाझरा 


महूद (बु.) 
संगेवाडी 


माळशिरस 
ईस्लामपूर 
अकलूज 

लवंग 
महाळुंग 


वेळापूर 


नातेपूते 
सदाशिवनगर 
दहिगाव 


मंगळवेढा 
बोराळे 
आंधळगाव 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


२ 


३ 


सातारा 
सातारा 


जावळी 


पाटण 


“० (0* oem 


सातारा 


4) 


नागठाणे 
आंबवडे 
दहिवड 
परळी 


वडूथ 
तासगाव 
अपशिंगे 


मेढा 
आनेवाडी 
कुडाळ 
करहर 


केळघर 
बामणोली 


पाटण 
म्हावशी 
हेळवाक 
मरळी 
मोरगीरी 
ढेबेवाडी 
चाफळ 


तारळे 
मल्हारपेठ 
तळमावले 
GR 


८८ 


जिल्हा/तालुका 


८ सातारा 
४ कराड 


५ कोरेगाव 


६ खटाव 


रबी २०१८-१९ 


BY 


षु (“1 
५५ 


षु 9 


कराड 
उंब्रज 
इंडोली 
सूपने 
मसूर 


कवठे 
कोपर्ड-हवेली 


पूसेसावळी 
मायणी 
निमसोड 
कातरखटाव 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 
८ सातारा 
७ माण 
८ फलटण 
९ खंडाळा 
१० वाई 
११ महाबळेश्वर 


4 


दहीवडी 
मालवडी 
गोंदवले (बु.) 
कूकूडवाड 
म्हसवड 
मार्डी 
शिंगणापूर 


फलटण 


आसू 


बरड 
राजळे 
तरडगाव 


खंडाळा 
वाठार (बु.) 
शिरवळ 
लोणंद 


पसरणी 
पाचवड 
धोम 
वाई 
ओझर्डे 


सूरुर 


तापोळा 
लामज 


जिल्हा/तालुका 


९ सांगली 
१ मिरज 


३ खानापूर 


४ वाळ्वा 


रबी २०१८-१९ 


मिरज 
मालगाव 
अरग 


कवलापूर 
बुधगाव 


क. डिग्रज 
सांगली 


जत 
डफळापूर 
कुंभारी 
शेगाव 


उमदी 
माडग्याळ 
मुचंडी 
संख 


खानापूर 
करंजे 
विटा 
लेंगरे 
भाळवणी 


वाळवा 
आष्टा 
कोरेगाव 


ईस्लामपूर 
पेठ 
कामेरी 


कासेगाव 
ताकारी 
ae 


fags 
तांदुळवाडी 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


९ 


4 


& 


४] 


८ 


१० 


१० 


सांगली 
तासगाव 


पळूस 


कडेगाव 


शिराळा 


आटपाडी 


कवठेमहांकाळ 


कोल्हापूर 
हातकणंगले 


BY 


षु 8 


५५ 


षु 9 


तासगाव 
विसापूर 
मांजर्डे 


मणेराजूरी 
सावळज 
येळावी 


भिलवडी 
अंकल खोप 
पलूस 
कुंडल 


कडेगाव 
शाळगाव 
नेवरी 

वांगी 
चिंचणी (अं.) 


शिराळा 
मांगले 
सागाव 
शिरसी 


चरण आरळा 
कोकरुड 


खरसूंडी 


कवठेमहांकाळ 
oat 
ढालगाव 


देशिंग 
हिंगणगाव 


हातकणंगले 
हेरळे 
कबनुर 

By 

हूपरी 


वडगाव 
वाठार त. वडगाव 


+} 


जिल्हा/तालुका 


१ न कोल्हापूर 
२ शिरोळ 


३ करविर 


४ गडहिंग्लज 


११ औरंगाबाद 
१ औरंगाबाद 


रबी २०१८-१९ 


oc २७,५८७. WO 


qo 


शिरोळ 
नृसिंहवाडी 
नांदणी 
जयसिंगपूर 


शिरढोण 
कुरुंदवाड 
दत्तवाड 


कसबा बावडा 
निगवे (बु.) 
मुडशिंगी 


सांगरुळ 
शिरोली-दुमाळा 
बीड 

बालींगे 


हळदी 
इसपुर्ली 
कनेरी 


गडहिंग्लज 
कडगाव 
दुंडगे 
हलकर्णी 
कसबा-नुल 


महागाव 
नेसरी 


हरसूल 
चित्ता-पिंपळगाव 


करमाड 
चिखलठाणा 
लाडसांगवी 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


११ औरंगाबाद 


२ 


३ 


8 


4 


फुलंब्री 


पैठण 


गंगापूर 


वैजापूर 


१५ 


१६ 


१७ 
१८ 
१९ 
२० 


२१ 
२२ 
२३ 


२४ 


फुलंब्री 


तिरबावडा 
आळंद 
वडोदा बाजार 


पैठण 


बिडकीन 


लोहगाव 


ढोरकीन 


बालानगर 


पाचोड 


नादर 


पिंपळवाडी 


रकीन 
लानगर 
पळवाडी (पि.) 


चोड 


विहामांडवा 


द्र 


अडूळ 


गंगापूर 
भंडाळा 


मांजरी 


शोंदुरवाडा 
वाळूंज 


तुर्काबाद 


हरसूल 
डोणगाव 
सिद.वडगाव 


वैजापूर 
शिऊर 
लोणी (खु. 


खंडाळा 
बोरसर 


लासूरगाव 
गारज 


महालगाव 
नागमठाण 
लाडगाव 


Ay 
+} 


११ 
& 


४] 


८ 


९ 


१२ 
१ 


जिल्हा/तालुका 


औरंगाबाद 
कन्नड 


खूलताबाद 


सिल्लोड 


सोयगाव 


जालना 
भोकरदन 


रबी २०१८-१९ 


By 


४६ 


ra) 
BC 


88 


षु fe) 


षु १ 


पर 


43 
षु ¥ 


५५ 
५६ 


षु (9 
षु re 


५९ 
प 


६१ 


६२ 


कन्नड 


चापनेर 


चिखलठाणा 


पिशोर 
नाचणवेल 


करंजखेड 
चिंचोली (पी.) 


देवगाव 
वेरुळ 


सुलतानपूर 


भराडी 
बोरगाव बाजार 


अजिंठा 
गोळेगाव 


आमठाणा 


अभई 


सोयगाव 
सावळज बाजार 


बानोटी 


पिंपळगाव (रे.) 


सिपोरा 
राजूर 
केदारखेड 


हसनाबाद 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 
१२ जालना 
२ जाफराबाद ९ जाफ्राबाद +} ७ परतूर ४१ परतूर +} 
१० माहोरा +} ४२ वाटूर } 
११ कुंभारझरी } 
४३ श्रीष्टी 
१२ टेंभूर्णी +} 
१३ वरुड (बु) } ४४ आष्टी +} 
४५ सातोना (बु) } 
३ जालना १४ जालना (शहर) +} 
१५ जालना (ग्रामिण) } ८ मंठा ४६ मंठा 
१६ नेर +} ४७ तळणी +} 
१७ शोताली +} ४८ ढोकसाळ +} 
१८ रामनगर ४९ पांगारी (गो.) } 
१९ पांचाळ वडगाव +} १३ बीड 
२० विरेगाव } १ बीड १ बीड +} 
२ पाली } 
२१ वाघरुळ (ज.) 
नळवंडी +} 
४ बदनापूर २२ बदनापूर +} ४ पिंपळनेर +} 
२३ शेलगाव ५ म्हळस जवळा } 
२४ धाबाडी +} ६ पेडगाव +} 
२५ बावणे पांगरी +} ७ राजूरी (बु. 
२६ रोषणगाव } 
८ मांजरसूंभा +} 
५ अंबड २७ अंबड +} ९ लिंबा गणेशा +} 
२८ धनगर पिंपरी } १० नेकनूर +} 
११ चौसाळा } 
२९ जामखेड +} 
30 रोहीलगड +} २ पाटोदा १२ पाटोदा +} 
३१ गोंदी } १३ दासखेड +} 
१४ अमळनेर +} 
३२ वडीगोद्री +} १५ येरळा } 
३३ सुकापूरी } 
३ शिरुर कासार १६ शिरुड +} 
६ घनसांगवी ३४ घनसांगवी १७ तितरवाणी +} 
१८ रायमोह } 


३५ राणीउंचेगाव 


३६ तिर्थपूरी 

३७ कु. पिंपळगाव +} 
३८ अंतरवली टेंभे } 
३९ रांजणी +} 


४० जांब समर्थ } 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 


४ आष्टी १९ आष्टी +} ९ परळी ५४ परळी +} 
२० टाकळसिंग } ५५ Tang 
२१ कडा ५६ सिरसाळा +} 
५७ नागापूर +} 
२२ धामणगाव ५८ पिंपळगाव गाडे } 
२३ दौलावडगाव +} qo धारुर ५९ धारुर +} 
२४ धानोरा } ६० मोहखेड +} 
६१ तेलगाव } 
२५ पिंपळा 
११ वडवणी ६२ कवडगाव +} 
५ गेवराई २६ गेवराई +} ६३ वडवणी 
२७ धोंडराई 
१४ लातूर 
२८ जातेगाव +} १ औसा १ औसा +} 
२९ पाचेगाव +} २ किनी-थोट +} 
३० सिरसादेवी +} ३ भादा +} 
३१ तलवडा +} ४ उजनी +} 
३२ रेवकी } ५ बेलकृंड } 
३३ उमापूर +} ६ किल्लारी +} 
३४ मादळमोही +} ७ लामजना +} 
34 चकलंबा } ८ मातोळा } 
६ माजलगाव ३६ माजलगाव +} २ निलंगा ९ निलंगा +} 
३७ गंगामसला +} १० पानचिंचोली +} 
३८ कोट्टी आडगाव +} ११ अंबुलगा +} 
३९ तालखेड } १२ निटुर } 
४० नित्रुड +} १३ कासारसिरसी +} 
४१ fegs } १४ मदनसूरी +} 
१५ औरादडाहाजनी +} 
७ आंबेजोगाई ४२ आंबेजोगाई +} १६ कासार बालकूंदा +} 
४३ लो. सावरगाव +} १७ हलगरा +} 
४४ पाटोदा (म.) } १८ भुतमुंगळी } 
४५ घाटनांदुर +} १५ नांदेड 
४६ बर्दापूर १ नांदेड १ नांदेड (ग्रा.) +} 
२ ga 
८ केज ४७ केज +} 
४८ यूसूफवडगाव +} ३ विष्णुपूरी +} 
४९ बनसारोळा } ४ वसरणी +} 
५ लिंबगाव +} 
५० होळ ६ तरोडा (बु) } 
५१ ह. पिंपरी +} 
५२ नांदुरघाट +} 


५३ विडा } 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 
१६ परभणी 
१ परभणी 
२ जिंतूर 


परभणी 
झरी 


पेडगाव 
जांब 


शिंगणापूर 
दैठणा 
पिंगळी 
जिंतूर 

बोरी 
आडगाव (बु.) 
सांगवी (म्हा.) 


बामणी (बु.) 
चारठाणा 


१७ हिंगोली 
१ हिंगोली 


रबी २०१८-१९ 


पूर्णा 


ताडकळस 


कातने. 


चुडा 


खबाळा 


हिंगोली 


कळस 
लिमला 


ला 


श्वर 


वा 


ळा 


नर्सी 


बासंबा 


डिग्रस 


स कराळे 


माळ हिवरा 


सिरसम (बु) 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अल्लायाठुका <a Ricai/angoni 
१७ हिंगोली १८ बुलडाणा 
२ औंढा (ना, ८ औंढा (ना) ३ चिखली ११ चिखली +} 
१२ हातणी 
९ येहळेगाव 
१३ एकलारा +} 
qo जवळा बाजार १४ अमडापूर +} 
१५ पेठ +} 
११ साळणा १६ उंद्री +} 
१७ धोडप } 
३ सेनगाव १२ सेनगाव +} 
१३ गोरेगाव } १८ मेरा (खु. +} 
१९ शेलगाव आटोळ +} 
१४ आजेगाव +} २० कोलारा +} 
१५ पान- कन्हेरगाव +} २१ Wes } 
१६ साखरा +} 
१७ हत्ता } ४ बुलडाणा २२ बुलडाणा +} 
२३ साखळी बु.) +} 
४ कळमनुरी १८ कळमनुरी +} २४ पाडळी +} 
१९ वाकोडी } २५ देऊळघाट } 
२० नांदापूर २६ म्हसला +} 
२७ धाड +} 
२१ आ. बाळापूर २८ रायपूर } 
२२ डोंगरकडा +} ५ देऊळगाव २९ देऊळगाव RI.) +} 
२३ वारंगा फाटा } ३० मेहूणा राजा +} 
३१ तुळजापूर } 
५ बसमत २४ बसमत +} 
24 अंबा +} ३२ दे. माही +} 
२६ हयातनगर } ३३ अंढेरा 
२७ गिरगाव ६ मेहकर ३४ मेहकर +} 
३५ हिवरा आश्रम +} 
२८ हट्टा ३६ देऊळगाव माळी } 
२९ टेंभूर्णी ३७ डोणगाव +} 
३८ अंजनी (बु. 
३० कुरुंदा 
३९ शोवगाव (दे.) +} 
१८ बुलडाणा ४० लोणी गवळी +} 
१ जळगाव १ जळगाव +} ४१ जानेफळ +} 
२ आसलगाव +} ४२ नायगाव दत्तपूर +} 
३ पिपळगाव काळे } ४३ वरवंड } 
४ जामोद +} ७ सिंदखेड राजा ४४ सिंदखेडराजा +} 
५ वडडशिंगी } ४५ किनगावराजा +} 
४६ सोनोशी } 
२ संग्रामपूर ६ संग्रामपूर +} 
७ पातुर्डा +} ४७ साखरखेर्डा 
८ कवठळ 
४८ दुसरबीड +} 
९ सोनाळा +} ४९ मलकापूर (पांग्रा) +} 


qo बावनबीर } ५० शोंदुरजन } 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


१८ बुलडाणा 
८ लोणार 


९ खामगाव 


१० ana 


११ मलकापूर 


१२ मोताळा 


4 


खामगाव 
आवार 
अटाळी 


काळेगाव 
हिवरखेड 
वझर 
पिंपळगाव राजा 
पारखेड 


बोरी अडगाव 
पळशी (बु.) 
लाखनवाडा 


शेगाव 
जवळा (बु.) 
मनसगाव 


माटरगाव 
जळंब 


मलकापूर 
धरणगाव 
RIG 


दाताळा 
जांभूळ धाबा 


मोताळा 
बोराखेडी 
शेलापूर (बु.) 
प्रिप्री गवळी 
पिंपळगाव देवी 


धामणगाव बढे 
रोहीणखेड 


& 


जिल्हा/तालुका 


१८ बुलडाणा 
१३ नांदुरा (बु.) 


१९ अकोला 
१ अकोट 


२ तेल्हारा 


३ बाळापूर 


४ पातूर 


रबी २०१८-१९ 


नांदुरा (बु.) 
निमगाव 
शोंबा (बु.) 
महाळूंगी 


वडनेर 
चांदुरबीस्वा 


अकोट 

मुंडगाव 

पणज 

चोहोट्टा 

कुटासा 
आसेगाव बाजार 


उमरा 
अकोलखेड 


तेल्हारा 
माळेगांव बाजार 
हिवरखेड 
पंचगव्हाण 


अडगाव (बु. 
पाथर्डी 


पातूर 
बाभूळगाव 
आलेगाव 


चान्नी 
सस्ती 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 


अकोला 
घूसर 
दहिहांडा 
कापशी 
उगवा 
आगर 


बोरगाव मंजू 
शिवणी 
पळशी (बु.) 
सांगळूद 
कुरणखेड 


+} 


६ बार्शीटाकळी 


७ मुर्तीजापूर 


रबी २०१८-१९ 


BY 


बार्शीटाकळी 
महान 


राजंदा 
धाबा 
पिंजर 
खेडा (बु) 


मुर्तीजापूर 
हातगाव 
लाखपूरी 


शेळू बाजार 


पिक - गहू (बागायत) 


जिल्हा/तालुका 
२० अमरावती 
१ धारणी 
२ अमरावती 
३ भातकूली 
४ नांदगाव खंडेश्वर 
५ चांदुर रे) 


धुळघाट 
सावलीखेडा 


अमरावती 
वडाळी 
बडनेरा 
वलगाव 
नवसारी 


शिराळा 
नांदगाव पेठ 
माहूली जहागीर 
डवरगाव 


4 


De 
4 


पूर्णा नगर 
खोलापूर 


नांदगाव खंडेश्वर 
धानोरा गुरव 
पापळ 


मंगरुळ चव्हाळा 
शिवणी 

लोणी 
माहूलीचोर 
दाभा 


चांदुर (रे) 
अमला विश्वेश्वर 
घुईखेड 
पळसखेड 
सातेफळ 


९८ 


जिल्हा/तालुका 


२० अमरावती 
६ धामणगाव (रे.) 


७ तिवसा 


८ मोर्शी 


९ वरुड 


१० अचलपूर 


रबी २०१८-१९ 


BY 


uy 
4Y 


iC) 


धामणगाव (रे.) 
दत्तापूर 
भातकूली 
चिंचाली 
तळेगाव दशासर 
मंगरुळ दस्तगीर 
अंजनसिंगी 


तिवसा 
वरखेड 


मोर्शी 
नेर (पिंगळाई) 
शिरखेड 


रिध्दपूर 
अंबाडा 
हिवरखेड 
धामणगाव 


पुसला 
शोंदुर्जना घाट 
राजूरा बाजार 


अचलपूर 
परतवाडा 
रासेगाव 

असदपूर 


पथ्रोट 
परसापूर 


+} 
+} 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 
२० अमरावती २१ यवतमाळ 
११ चांदुर बाजार ६२ चांदुर बाजार +} ४ दारव्हा २४ चिखली +} 
६३ YORI +} २५ लोही +} 
६४ तळेगावमोहना +} २६ मांगकिन्ही } 
६५ आसेगाव } 
५ दिग्रस २७ दिग्रस +} 
६६ शिरजगाव कसबा +} २८ तिवरी } 
६७ करजगाव +} 
६८ ब्राम्हणवाडा थडी } २९ कलगाव +} 
३० तूप टाकळी } 
१२ चिखलदरा ६९ चिखलदरा +} 
७० सेमाडोह +} ६ आर्णी ३१ आर्णी +} 
७१ टेंभूरसोडा +} ३२ लोणबेहळ +} 
७२ चुर्णी } ३३ अंजनखेड } 
१३ अंजनगांव सुर्जी ७३ अंजनगांव 
७४ भंडारज ३४ जवळा +} 
७५ विहिगाव ३५ बोरगाव +} 
७६ सातेगाव ३६ सावळी } 
७७ कापूसतळणी 
२१ यवतमाळ ७ नेर ३७ नेर +} 
१ यवतमाळ १ यवतमाळ +} ३८ शिरजगाव +} 
२ कापरा मे.) +} ३९ मोझर } 
3 feast + } 
४ अर्जूना } ४० माणिकवाडा +} 
४१ वटफळी +} 
५ येळाबारा +} ४२ मालखेड (खु) } 
६ सावरगड +} 
७ कोळंबी +} ८ We ४३ पुसद +} 
अकोला (बा.) } ४४ वरुड +} 
४५ जांबबाजार +} 
२ बाभूळगाव ९ बाभूळगाव +} ४६ ब्राम्हणगाव } 
१० वेणी +} 
११ घारफळ ४७ खंडाळा +} 
४८ बेलोरा (खु.) +} 
१२ पहूर +} ४९ ठोंबाळपिंपरी +} 
१३ सावर } ५० गोळ (खु) } 
३ कळंब १४ कळंब +} ९ उमरखेड ५१ उमरखेड +} 
१५ कोठा +} ५२ मुळावा +} 
१६ सावरगाव +} ५३ विडूळ } 
१७ पिंपळगाव (रु.) } 
५४ बिटरगाव (बु. +} 
१८ मेटीखेडा +} ५५ दराटी +} 
१९ जोडमोहा } ५६ ढाणकी +} 
५७ चातारी } 
४ दारव्हा २० दारव्हा +} 
२१ बोरी (खु) +} 
२२ महागाव +} 


२३ लाडखेड } 


१०० 


पिक - गहू (बागायत) रबी २०१८-१९ 
कऱ्ल्यातालुका "मडळ कर्‍्यावाजका 
२१ यवतमाळ २१ यवतमाळ 
१० महागाव ५८ महागाव ५) १६ राळेगाव ९५ राळेगाव +} 
५९ फुल सावंगी +} ९६ झाडगाव +} 
६० मोरथ } ९७ वरध } 
६१ गुंज +} ९८ वाढोणा (बा.) +} 
६२ हिवरा +} ९९ धानोरा +} 
६३ काळी (दौ.) } १०० वडकी +} 
१०१ किन्ही (ज.) } 
११ वणी ६४ वणी +} 
६५ राजूर +} २२ वर्धा 
६६ भालर } १ आर्वी १ आर्वी +} 
२ खरांगणा +} 
३ वाठोडा } 
६७ रासा +} 
६८ कायर +} ४ वाढोणा +} 
६९ शिंदोला +} ५ रोहणा +} 
७० शिरपूर } ६ विरुळ } 
७१ पूनवट २ कारंजा ७ कारंजा +} 
८ ठाणेगाव +} 
१२ मारेगाव ७२ मारेगाव ९ सारवाडी } 
७३ मार्डी +} १० कन्नमवार ग्राम 
७४ वनोजा +} 
७५ DAT +} ३ आष्टी ११ आष्टी +} 
७६ वाटोणी } १२ तळेगाव 
१३ जामणी ७७ झरी +} १३ साहूर 
७८ माथार्जून +} 
७९ शिबळा +} ४ वर्धा १४ वर्धा 
८० खडकडोह +} 
८१ मूकूटबन } १५ सेवाग्राम +} 
१६ तळेगाव (eT) 
१४ केळापूर ८२ पांढरकवडा +} 
८३ पहापळ +} १७ वायगाव 
८४ चालबर्डी } 
१८ आंजी +} 
८५ रुंझा +} १९ वायफळ +} 
८६ करंजी +} २० सालोड (ही.) } 
८७ पाटणबोरी } 
५ सेलू २१ सेलू +} 
१५ घाटंजी ८८ घाटंजी २२ केळझर 
८९ पारवा +} २३ सिंदी 
९० कुर्ली +} 
९१ साखरा (खु.) +} २४ हिंगणी 
९२ शिवणी +} 
९३ घोटी +} २५ झडली 
९४ शिरोली } 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


४] 


८ 


23 


8 


हिंगणघाट 


समुद्रपूर 


नागपूर 


नागपूर (ग्रा) 


कामठी 


हिंगणा 


रामटेक 


BY 


०८ av AD LO 


१७ 
9¢ 


देवळी 
अंदोरी 
गिरोली 


पूलगाव 
विजय गोपाल 
भिडी 


हिंगणघाट 
वाघोली 
सावली (वा.) 


अल्लीपूर 
सिरसगाव 


कानगाव 


वडनेर 
पोहना 


मांडगाव 


वायगाव (गोंड) 


ral] 


नंदोरी 
जाम 
कोरा 


खापरी (रे.) 
सोनेगाव लोधी 
गोधनी 


हिंगणा 
वाणाडोंगरी 
कान्होलीबारा 
अडेगाव 


गुमगाव 
टाकळघाट 


रामटेक 


नगरधन 
मुसेवाडी 


+} 
+} 


१०१ 


जिल्हा/तालुका 


२३ नागपूर 
५ पारशिवणी 


७ काटोल 


८ नरखेड 


९ सावनेर 


१० कळमेश्वर 


११ उमरेड 


रबी २०१८-१९ 


BY 


vO 


BC 


8 


षु fe) 


षु q 
4R 


43 
षु 8 
44 
५६ 


पारशिवणी 
नवेगाव खैरी 


कन्हान 
आमडी 


मौदा 
धानला 


खात 
कोंदामेंढी 
निमखेडा 
चाचेर 


काटोल 
पारडसिंगा 
येनवा 


मेटपांजरा 
रिधोरा 
कोंढाळी 


नरखेड 
मोवाड 
सावरगाव 


भीष्णुर 


जलालखेडा 
मेंढला 


सावनेर 
पाटणसावंगी 


केळवद 
खापा 
वडेगाव 
कळमेश्वर 


धापेवाडा 


मोहपा 
तेल कामठी 


उमरेड 
हेवती 


पाचगाव 


बेला 
सिर्सी 
मकरधोकडा 


+} 
ty 


+} 
+} 


१९ देवलापार 


पिक - गहू (बागायत) 
जिल्हा/तालुका 


२३ नागपूर 
१२ भिवापूर 


१३ कुही 


२४ भंडारा 


4 


२ 


३ 


भंडारा 


मोहाडी 


तुमसर 


भिवापूर 
कारगाव 
मालेवाडा 


4 


शहापूर 


धारगाव 
खमारी 
पहेला 


मोहाडी 
वरठी 


आंधळगाव 
कंद्री 
कन्हाळगाव 
करडी 


तुमसर 
मिटेवाणी 
गर्रा (बघेडा) 


al 


4 


नाकाडोंगरी 
सिहोरा 


ae 
+} 


+S 
+} 


२४ 
8 


२५ 


२८ 


जिल्हा/तालुका 


भंडारा 
पवणी 


साकोली 


लाखणी 


लाखांदुर 


चंद्रपूर 
वरोरा 


राजूरा 


कोरपणा 


गडचिरोली 
कुरखेडा 


रबी २०१८-१९ 


१ 
२ 
३ 


पवणी 
आमगाव 


आसगाव 


अड्याळ 


कोंढा 


लाखणी 
पिंपळगाव 
पोहरा 
पालांदुर 


लाखांदुर 
विरली (बु.) 
बारव्हा 
मासळ 


वरोरा 
मांढळी 
चिखली 


टेंभूर्डा 
खंबाडा 
शेगाव 


राजूरा 
विरुर (स्टे) 


गडचांदुर 
कोरपणा 


कुरखेडा 
कडोळी 
पूराडा 


+} 
+} 
} 


एकूण अधिसूचित मंडळ : १३४६ 


१०३ 
तालुका पातळीवरील अधिसूचना 


— 
[oe TT क्त 
२ नाशिक कि 
व 
oe a 
नांदगाव प्रि — 
a in 
ml i 
ial 

a 

a 


कंधार 

का 
id ५4 
Sioa ee rd 
EOE, ows a 
ळा आमच्या कि 
ees ॥॥ irl 
mi ral 
SE ae __| 

: ii 

ss me 

4 

id 

ed 

|_| 


ह डि 
i 

E 

i 

it 

[|| 


Ei 
4 मानोरा 
ee 


पिक - गहू (जिरायत) 
अ. । जिल्हा/तालुका 


१ नाशिक 


१ 


ईगतपूरी 


२ अहमदनगर 


१ 


२ 


३ 
१ 


शेवगाव 


अकेले 


पुणे 
हवेली 


Cc ww A Oo 


START 
ताकेड 


घोटी 
नांदगाव (बू.) 
ase 


धारगाव 


शेवगाव 
भातकूडगाव 

ढोर जळगाव छो.) 
एरंडगाव 
बोधेगाव 
चापडगाव 


अकोले 
समशेरपूर 
विळगाव 


राजूर 
साकीरवाडी 
शेंडी 
कोटूल 
ब्राम्हणवाडा 


खेडशिवापूर 
खडकवासला 
कोथरुड 
चिंचवड 


ai 
cf 


Row 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 

रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


8 


हवेली 


मुळशी 


मावळ 


0 
०८ “७ A -0 


कळस 
भोसरी 
वाघोली 
हडपसर 
उरळीकांचन 
थेऊर 


पौड 
पिरंगूट 
माले 
मुठा 


घोटावडे 
थेरगाव 


भोर 

आंबावडे 
भोलावडे 
संगमनेर 
निघूडघर 


नसरापूर 
वेळू 
किकवी 


लोणावळा 
कार्ला 
खडकाळा 
तळेगाव (दा.) 


काळे कॉलनी 
शिवणे 
वडगाव मावळ 


पिक - गहू (जिरायत) 
अ. | जिल्हा/तालुका 


६ खेड 


७ आंबेगाव 


८ पुरंदर 


४ सोलापूर 
१ द. सोलापूर 


वेल्हे 
विंझर 
आंबवणे 


खेड 
कन्हेरसर 
वाडा 


कुडे (बु.) 


घोडेगाव 
आंबेगाव 


सासवड 
भिवडी 
राजेवाडी 


जेजूरी 
कुभार वळण 
परिंचे 
वाल्हा 


बोरामणी 
मुस्ती 
वळसंग 


मंद्रूप 
fra 
निंबर्गी 
होटगी 


१०५ 


षु 
१3 


२ 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


सातारा 
सातारा 


जावळी (मेढा) 


on Sf & 


अक्कलकोट 
जेऊर 
तडवळ 
करजगी 


२ दुधनी 


मैदरगी 
वागदरी 
चपळगाव 
किणी 


सातारा 


नागठाणे 
आंबवडे 
दहीवड 
परळी 


जावळी (मेढा) 
आनेवाडी 
कुडाळ 
करहर 


केळघर 
बामणोली 


पिक - गहू (जिरायत) 
जिल्हा/तालुका 


सातारा 
महाबळेश्वर 


वाई 


तापोळा 
लामज 


पसरणी 
पाचवड 
धोम 
वाई 


१०६ 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 
६ अमरावती 
१ भातकूली 
२ दर्यापूर 


भातकूली 


आसरा 
निंभा 


आष्टी 
पूर्णा नगर 
खोलापूर 


दर्यापूर 
थिलोरी 
मंडळ रामतिर्थ 


खल्लार 
दारापूर 


वडनेर गंगाई 
सामदा 
येवदा 


+} 
te 


पिक - गहू (जिरायत) 
जिल्हा/तालुका 


नागपूर 
नागपूर (ग्रा) 


रामटेक 


उमरेड 


भिवापूर 


खापरी (रेल्वे) 
सोनेगाव लोधी 


रामटेक 
नगरधन 
मुसेवाडी 
देवलापार 


उमरेड 
हेवती 
पाचगाव 


बेला 
सिर्सी 
मकरधोकडा 


भिवापूर 
कारगाव 
मालेवाडा 
नांदगाव 


१०७ 


८ 
q 


२ 


३ 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


भंडारा 
भंडारा 


मोहाडी 


तुमसर 


भंडारा 
बेला 
शहापूर 


घारगाव 
खमरी 
Teal 


मोहाडी 
वरठी 


आंधळगाव 
कंद्री 
कन्हाळगाव 
करडी 


तुमसर 
मीटेवाणी 
गर्रा (बघेडा) 


नाकाडोंगरी 
सिहोरा 


पिक - गहू (जिरायत) 
अ. । जिल्हा/तालुका 


भंडारा 
पवनी 


cn 


५ साकोली 


६ लाखणी 


९ गोंदिया 
१ गोंदिया 


२ तीरोडा 


११ 
१२ 


पवनी 
आमगाव 
आसगाव 


अड्याळ 
कोंढा 
चिंचाळ 


साकोली 
सानगडी 


एकोडी 


लाखणी 
पिंपळगाव 
पोहरा 


गोंदिया 
खमारी 
दासगाव 
रतनारा 
गंगाझरि 


रावणवाडी 
कामठा 


तिरोडा 
ठाणेगाव 
परसवाडा 


वडेगाव 
मुंडीकोटा 


+} 


+} 
a 


१०८ 


ww f 


qo 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


गोंदिया 


आमगाव 


अर्जूनी मारेगाव 


स. अर्जूनी 


देवरी 


चंद्रपूर 
चंद्रपूर 


बल्लारपूर 


मुल 


गोंडपिंपरी 


पोभूर्णी 


qo 


आमगाव 
ठाणा 
कट्टीपार 
तीगाव 


अर्जूनी मोरगाव 


८ बोंडगाव देवी 


केशोरि 


महागाव 
नवेगाव बांध 


स. अर्जूनी 
des 
Sa 


देवरी 


मुल्ला 
चिंचगड 


चंद्रपूर-१ 
घुग्गुस 
पडोळी 
बल्लारपूर 


मुल 
चिखली 
बेंबाळ 


गोंडपिंपरी 
धाबा 


पोभूर्णा 


+f 
+} 


+} 
+} 


१०९ 


पिक - गहू (जिरायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | a अ. | जिल्हा/तालुका 
१० चंद्रपूर १० चंद्रपूर 
६ वरोरा ११ वरोरा १० नागभिड ३५ नागभिड +} 
३६ मिंडाळा 
१२ मांढळी +} 
१३ चिकणी } ३७ किरमीर्टी 
१४ टेंभूर्डा +} ३८ तळोदी बाळापूर 
१५ खंबाडा 
११ सिंदेवाही ३९ सिंदेवाही +} 
१६ शोगाव ४० मोहाडी (न.) 
७ भद्रावती १७ भद्रावती +} ४१ नवरगाव 
१८ घोडपेठ 
१२ राजूरा ४२ राजूरा +} 
१९ नंदोरी (बु.) ४३ विरुर स्टे.) 
२० मांगली रै १३ कोरपना ४४ गडचांदुर +} 
४५ कोरपना 
२१ चंदनखेडा +} 
२२ मुधोली } १४ सावली ४६ सावली +} 
४७ पाथरी +} 
८ चिमुर २३ चिमुर +} ४८ व्याहाड (खु) } 
२४ मासळ (बु) 
१५ जिवती ४९ जिवती +} 
२५ खडसंगी Yo पाटण 
२६ नेरी 
१४ गडचिरोली 
२७ भीसी +} १ आरमोरी १ आरमोरी +} 
२८ जांभूळघाट २ देऊळगाव +} 
३ वैरागड +} 
२९ शांकरपूर ४ पिसेवडधा } 
९ ब्रम्हपूरी ३० ब्रम्हपूरी +} 
३१ चौगाण 


३२ अ.नवरगाव 


३३ गांगळलवाडी +} 
३४ मेंडकी 


एकूण अधिसुचित मंडळ 


7 = : ~~ हिं 


एकूण अधिसुचित तालुके : ६ 


११० 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 
: “| LI [ल : a 
१ नाशिक २ अहमदनगर 
१ निफाड १ निफाड +} २ पारनेर १६ टाकळी ढोकेश्वर +} 
२ चांदोरी +} १७ पळशी } 
३ सायखेडा } 
१८ वडझिरे +} 
४ पिंपळगाव (ब.) +} १९ निघोज } 
५ ओझर +} 
६ रानवड +} ३ श्रीगोंदा २० श्रीगोंदा +} 
७ लासलगाव +} २१ पेडगाव 
८ देवगाव +} 
९ नांदुर मध्यमेश्वर } २२ मांडवगण +} 
२३ कोळगाव } 
२ सिन्नर १० सिन्नर +} 
११ वावी +} २४ बेळवंडी +} 
१२ देवपूर +} २५ देव दैठाण +} 
१३ शाहा } २६ काष्टी +} 
२७ चिनाळा } 
२ अहमदनगर 
१ नगर १ जेऊर +} ४ कर्जत २८ राशीन +} 
२ कापूरवाडी +} २९ कर्जत +} 
३ चिंचोडी पाटील +} ३० भांबोरा } 
४ भिंगार } 
३१ मिरजगाव +} 
षु वळकी + } ३२ कोंभाळी + } 
६ रुई छत्तीसी } ३३ माहिजळगाव } 
७ नालेगाव +} ५ जामखेड ३४ जामखेड +} 
८ सावेडी +} 34 अरणगाव } 
९ नागापूर } 
३६ खर्डा +} 
qo चास +} 30 नान्नज +} 
११ केडगाव ३८ नायगाव } 
२ पारनेर १२ पारनेर +} ६ azar ३९ शोवगाव +} 
१३ भलवणी ४० भाटकूडगाव +} 
४१ धोर जळगाव शो.) } 
१४ सूपा +} 


१५ वाडेगव्हाण } 


१११ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका [ अ. मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 
: "| LI UE : हि 
२ अहमदनगर २ अहमदनगर 
६ शोवगाव ४२ येरंडगाव +} १० संगमनेर ७२ sail +} 
४३ भोधेगाव +} ७३ सिबलापूर +} 
४४ चापडगाव } ७४ तळेगाव +} 
७५ सामनापूर } 
७ पाथर्डी ४५ पाथर्डी +} 
४६ मानिकदौंडी +} ११ कोपरगाव ७६ कोपरगाव +} 
४७ करंजी +} ७७ रवंदे +} 
४८ मीरी } ७८ सुरेगाव } 
४९ टाकळीमानूर +} ७९ पोहेगाव +} 
yo कोरडगाव } ८० दहिगाव बोलका } 
८ नेवासा ५१ नेवासा (खु.) +} १२ राहाता ८१ राहाता +} 
५२ नेवासा (बु.) } ८२ लोणी +} 
८३ बाभळेश्वर +} 
५३ सलबतपूर ८४ शिर्डी +} 
८५ पुणतांबा } 
५४ घोडेगाव +} 
५५ वडाळा भैरोबा +} १३ श्रीरामपूर ८६ श्रीरामपूर +} 
५६ सोनई +} ८७ बेलापूर +} 
५७ चांदा +} ८८ टाकळीभान +} 
५८ कुकाना ८९ उंदीरगाव } 
९ राहूरी ५९ राहूरी +} ३ पुणे 
६० सात्रळ +} १ हवेली १ खेडशिवापूर +} 
६१ तहाराबाद } २ खडकवासला +} 
३ कोथरुड +} 
६२ वांबोरी +} ४ चिंचवड } 
६३ ब्राम्हणी } 
५ कळस +} 
६४ देवळाली +} ६ भोसरी +} 
६५ टाकळी Prat } ७ वाघोली } 
qo संगमनेर ६६ संगमनेर +} ८ हडपसर +} 
६७ धादरफळ (बु.) +} ९ उरळीकांचन +} 
६८ घारगाव +} qo थेऊर } 
६९ डोळासणे +} 
७० साकूर +} 


७१ पिंपरणे } 


११२ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 
: "|| [ल ” 0 
३ पुणे ३ पुणे 
२ खेड ११ राजगुरुनगर +} ५ बारामती ४० लोणी (भा.) +} 
१२ कान्हेरसर +} ४१ मोरगाव } 
१३ वाडा +} 
१४ कुडे (बु.) } ६ इंदापूर ४२ इंदापूर +} 
४३ लोणी देवकर } 
१५ कडूस +} 
१६ Ise } ४४ बावडा 
१७ चाकण +} ४५ सणसर 
१८ पिंपळगाव त. खेड +} 
१९ आळंदी } ४६ निमगाव केतकी +} 
४७ काटी +} 
३ आंबेगाव २० घोडेगाव +} ४८ अंर्थुर्ण } 
२१ आंबेगाव } 
४९ भीगवण 
२२ कळंब +} 
२३ मंचर +} ७ पुरंदर yo सासवड +} 
२४ पारगाव } ५१ भिवडी } 
४ शिरुर २५ शिरुर +} ५२ राजेवाडी 
२६ रांजणगाव गणपती } 
५३ जेजूरी +} 
२७ टाकळी हाजी +} ५४ PAR वळण } 
२८ मालठाण } 
५५ परिंचे 
२९ पाबळ +} 
30 तळेगाव ढमढेरे +} ५६ वाल्हा 
३१ कोरेगाव भिमा } 
४ सोलापूर 
३२ न्हावरा १ उ. सोलापूर १ उ.सोलापूर +} 
2 शोेळगी } 


३३ वडगावरासई 


५ बारामती ३४ बारामती 


३५ उंडवाडी के.पी. 


३६ मालेगाव +} 
३७ पणदरे } 


३८ वडगाव (A) 


३९ सुपा 


११३ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 


४ सोलापूर 
१ उ. सोलापूर 


२ द. सोलापूर 


३ बार्शी 


१६ 


१७ 


fee 
वडाळा 
मार्डी 


बोरामणी 
मुस्ती 
वळसंग 


मंद्रूप 


विंचूर 


बार्शी 


आगलगाव 


निंबर्गी 
होटगी 


र्शी 


खांडवी 


]गळलगाव 


पांगारी 


पानगाव 


४ अक्कलकोट 


सुर्डी 
वैराग 


नारी 
उपळे (दु.) 
गौडगाव 


अक्कलकोट 
जेऊर 
तडवळ 
करजगी 
दुधनी 


मैंदर्गी 
वागदरी 
चपळगाव 
किणी 


११४ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
४ सोलापूर 
५ मोहोळ ३२ मोहोळ +} ७ करमाळा ५४ केम 
३३ नरखेड } 
५५ अर्जूननगर +} 
३४ शेटफळ +} ५६ सालसे } 
३५ पेनुर } 
८ पंढरपूर ५७ पंढरपूर +} 
३६ वाघोली +} ५८ भंठडीशेगाव } 
३७ कामती (J) } 
५९ भाळवणी 
३८ सावळेश्वर 
६० करकंब 
३९ टाकळी (Rr) 
६१ पटकुरोली 
६ माढा ४० माढा 
६२ पुळूज +} 
४१ दारफळ ६३ चळे } 
४२ रोपळे +} ६४ तुंगत 
४३ म्हैसगाव } 
६५ कासेगाव 
४४ कर्डूवाडी 
९ सांगोला ६६ सांगोला +} 
४५ टेंभुर्णी +} ६७ शिवणे } 
४६ रांझणी } 
६८ जवळा 
४७ मोडलिंब +} 
४८ लऊळ } ६९ हत्तीद +} 
७० सोनंद } 
७ करमाळा ४९ करमाळा 
७१ कोळा 
५० केतूर 
७२ नाझरा 
५१ कोर्टी 
७३ महुद (ब) 
५२ जेऊर +} 
५३ GANS } ७४ संगेवाडी 


११५ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
४ सोलापूर ५ सातारा 
१० माळशिरस ७५ माळशिरस +} १ सातारा १० वडूथ +} 
७६ इस्लामपूर ११ तासगाव +} 
१२ art } 
७७ अकलूज +} 
७८ लवंग } २ जावळी मेढा १३ जावळीमेढा +} 
१४ आनेवाडी +} 
७९ महाळुंग १५ कुडाळ +} 
१६ करहर } 
८० पिलीव 
३ कोरेगाव १७ कोरेगाव +} 
८१ वेळापूर १८ कुमठे +} 
१९ रहिमतपूर +} 
८२ नातेपूते +} २० Rod +} 
८३ सदाशिवनगर } २१ वाठारकिरोली } 
८४ दहिगाव २२ वाठार (स्टे.) +} 
२३ पिंपोडे (बु.) +} 
११ मंगळवेढा ८५ मंगळवेढा +} २४ सातारारोड +} 
८६ बोराळे +} २५ किन्हई } 
८७ आंधळगाव } 
४ खटाव २६ खटाव +} 
८८ भोसे २७ औंध } 
८९ हूलजंती +} २८ पुसेगाव +} 
९० ARGS +} २९ बुध } 
९१ ARTR } 
३० वडूज 
५ सातारा 
१ सातारा १ सातारा +} ३१ पूसेसावळी 
२ खेड +} 
3 a +} ३२ मायणी +} 
४ कण्हेर +} ३३ निमसोड } 
५ शेंद्रे } 
३४ कातरखटाव 
६ नागठाणे +} 
७ आंबवडे +} 
८ दहिवड +} 
९ परळी } 


११६ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
५ सातारा ५ सातारा 
५ माण ३५ दहिवडी ८ वाई ५९ भुईज +} 
६० Sst +} 
३६ मलवडी ६१ सुरुर } 
30 गोंदवले (g) +} ९ महाबळेश्वर ६२ तापोळा +} 
३८ कूकूडवड } ६३ लामज } 
३९ म्हसवड ६ सांगली 
१ जत १ जत 
४० मार्डी +} 
४१ शिंगणापूर } २ डफळापूर 
६ फलटण ४२ फलटण ३ कुंभारी 
४३ आसू ४ शोगाव 
४४ होळ ५ उमदी 
४५ गिरावी ६ माडग्याळ 
४६ seat (बु.) +} ७ मुचंडी 
४७ वाठार (नि. } 
८ संख 
४८ बरड +} 
४९ राजळे } 2 आटपाडी ९ आटपाडी 
५० तरडगाव १० दिघांची 
७ खंडाळा ५१ खंडाळा +} ११ खरसूंडी 
५२ वाठार (बु.) +} 
५३ शिरवळ } ३ क. महांकाळ १२ क. महांकाळ 
५४ लोणंद १३ कूची 
८ वाई ५५ पसरणी +} 
५६ पाचवड +} १४ ढालगाव 
५७ वाई +} 
५८ धोम } १५ देशिंग 
१६ हिंगणगाव 


११७ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
७ औरंगाबाद ७ औरंगाबाद 
१ औरंगाबाद १ औरंगाबाद +} ४ वैजापूर २५ वैजापूर +} 
२ भावसिंगपूरा +} २६ शिरुर +} 
३ उस्मानपूरा +} २७ लोणी (खु, +} 
४ कांचनवाडी } २८ खंडाळा +} 
२९ बोरसर } 
५ चौका +} 
हरसूल +} ३० लासूरगाव +} 
७ चित्ता-पिंपळगाव } ३१ गरज } 
८ करमाड +} ३२ महालगाव +} 
९ चिखलठाणा +} ३३ नागमठाण +} 
१० लाडसावंगी } ३४ लाडगाव } 
२ फुलंब्री ११ फुलंब्री +} ५ कन्नड ३५ कन्नड +} 
१२ तिरबावडा +} ३६ चापनेर +} 
१३ आळंद +} ३७ चिकलठाणा } 
१४ वडोदा बाजार } 
३८ पिशोर +} 
3 पैठण १५ पैठण +} ३९ नाचनवेल +} 
१६ बिडकीन } ४० करंजखेड +} 
४१ चिंचोली (प.) +} 
qo लोहगाव +} ४२ देवगाव } 
१८ GRO +} 
१९ बालानगर +} ६ खुलताबाद ४३ वेरुळ 
२० पिंपळवाडी (पि.) +} 
२१ पाचोड } ४४ सूलतानपूर +} 
४५ सावंगी } 
२२ विहामांडवा +} 
२३ नांदर } 
२४ अडूळ 


११८ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
८ जालना ८ जालना 
१ भोकरदन १ भोकरदन +} ५ अंबड २७ अंबड +} 
2 सिपोरा } २८ धनगर पिंपरी } 
३ धावडा +} २९ जामखेड +} 
४ अनावा +} ३० रोहिलगड +} 
५ पिंपळगाव (रे) } ३१ गोंडी } 
६ हसनाबाद +} ३२ वडीगोद्री +} 
राजूर +} ३३ सुकापूरी } 
केदार खेड } 
६ घनसांगवी ३४ घनसांगवी +} 
२ जाफराबाद ९ जाफ्राबाद +} ३५ राणीऊचेगाव } 
१० माहोरा +} 
११ कुंभारझरी } ३६ तिर्थपूरी 
१२ टेंभूर्णी +} ३७ कुम. पिंपळगाव +} 
१३ वरुड (बु) } ३८ आंतरवली टेंभे +} 
३९ रांजणी +} 
३ जालना १४ जालना AT.) +} ४० जांब समर्थ } 
१५ जालना(ग्रा.) i 
७ परतूर ४१ परतूर +} 
१६ नेर +} ४२ वाटूर } 
१७ शोताली +} 
१८ रामनगर } ४३ श्रीष्टी 
१९ पांचाळ वडगाव +} ४४ आष्टी +} 
२० विरेगाव } ४५ सातोना (बु) } 
२१ वाघरुळ (ज,) ८ मंठा ४६ मंठा 
४ बदनापूर २२ बदनापूर +} ४७ तळणी +} 
२३ शेलगाव } ४८ ढोकसाळ +} 
४९ पांगरी (गो.) } 
२४ धाबाडी +} 
24 बावणे (पा. +} 
२६ रोषणगाव } 


११९ 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका [ अ. मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ 
: "|. LE “| | 
९ बीड ९ बीड 
१ बीड १ बीड +} ५ गेवराई २६ गेवराई +} 
२ पाली } २७ धोंडराई +} 
२८ जातेगाव +} 
३ नाळवंडी +} २९ पाचेगाव +} 
४ पिंपळनेर +} ३० सिरसादेवी +} 
५ म्हाळस जवळा ३१ तलवडा +} 
३२ रेवकी } 
पेडगाव +} 
७ wet) } ३३ उमापूर +} 
३४ मादळमोही +} 
८ मांजरसूंबा +} ३५ चकलांबा 
९ लिंबा गणेश +} 
१० नेकनुर ६ माजलगाव ३६ माजलगाव +} 
३७ गंगामसला +} 
११ चौसाळा ३८ कोट्टी आडगाव +} 
३९ तालखेड } 
२ पातोडा १२ पाटोदा +} 
१३ दासखेड +} ४० नित्रुड +} 
१४ अमळनेर +} ४१ fegs } 
१५ थेरला } 
७ आंबेजोगाई ४२ आंबेजोगाई +} 
३ शिरुर कासार १६ शिरुर +} ४३ लोखंडी सावरगाव +} 
१७ तितरवणी +} ४४ पाटोडा (म.) +} 
१८ रायमोह } ४५ घाटनांदूर +} 
४६ बर्दापूर } 
४ आष्टी १९ आष्टी +} 
२० टाकळसिंग +} ८ केज ४७ केज +} 
२१ कडा +} ४८ यूसूफवडगाव +} 
२२ धामणगाव +} ४९ बनसारोळा +} 
२३ दौलावडगाव +} ५० होळ } 
२४ धानोरा +} 
24 पिंपळा } ५१ ह. पिंपरी +} 
५२ नांदूरघाट +} 


५३ विडा } 


१२० 


पिक - रबी ज्वारी (बागायत) रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ अ. जिल्हा/तालुका । अ. मंडळ 
९ बीड १० लातुर 
९ परळी वैजनाथ ५४ परळी +} १ लातुर १ लातुर +} 
५५ धर्मापूरी २ बाभळगाव +} 
3 हरंगुळ (बु) +} 
५६ सिरसाळा +} ४ कासारखेडा +} 
५७ नागापूर +} ५ मुरुड +} 
५८ पिंपळगाव गाडे } ६ wert } 
qo धारुर ५९ धारुर +} ७ गातेगाव +} 
६० तेलगाव +} ८ तांदुळजा +} 
६१ मोहखेड } ९ चिंचोली (बु.) } 
११ वडवणी ६२ कवडगाव +} ११ उस्मानाबाद 
६३ वडवणी } १ कळंब १ कळंब +} 
२ येरमाळा } 
३ शिराढोण +} 
४ गोविंदपूर } 
५ इटकूर +} 
६ मोहा } 
THU अधिसुचित मंडळ : ५०० 
तालुका पातळीवरील अधिसूचना 
जिल्हा अ. तालुका i जिल्हा अ तालुका 
क्र. क्र. क्र. 
[१ | जळगाव g T 
2 [चोपडा | २ | अहमदपूर 
३ (एरंडोल . लातुर ३ | शिरुर अनंतपाळ 
वि 
४ |धरणगाव ४ । उदगीर 
५ |पाचोरा एकूण अधिसुचित तालुके : १६ 


६ |भडगाव 
पुणे a दौंड 
धि उस्मानाबाद 


२ |तुळजापूर 


aw 


उस्मानाबाद ३ (परांडा 
४ | भुम 
५ | वाशी 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


१ नाशिक 
१ नांदगाव 


२ सुरगाणा 


३ निफाड 


नांदगाव 
मनमाड 
हिसवळ (बु.) 
जातेगाव 
वेहेळगाव 


सुरगाणा 
उंबरठाण 


are 
मनखेड 
बोरगाव 


निफाड 
चांदोरी 
सायखेडा 


पिंपळगाव (ब.) 
ओझर 
रानवड 


लासलगाव 
देवगाव 
नांदूर (म.) 


१२९ 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 

रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


१ नाशिक 
४ सिन्नर 


५ चांदवड 


24 


सिन्नर 
वावी 
देवपूर 
शाहा 


पांढू्ली 
डुबेरे 
नांदुर (शिंगोटे) 


चांदवड 
वडनेर भैरव 
वडाळी (बु.) 


दिघवद 
रायपूर 
दुगांव 


1 n 1 
T T T 
Ww wow oY 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


२ धुळे 
१ शिरपूर 


२ शिंदखेडा 


ल. न) LO 


43 


१५ 
१६ 


शिरपूर 
बोराडी 
आर्थ 

जवखेडे 


होळनांथे 
थाळनेर 
सांगवी 


शिंदखेडा 
चिमठाणा 
शेवाळे 
खलाणे 


नरडाणे 
बेटावद 


वर्षी 


दोंडाईचा 
विखरण 


१७ विरदेल 


१२२ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


३ नंदुरबार 
१ नवापूर 


२ शहादा 


३ तळोदा 


& अक्कलकूवा 


नवापूर 
नवागाव 


खांडबारा 
चिंचपाडा 
विसरवाडी 


शहादा 
मोहीदे (त.) 
म्हसावद 
ब्राम्हणपूरी 
सारंगखेडा 
प्रकाशा 


वडाळी 
असलोद 
मंदाणा 
कलसाडी 


तळोदा 


बोरद 
प्रतापपूर 


सोमावल 
अक्कलकूवा 


खापर 
मोरांबा 


1 1 1 1 1 
T T T T T 
WN YN oa oe io so LLY’ 


1 1 1 
T T T 
Ww wets os LY 


१२३ 
पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१८-१९ 
अ i जिल्हा/तालुका 


अ. जिल्हा/तालुका 


४ जळगाव ४ जळगाव 
१ जळगाव १ जळगाव +} ५ धरणगाव २६ धरणगाव +} 
२ म्हसावद } २७ साळवा +} 
२८ सोनवद (बु.) +} 
३ भोकर +} २९ पिंपरी +} 
४ फपिंप्राळा +} ३० पाळधी +} 
५ नशिराबाद } 39 चांदसर } 
६ असोदा ५ अहमदनगर 
१ नगर १ जेऊर a: 
२ अंमळनेर ७ अंमळनेर +} २ कापूरवाडी +} 
८ Ries +} ३ चिंचोडी पाटील +} 
९ नगाव } ४ भिंगार } 
१० पातोंडा ५ वाळकी +} 
६ रुई छत्तीसी 
११ अमळगाव +} 
१२ मारवाड --) ७ नळेगाव +} 
१३ भरवस +} ८ सावेडी +} 
१४ वावडे } ९ नागापूर } 
३ चोपडा १५ चोपडा +} qo चास +} 
१६ हातेड } ११ केडगाव 
१७ लासूर +} २ पारनेर १२ पारनेर + 
१८ अडावद +} १३ भलवणी } 
१९ धानोरा (प्रा.) } 
१४ सुपा +} 
२० गोरगावले +} १५ वाडेगव्हाण } 
२१ चहार्डी } 
१६ टाकळी ढोकेश्वर +} 
४ एरंडोल २२ एरंडोल £} १७ पळशी 
२३ कासोदा भो 
२४ उतराण (गृह) +} १८ वडझिरे +} 
२५ रिंगणगाव } १९ निघोज 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


५ अहमदनगर 
३ श्रीगोंदा 


४ कर्जत 


५ जामखेड 


६ ठशोवगाव 


24 


२८ 


२९ 
३० 


39 
३२ 
३३ 


38 
३५ 


Lx 


३६ 
३७ 
३८ 


३९ 


boxe) 
४१ 


BR 


83 
88 


श्रीगोंदा 
पेडगाव 


मांडवगण 
कोळगाव 


बेळवंडी 
दाव दैठाण 
काष्टी 
चिनाळा 


कर्जत 


राशीन 
भांबोरा 


मिरजगाव 
कोंभाळी 


माहीजळगाव 


जामखेड 
अरणगाव 


खर्डा 
नान्नज 
नायगाव 


शेवगाव 


भातकूडगाव 
धोर जळगाव (शो) 


एरंडगाव 


बोधेगाव 
चापडगाव 


१२४ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


५ अहमदनगर 
७ पार्थर्डी 


८ नेवासा 


९ राहूरी 


१० संगमनेर 


पाथर्डी 
मानीकदौंडी 


करंजी 
मिरी 


टाकळी मानूर 
कोरडगाव 


नेवासा (खु) 
नेवासा (बु) 


सलबतपूर 


घोडेगाव 
वडाळा भैरोबा 
सोनई 

चांदा 
कुकाणा 


राहूरी 
सात्रळ 
तहाराबाद 


वांबोरी 
ब्राम्हणी 


देवळाली 
टाकळी मिया 


संगमनेर 
धांदरफळ (बु.) 
घारगाव 
डोळासणे 


साकूर 
पिंपरणे 


1 1 1 1 
T T T T 
Ww YN oa oe we 


1 n 1 
T T T 
Ww sw oe ह प्न १ 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 


अ. 


११ 


१२ 


१३ 


जिल्हा/तालुका 


अहमदनगर 
संगमनेर 


कोपरगाव 


राहाता 


श्रीरामपूर 


पुणे 
हवेली 


८५ 


आश्वी 
सिबळापूर 


तळेगाव 
सामनापूर 


कोपरगाव 
रवंदे 
सुरेगाव 


पोहेगाव 
दहिगाव बोलका 


राहाता 
लोणी 
बाभळेश्वर 
शिर्डी 
पुणतांबा 


श्रीरामपूर 
बेलापूर 
टाकळीभान 


उंदीरगाव 


खेडशिवापूर 
खडकवासला 
कोथरुड 
चिंचवड 
कळस 
भोसरी 


1 1 1 1 1 
T T T T T 
WN oY oa i oso LLY’ 


१२५ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


६ पुणे 
१ हवेली 


२ मुळशी 


४ मावळ 


24 


वाघोली 
हडपसर 
उरळीकांचन 
थेऊर 


थेरगाव 


भोर 

आंबावडे 
भोलावडे 
संगमनेर 
निघूडघर 


नसरापूर 
वेळू 


किकवी 


लोणावळा 
कार्ला 
खडकाळा 
तळेगाव (दा.) 


काळे कॉलनी 
शिवणे 
वडगाव मावळ 


1 1 1 
T T T 
Ww sw ae oe 


1 1 1 1 1 
T T T T T 
WN Ne we we Siw 


1 1 1 
T T T 
Ww wets LY 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 


द 


9 


जिल्हा/तालुका 


जुन्नर 


खेड 


८ आंबेगाव 


8 षु 


wo 


वेल्हे 
विंझर 


आंबावणे 
पानशेत 


जुन्नर 
राजूर 
आपताळे 
ओतूर 

वडगाव (आनंद) 
डिंगोरे 


नारायणगाव 
बेल्हा 


निमगाव सावा 


राजगूरुनगर 
कान्हेरसर 


वाडा 
कुडे (बु.) 


कडूस 
पाईट 


चाकण 
पिंपळगाव त. खेड 


आळंदी 


घोडेगाव 
आंबेगाव 


1 1 1 
T T T 
Ww Nets LY 


1 1 n 1 n 
T T T T T 
NH NH WH Ww Ww we 


१२६ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


१० 


आंबेगाव 


शिरुर 


बारामती 


&& 


६७ 


७२ 


93 


8 
७५ 


कळंब 
मंचर 


पारगाव 


शिरुर 
रांजणगाव गणपती 


टाकळीहाजी 
मलठण 


पाबळ 


तळेगाव ढमढेरे 
कोरेगाव भीमा 


न्हावरा 


वडगाव रासई 


बारामती 


उंडवाडी केपी. 


मालेगाव 
पणदरे 


वडगाव (नि. 


सुपा 


लोणी (भा.) 
मोरगाव 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


६ पुणे 
११ इंदापूर 


१२ पुरंदर 


७ सोलापूर 
१ उ. सोलापूर 


७६ 
७७ 


७८ 


८५ 


८९ 


go 


इंदापूर 
लोणी देवकर 


बावडा 
सणसर 
निमगाव केतकी 
काटी 

HUT 

भिगवण 


सासवड 
भिवडी 


राजेवाडी 


जेजूरी 
कुभार वळण 


परिंचे 


वाल्हा 


उ. सोलापूर 
शेळगी 


fre 


वडाळा 
मार्डी 


१२७ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


७ सोलापूर 
२ द.सोलापूर 


३ बार्शी 


SG —& 


१७ 


१८ 


१९ 


२१ 
२२ 


बोरामणी 
मुस्ती 


वळसंग 
मंद्रूप 


विंचूर 
निंबर्गी 


होटगी 


बार्शी 
खांडवी 


आगलगाव 
पांगरी 
पानगाव 
सुर्डी 
वैराग 
नारी 


उपळे (दु.) 
गौडगाव 


१२८ 
पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१८-१९ 
अ अ i अ जिल्हा/तालुका 


अ. जिल्हा/तालुका 


७ सोलापूर ७ सोलापूर 
४ अक्कलकोट २३ अक्कलकोट ६ माढा ४० माढा 
२४ जेऊर ४१ दारफळ 
२५ तडवळ +} ४२ रोपळे +} 
२६ करजगी } ४३ म्हैसगाव 
२७ दुधनी ४४ कुर्डूवाडी 
२८ मैंदर्गी ४५ टेंभूर्णी +} 
४६ रांझणी } 
२९ वागदरी 
४७ मोडलिंब 
३० चपळगाव +} 
३१ किणी } ४८ GHG 
५ मोहोळ ३२ मोहोळ ७ करमाळा ४९ करमाळा 
३३ नरखेड ५० केतूर 
३४ शेटफळ नो ५१ कोर्टी 
३५ पेनुर 
५२ जेऊर +} 
३६ वाघोली +} ५३ GANS 
३७ कामती (बु) 
५४ केम 
३८ सावळेश्वर 
५५ अर्जूननगर rs 


३९ टाकळी (सी.) ५६ सालसे } 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


७ सोलापूर 
८ पंढरपूर 


९ सांगोला 


१० माळशिरस 


११8 
Cs 


७१ 


७२ 


93 


७७ 
७८ 


पंढरपूर 
भंडीशेगाव 


भाळवणी 
करकंब 
पटकुरोली 


पूळूज 
चळे 


तुंगत 
कासेगाव 


सांगोळा 
शिवणे 


जवळा 
हात्तीद 
सोनंद 
कोळा 
नाझरा 
महुद (बु) 
संगेवाडी 


माळशिरस 
इस्लामपूर 


अकलूज 
लवंग 


१२९ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


७ सोलापूर 
१० माळशिरस 


११ मंगळवेढा 


८ 
१ 


सातारा 
सातारा 


“०0 (९ Sf -की 


महाळुंग 
पिलीव 
वेळापूर 


नातेपूते 
सदाशिवनगर 


दहिगाव 


मंगळवेढा 
बोराळे 


आंधळगाव 
भोसे 
हुलजंती 
मरवडे 


मारापूर 


सातारा 


नागठाणे 
आंबवडे 

दहिवड 

परळी 


1 1 1 
T T T 
Ww wets i LY 


१३० 
पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१८-१९ 


जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 


८ सातारा ८ सातारा 
१ सातारा १० वडूथ +} ४ कराड ३४ मसूर +} 
११ तासगाव +} ३५ कवठे +} 
१२ अपशिंगे } ३६ कोपर्डे हवेली i} 
30 सैदपूर +} 
2 जावळी मेढा १३ जावळी मेढा ३८ शोणोली } 
१४ आनेवाडी +} ३९ कोळे +} 
१५ कुडाळ } ४० उंडाळे यशी 
४१ काले +} 
१६ करहर ४२ मलकापूर } 
१७ केळघर +} ५ कोरेगाव ४३ कोरेगाव न) 
१८ बामणोली } ४४ कुमठे +} 
४५ रहिमतपूर apy 
३ पाटण १९ पाटण } ४६ Bra } 
२० म्हावशी } 
२१ हेळवाक } ४७ वाठारकिरोली rs 
२२ मरळी न ४८ वाठार स्टे.) +} 
२३ मोरगीरी } ४९ पिंपोडे (बु.) } 
२४ ढेबेवाडी } 
२५ चाफळ } ५० सातारा रोड +} 
4q fires 
२६ तारळे +t 
२७ मल्हारपेठ +} £६ खटाव ५२ खटाव +} 
२८ तळमावळले +} ५३ औंध } 
२९ कुठरे } 
५४ पुसेगाव +} 
४ कराड ३० कराड +} ५५ बुध } 
३१ उंब्रज +} 
३२ इंदोली +} ५६ वडूज 
३३ सुपने } 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


८ सातारा 
६ खटाव 


७ माण 


८ फलटण 


६१ 


GR 


&3 


६४ 


द्द 


&& 
६७ 


GC 


६९ 


७५ 


पूसेसावळी 


मायणी +} 
निमसोड 


कातरखटाव 
दहिवडी 
मलवडी 
गोंदवले (बु.) 
कुकूडवाड 
म्हसवड 


मार्डी + 
शिंगणापूर } 


फलटण 
होळ 
गिरवी 


आदर्की (बु.) +} 
वाठार (नि.) } 


बरड +} 
राजाळे 


तरडगाव 


१३१ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


८ सातारा 
९ खंडाळा 


१० वाई 


११ महाबळेश्वर 


९ सांगली 
१ मिरज 


७६ 
७७ 


७८ 


WS 


८५ 


खंडाळा 
वाठार (बु.) 


शिरवळ 
लोणंद 


पसरणी 
पाचवड 


धोम 
वाई 


भुईज 
ओझर्डे 


सुरुर 
तापोळा 
लामज 
मिरज 
मालगाव 
अरग 
कवलापूर 
बुधगाव 


क. डिग्रज 
सांगली 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 


अ. 


९ 
२ 


जिल्हा/तालुका 


सांगली 
जत 


खानापूर 


तासगाव 


पळूस 


कडेगाव 


qo 


99 


92 


१३ 


43 


24 


38 
34 


डफळापूर 
कुंभारी 
शेगाव 
उमदी 
माडग्याळ 
मुचांडी 
संख 


खानापूर 
करंजे 
विटा 
लेंगरे 
भाळवणी 


तासगाव 
विसापूर 
मांजर्डे 
मणेराजूरी 
सावळज 
येळावी 


मिळलवडी 
अंकलखोप 
पळूस 
कुंडल 


कडेगाव 
शाळगाव 
नेवरी 
वांगी 
चिंचणी 


1 1 1 1 
T T T T 
Ww $e aes ie 


1 1 1 1 1 
T T T T T 
NH Nw wwe swe 


1 1 1 
T T T 
Ww en Ww we 


1 1 1 1 
T T T T 
Ww YN a oso NY 


932 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


९ सांगली 
७ आटपाडी 


८ क. महांकाळ 


१० कोल्हापूर 
१ शिरोळ 


११ औरंगाबाद 
१ औरंगाबाद 


२ फुलंब्री 


३७ 


३८ 


३९ 


४१ 


BR 


83 


oc WwW A LO 


आटपाडी 
दिघंची 
खरसूंडी 

क. महांकाळ 
कुची 
ढालगाव 
देसिंग 


हिंगणगाव 


शिरोळ + } 
नृसिहवाडी } 


औरंगाबाद 
भावसिंगपूरा 
उस्मानपूरा 
कांचनवाडी 


1 1 1 
T T T 


चौका +} 
हरसूल 


चित्ता-पिंपळगाव 


करमाड +} 
चिकलठाणा --) 


लाडसावंगी } 


फुलंब्री 
तिरबावडा 


आळंद 
वडोदा बाजार 


1 1 1 
T T T 
Ww ws se 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


११ औरंगाबाद 
३ पैठण 


४ गंगापूर 


५ वैजापूर 


२४ 


२५ 
२६ 


wo 


२७ 


RC 


२९ 


30 


३१ 
32 


33 


38 


34 
३६ 


ZL 


933 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


११ औरंगाबाद 
पैठण ५ वैजापूर 


बिडकीन 


लोहगाव ra 
ढोरकीन 


बाळानगर +} 
पिंपळवाडी (पि.) 
पाचोड 


विहामांडवा +} 
नांदर } 


६ कन्नड 


अडूळ 


गंगापूर +} 
भंडाळा 


मांजरी 
७ खुलताबाद 
शेंदुरवाडा 
वाळूंज 
८ सिल्लोड 


तुर्काबाद 


हरसूल +} 
डोणगाव 


सिद. वडगाव 
वैजापूर 


महालगाव +} 
नागमठाण 


BY 


षु q 


दर 
43 


षु 8 
44 


4& 
ष्‌ 
GC 
48 
६० 
६१ 


खंडाळा 
बोरसर 


लाडगाव 
गरज 


शिरुर 
लोणी (खु) 


लासूरगाव 


कन्नड 
चापनेर 


पिशोर 
नाचणवेल 


करंजखेड 
चिंचोली (पा.) 
देवगाव 


वेरुळ 


सुलतानपूर 
सावंगी 


सिल्लोड 
Frets 


भराडी 
बोरगाव बाजार 
अजिंठा 
गोळेगाव 
आमठाणा 
अभई 


1 
T 
Se) 


1 1 1 1 
T T T T 
WN YN NH Wwe 


n 1 n n 1 
T T T T T 
WN LY oe oa 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ जिल्हा/तालुका 


अ. 


१२ जालना 
१ भोकरदन 


२ जाफ्राबाद 


३ जालना 


४ बदनापूर 


१ भोकरदन 
२ सिपोरा 
३ धावडा 
४ अनावा 


५ पिंपळगाव (रे) 


६ हसनाबाद 
७ राजूर 
८ केदार खेड 


९ जाफ्राबाद 
१० माहोरा 
११ कुंभारझरी 


१२ टेंभुर्णी 
१३ वरुड (बु.) 
१४ जालना (शा.) 


१५ जालना[(ग्रा. 


१६ नेर 
१७ शोताळी 
१८ रामनगर 


१९ पांचाळ वडगाव 


२० विरेगाव 
२१ वाघरुळ (ज.) 


२२ बदनापूर 
२३ शेलगाव 


२४ धाबाडी 
२५ बावणे (पा. 
२६ रोषणगाव 


1 1 1 1 1 1 1 
T T T T T T T 
YY YH BH HY Wy LW WY 


1 1 
T T 


1 1 
T T 
Ww Ww चल 


१३४ 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


१२ जालना 
५ अंबड 


६ घनसांगवी 


७ परतूर 


८ मंठा 


३५ 


BY 


अंबड 
धनगर पिंपरी 


जामखेड 
रोहीलगड 
गोंडी 


वडीगोद्री 
सुकापूरी 


घनसांगवी 
राणीऊचेगाव 


तिर्थपूरी 


कुम. पिंपळगाव 
अंतरवली टेंभे 
रांजणी 

जांब समर्थ 


परतूर 
वाटूर 


श्रीष्टी 


आष्टी 
सातोना (बु.) 


मंठा 
तळणी 
ढोकसाळ 
पांगरी (गो.) 


n 1 
T T 


२ पाटोदा 


३ शिरुरकासार 


४ आष्टी 


249 


२२ 


23 
२४ 


24 


बीड 

पाली 
नळवंडी 
पिंपळनेर 
म्हळस जवळा 
पेडगाव 
राजूरी (न. 
मांजरसुंबा 
लिंबा गणेश 
नेकनुर 
चौसाळा 
पाटोदा 
दासखेड 
अमळनेर 
थेरला 
शिरुरकासार 
तितरवणी 
रायमोह 


आष्टी 
टाकळसिंग 


कडा 
धामणगाव 


दौलावडगाव 
धानोरा 


पिंपळा 


1 n 1 
T T T 


934 
रबी २०१८-१९ 


६ माजलगाव 


७ आंबेजोगाई 


८ केज 


गेवराई 
धोंडराई 


जातेगाव 
पाचेगाव 
सिरसादेवी 


तलवडा 
रेवकी 
उमापूर 
मादळमोही 
चकलांबा 
माजलगाव 
गंगामसला 
किट्टी आडगाव 
तालखेड 
नित्रुड 

दिद्रुड 
आंबेजोगाई 
लो. सावरगाव 
पाटोदा (म.) 
घाटनांदुर 
बर्दापूर 

केज 
युसूफवडगाव 
बनसारोळा 
होळ 

ह. पिंपरी 
नांदुरघाट 
विडा 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 


अ. 


क्र 


९ 


qo 


११ 


१३ 


जिल्हा/तालुका 


बीड 


परळी वैजनाथ 


धारुर 


वडवणी 


औसा 


परळी 
धर्मापूरी 


शिरसाळा 
नागापूर 
पिंपळगाव गाडे 


धारुर 
तेलगाव 
मोहखेड 


वडवणी 
कवडगाव 


औसा 
किनी-थोट 
भादा 
बेलकूंड 
उजनी 


1 1 1 1 
T T T T 
Ww Yee oe a re 


१३७ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


१४ लातूर 
१ औसा 


२ निलंगा 


मातोळा 
किल्लारी 
लामजना 


निलंगा 
पानचिंचोळी 
अंबूलगा 
निटूर 


कासारसिरसी 
मदनसूरी 


औरादडशहाजनी 
कासार बाळकूंदा 
TOMI 
भुतमुंगळी 


1 1 
T T 


1 1 1 
T T T 


+ 
ww 


n 1 1 
T T T 
Kw YY a १ सहा 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


१५ उस्मानाबाद 
१ उस्मानाबाद 


२ तुळजापूर 


३ परांडा 


उस्मानाबाद (27.) +} 
उस्मानाबाद (ग्रा.) } 
बेंबळी + } 
केशेगाव } 
पाडोळी 

तेर 

ढोकी +} 
जागजी } 
तुळजापूर +} 
मंगरुळ +} 
सावरगाव } 
सलगरा 

इटकळ +} 
जळकोट +} 
नळदुर्ग } 
परांडा +} 
आसू } 
जवळा 

अनाळा 

सोनारी 


१३८ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


१५ उस्मानाबाद 
४ भुम 


५ वाजली 


६ कळंब 


७ उमरगा 


24 


3¢ 


38 


भुम 
वालवड 
ईट 

अंभी 
माणकेश्वर 
वाशी 
तेरखेडा 
पारगाव 
कळंब 
इटकूर 
येरमाळा 
शिराढोण 
गोविंदपूर 
मोहा 
उमरगा 
डाळिंब 
नारंगवाडी 


मुळज 


मुरुम 


1 1 
T T 


1 1 
T T 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 
अ. जिल्हा/तालुका 


२ धर्माबाद 


३ मुखेड 


१७ परभणी 
१ परभणी 


बिलोली 

आदमपूर +} 
लोहगाव } 
सगरोळी 

कुंडलवाडी 

धर्माबाद +} 
करखेली +} 
जारीकोट } 
मुखेड +} 
जांब (बु.) +} 
जाहूर +} 
चांडोळा } 
मुक्रमाबाद +} 
बाऱ्हाळी +} 
येवती } 
परभणी at 
झरी } 
पेडगाव +} 
जांब } 
शिंगणापूर 

दैठणा 

पिंगळी 


१३९ 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


परभणी 
गंगाखेड 


सोनपेठ 


पालम 


पाथरी 


मानवत 


२१ 


२२ 


गंगाखेड 
महातपूरी 
माखणी 

राणी सावरगाव 
सोनपेठ 
आवळगाव 
पालम 


चाटोरी 
बनवस 


पाथरी 
बाभळगाव 
हादगाव (बु) 
मानवत 
केकरजवळा 


कोल्हा 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) 


अ. 
१७ 


१८ 


जिल्हा/तालुका 
परभणी 
जिंतूर 


पुर्णा 


सेलू 


हिंगोली 
बसमत 


३५ 


जिंतूर +} 
सांगवी (म्हा.) } 
बामणी (बु.) +} 
चारठाणा } 
आडगाव (बु.) +} 
बोरी } 
पूर्णा 

ताडकळस +} 
लिमला } 
कात्नेश्वर 

चुडावा 

सेलू + } 
देऊळगाव घाट } 
वालूर +} 
कुपटा } 
चिकलठाणा (बु) 

बसमत } 
अंबा +} 
हयातनगर +} 
गिरगाव } 
हट्टा } 
कुरुंदा } 


१४० 


२० 
१ 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


नागपूर 
रामटेक 


उमरेड 


भिवापूर 


चंद्रपूर 
गोंडपिंपरी 


वरोरा 


रामटेक 
नगरधन 
मुसेवाडी 
देवलापार 
उमरेड 
हेवती 
पाचगाव 
बेला 
सिर्सी 
मकरधोकडा 
भिवापूर 


कारगाव 
मालेवाडा 


नांद 


तितूर 
वेलतूर 
मांढळ 
पचखेडी 
गोडपिंपरी 
धाबा 


टेंभुर्डा 
खांबाडा 


शेगाव 


१४१ 


पिक - रबी ज्वारी (जिरायत) रबी २०१८-१९ 
: जिल्हा/तालुका अ. अ. जिल्हा/तालुका 
२१ गडचिरोली २१ गडचिरोली 
१ गडचिरोली १ गडचिरोली 5) ४ मुलचेरा १४ मुलचेरा 
२ Wet 
५ सिरोंचा १५ सिरोंचा +} 
३ ब्राम्हणी --) १६ ब्राम्हणी +} 
४ येवली } १७ पेटीपाका } 
2 आरमोरी ५ आरमोरी १८ असरल्ली 
६ देऊळगाव -) £ झहेरी १९ अहेरी +} 
७ वैरागड 1 २० आलापल्ली } 
८ पिसे वडोधा } 
२१ जिमलगट्टी at 
३ चामोर्शी ९ चामोर्शी +} २२ पेरीमेली } 
१० कुनघडारै } 
११ घोट न्य 
१२ येनापूर +} 
१३ आष्टी } 


Tn  ReUL SHYT मंडळ:८४२ 


: = न aa षि | न 7 = Cy 


Bic ४ sere [१ लक्स र 
र 


oa ee: (eh ee 

* केके 

ats [af ‘Toe 
॥ ॥ पत क क्य 


१४२ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
| | जिल्हा/तालुका >. | मंडळ र जिल्हा/तालुका ठा मंडळ | | 
क्र क्र क्र. क्र. 
१ धुळे १ धुळे 
१ धुळे १ धुळे (शहर) +} 3 शिरपूर २३ शिरपूर ra 
2 res +} २४ बोराडी +} 
३ बोरकुंड +} २५ अर्थ +} 
४ आर्वी } २६ जावखेडे } 
५ सोनगीर +} २७ होलनाथे aot 
६ नागांव (बुद्रूक) +} २८ थळनेर +} 
७ फागणे +} २९ सांगवी } 
८ मुकटी } 
४ शिंदखेडा ३० शिंदखेडा +} 
९ धुळे (ग्रा) +} ३१ चिमठाणा +} 
१० कुसांबा +} ३२ शोवाडे +} 
११ AR) +} 33 खलाने } 
१२ लामकानी } 
३४ नरडाणे +} 
२ साक्री १३ साक्री +} ३५ बेटावद +} 
१४ कासारे +} ३६ वार्शी } 
१५ म्हसदी( प्र.) } 
३७ दौंडाईचा +} 
१६ दुसाने +} ३८ विखरण +} 
१७ निजामपूर +} ३९ विरदेल } 
१८ ब्राम्हणवेल } 
१९ पिंपळनेर +} 
20 कुडाशी +} 
२१ उमरप्ट्टा +} 


२२ दहीवेल } 


१४३ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
a जिल्हा/तालुका is मंडळ हिं जिल्हा/तालुका शर मंडळ शि 
क्र. क्र : क्र 
२ नंदूरबार ३ जळगांव 
१ नंदूरबार १ नंदूरबार +} १ यावल ५ साकली +} 
२ रनाळे +} ६ किनगांव } 
३ मंडल +} 
४ खोंडामळी } 2 रावेर ७ रावेर +} 
८ खानापूर 
चु कोरीट + } 
६ धानोरा +} ९ ftast +} 
७ आष्टे } १० ऐनपूर +} 
११ खिरोदा +} 
२ शाहादा ८ झाहादा +} १२ निंभोरा (बु.) +} 
९ मोहिदे (त) +} १३ सावदा } 
qo म्हसावद +} 
११ ब्राम्हणपुरी } ३ मुक्ताईनगर १४ अंथुर्ली +} 
१५ GST +} 
१२ सारंगखेडा +} १६ घोसगांव } 
१३ प्रकाशा i} 
४ अंमळनेर १७ अंमळनेर +} 
१४ वडाळी +} १८ Bros } 
१५ असलोद +} 
१६ मंदाना +} १९ नागांव +} 
१७ कलसाडी } २० पाटोदा } 
३ अक्राणी १८ रोशमाळ +} २१ अमलगांव +} 
१९ चुलवद } २२ मारवाड +} 
२३ ARG +} 
२० खुंटामोडी +} २४ वावदे } 
२१ तोरणमाळ } 
५ एरंडोल २५ एरंडोल +} 
४ अक्कलकुवा २२ अक्कलकुवा +} २६ कासोदा et 
२३ खापर +} २७ उतराण (गृह) +} 
२४ ART } २८ रिंगणगांव } 
२५ मोलगी ५) ६ धरणगांव २९ धरणगांव +} 
२६ दाब +} 30 सालावा +} 
२७ वडफली } ३१ सोनवड (बु) +} 
३२ पिंपरी (खु) +} 
3 जळगांव ३३ पालधी +} 
१ यावल १ यावल +} ३४ चांदसर } 
२ भालोद +} 
३ बामणोद +} 
४ फैजपूर } 


१४४ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
ei | जिल्हा/तालुका | . | मंडळ = जिल्हा/तालुका a मंडळ | | 
४ जळगांव 
७ जळगाव ३५ जळगाव -) ११ चोपडा ५२ चोपडा +} 
३६ म्हसावद +} ५३ हातेड +} 
३७ भोकर +} ५४ ORR + 
३८ पिंपराळा +} ५५ अडावद +} 
३९ नाशिराबाद +} ५६ धानोरा (प्रा) +} 
४० असोदा } ५७ गोरगावले +} 
५८ चहार्डी } 
८ भुसावळ ४१ भूसावळ +} 
४२ He +} @ जामनेर ५९ जामनेर +} 
४३ वरणगाव +} ६० नेरी Fa 
४४ पिंपळगाव बु. } ६१ मालदाभाडी +} 
६२ पहूर +} 
९ बोदवड ४५ बोदवड +} ६३ शोंदुर्णी +} 
४६ नाडगाव +} ६४ तोंडापूर +} 
४७ करंजी } ६५ फत्तेपूर +} 
६६ वाकडी } 
१० भडगाव ४८ भडगाव +} 
४९ आमदडे 4 
५० कोळगाव +} 


५१ कजगाव } 


१४५ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
| अ. | , 
ee | जिल्हा/तालुका क | मंडळ जिल्हा/तालुका डी मंडळ | | 
४ अहमदनगर ४ अहमदनगर 
१ नगर १ जेऊर -) ५ शोवगांव ३७ एरंडगाव +} 
२ कापूरवडी +} ३८ बोधेगाव +} 
३ चिंचोडी पाटील +} ३९ चापडगाव } 
४ भिंगार +} 
५ नाळेगांव +} ६ पार्थर्डी ४० पाथर्डी +} 
६ सावेडी +} ४१ माणिकदोंडी +} 
७ नागापूर } ४२ कारंजी +} 
४३ मिरी } 
८ चास +} 
९ केडगांव +} ४४ टाकळीमानुर +} 
qo वाळकी +} ४५ कोरडगांव } 
११ रुई छत्तीशी } 
७ नेवासा ४६ नेवासा (खु) +} 
२ पारनेर १२ टाकळी ढोकेश्वर +} ४७ नेवासा (बु.) +} 
१३ पळशी +} ४८ सलबतपूर } 
१४ वडडझीरे +} 
१५ निघोज } ४९ घोडेगांव Fay 
५० वडाळा भैरोबा +} 
१६ पारनेर +} ५१ सोनई +} 
१७ सुपा +} ५२ चांदा +} 
१८ भाळवणी +} ५३ कुकाना } 
१९ वाडेगव्हाण } 
८ संगमनेर ५४ संगमनेर +} 
३ श्रीगोंदा २० श्रीगोंदा +} ५५ धादरफळ J.) +} 
२१ पेडगांव +} ५६ घारगांव +} 
२२ मांडवगण +} ५७ SIGUA 4} 
२३ कोळगांव +} ५८ साकुर +} 
२४ बेलवंडी +} ५९ पिंपर्णे } 
२५ देव दैठण +} 
२६ काष्टी +} ६० आश्वी +} 
२७ चिनाला } ६१ सिबलापूर +} 
६२ तळेगांव +} 
४ कर्जत २८ राशीन +} ६३ सामनापूर } 
२९ कर्जत +} 
३० भांबोरा } ९ अकोले ६४ अकोले +} 
६५ FRR +} 
३१ मिरजगाव +} ६६ विळगांव } 
३२ कोंभळी +} 
३३ माहीजळगांव } ६७ राजूर +} 
६८ साकीरवाडी +} 
५ शोवगांव ३४ शोवगांव +} ६९ शोंदी i} 
३५ भातकुडगांव +} ७० कोटुल +} 
३६ ढोर जळगांव (स) } ७१ ब्राम्हणवाडा } 


१४६ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
हि | जिल्हा/तालुका 2 | मंडळ जिल्हा/तालुका ie मंडळ | | 
क्र क्र : : 
४ अहमदनगर ५ पुणे 
१० कोपरगांव ७२ कोपरगांव नी २ मुळशी १५ घोटावडे +} 
७३ रवंदे +} १६ थेरगांव } 
७४ सुरेगांव } 
3 भोर १७ भोर +} 
७५ पोहेगांव +} १८ अंबावडे +} 
७६ दहीगांव बोलका } १९ भोलावडे +} 
२० संगमनेर +} 
११ राहाता ७७ राहाता +} २१ निघुडघर } 
७८ लोणी +} 
७९ बाभळेश्वर +} २२ नसरापूर +} 
८० शिर्डी +} २३ वेळू eh 
८१ पुणतांबा } २४ किकवी } 
१२ श्रीरामपूर ८२ श्रीरामपूर +} ४ मावळ २५ लोणावळा +} 
८३ बेलापूर +} २६ कार्ला +} 
८४ टाकळीभान +} २७ खडकाळा } 
८५ उंदीरगांव } 
२८ तळेगांव +} 
१३ राहूरी ८६ राहूरी +} २९ काळे कॉलनी +} 
८७ सात्रळ +} ३० शिवणे +} 
८८ तेहराबाद +} ३१ वडगांव मावळ } 
८९ वांबोरी +} 
९० ब्राम्हणी } 4 जुन्नर ३२ जुन्नर +} 
३३ राजूर +} 
९१ देवळाली +} ३४ आपटाळे } 
९२ टाकळी मिया } 
३५ ओतूर +} 
५ पुणे ३६ वडगांव (आनंद) +} 
१ हवेली १ खेडशिवापूर +} 30 डिंगोरे } 
२ खडकवासला +} 
3 कोथरुड } ३८ नारायणगांव +} 
३९ बेल्हा +} 
४ चिंचवड +} ४० निमगांव सावा } 
4 कळस +} 
६ भोसरी +} ६ खेड ४१ राजगुरुनगर +} 
७ वाघोली } ४२ कन्हेरसर } 
४३ वाडा +} 
८ हडपसर +} ४४ कुडे (बु) } 
९ उरळीकांचन +} 
१० थेऊर } ४५ कडूस +} 
४६ Use } 
२ मुळशी ११ पौड +} 
१२ पिरंगुट +} ४७ चाकण +} 
१३ माले +} ४८ पिंपळगांवत. खेड +} 
१४ मुठे } ४९ आळंदी } 


१४७ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
| जिल्हा/तालुका | = | मंडळ = जिल्हा/तालुका a मंडळ | | 
५ पुणे ५ पुणे 
७ आंबेगांव ५० घोडेगांव +} 99 दौंड ८० दौंड +} 
५१ आंबेगांव } ८१ देऊळगांव राजे +} 
८२ रावणगांव } 
५२ कळंब +} 
५३ मंचर +} ८३ केडगांव क्यों 
५४ पारगांव } ८४ वरवंड +} 
८५ पाटस +} 
८ शिरुर ५५ शिरुर +} ८६ यवत +} 
५६ रांजणगांव गणपती  --) ८७ राहू } 
५७ टाकळी हाजी +} 
५८ मलठण 5) १२ पुरंदर ८८ सासवड +} 
५९ पाबळ } ८९ भिवाडी +} 
go राजेवाडी +} 
६० तळेगांव ढमढेरे क्यो ९१ जेजुरी +} 
६१ कोरेगांव भिमा +} ९२ PUR वळन } 
६२ न्हावरा +} 
६३ वडगांव रासई } ६ सोलापूर 
१ ठउ.सोलापूर १ उ. सोलापूर +} 
९ बारामती ६४ बारामती +} २ शोलगी 
६५ उंडवाडी (क) +} 
६६ मालेगांव +} 3 fe +} 
g पणदरे } ४ वडाळा +} 
५ मार्डी } 
६८ वडगांव (नी.) +} 
६९ सुपा 5) २ द. सोलापूर ६ बोरमणी +} 
७० लोणी (aT) +} ७ मुस्ती +} 
७१ मोरगांव } ८ वळसंग } 
१० इंदापूर ७२ इंदापूर +} ९ मंद्रूप +} 
७३ लोणी देवकर +} १० विंचूर +} 
७४ बावदा } ११ निंबर्गी +} 
१२ होटगी } 
७५ सनसार +} 
७६ निमगांव केतकी +} ३ बार्शी १३ बार्शी +} 
७७ काटी +} १४ खांडवी +} 
७८ अंथुर्णे +} १५ अगलगांव +} 
७९ भिगवण } १६ पांगरी } 


१४८ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
fe | जिल्हा/तालुका य मंडळ ia प जिल्हा/तालुका ह मंडळ शि 
क्र क्र : क्र. 
६ सोलापूर ६ सोलापूर 
३ बार्शी १७ पानगांव +} ७ करमाळा ४९ करमाळा +} 
१८ सुर्डी +} ५० केतूर em 
१९ वैराग } ५१ कोर्टी } 
२० नारी +} ५२ जेऊर +} 
२१ उपळे (दु) +} ५३ SARS +} 
२२ गौडगांव } ५४ केम +} 
५५ अर्जुननगर +} 
४ अक्कलकोट २३ अक्कलकोट +} ५६ सालसे } 
२४ जेऊर +} 
२५ तडवळ +} ८ पंढरपूर ५७ पंढरपूर +} 
२६ करजगी } ५८ भंडीशेगाव +} 
५९ भालवणी +} 
२७ दुधनी +} ६० करकंब +} 
२८ Fait } ६१ पटकुरोली } 
२९ वागदरी +} ६२ पुळूज +} 
30 चपळगाव +} ६३ चळे +} 
३१ किणी } ६४ तुंगत +} 
६५ कासेगांव } 
५ मोहोळ ३२ मोहोळ +} 
३३ नरखेड +} ९ माळशिरस ६६ माळशिरस +} 
३४ शोटफळ +} ६७ इस्लामपूर +} 
३५ पेनूर } ६८ अकलूज +} 
६९ लवंग +} 
३६ वाघोली +} ७० महाळूंग } 
३७ कामती (बु) +} 
३८ सावलेश्वर +} १० मंगळवेढा ७१ मंगळवेढा +} 
३९ टाकळी (सी) } ७२ बोराळे +} 
७३ आंधळगाव } 
६ माढा ४० माढा +} 
४१ दारफळ } ७४ भोसे +} 
७५ हुलजंती +} 
४२ रोपळे ral ७६ मरवडे +} 
४३ म्हैसगाव +} ७७ मारापूर } 
४४ Heat } 
४५ टेंभुर्णी + } 
४६ रांजणी +} 
४७ मोडलिंब +} 


४८ BHO } 


१४९ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
Fe अ. . न 
| जिल्हा/तालुका द | मंडळ जिल्हा/तालुका is मंडळ | | 
क्र. क्र ; 
७ सातारा ७ सातारा 
१ कोरेगांव १ कोरेगांव +} ४ वाई २३ पसरणी +} 
२ कुमठे कते २४ पाचवड +} 
३ रहिमतपूर +} २५ धोम +} 
४ शिरंबे +} २६ वाई } 
५ वाठारकिरोली } 
२७ भुईज +} 
६ वाठार स्टेशन +} २८ ase #} 
७ पिंपोडे (बु.) ee २९ सुरुर } 
८ सातारारोड +} 
९ fires } ८ सांगली 
१ मिरज १ मिरज +} 
2 खटाव qo खटाव +} २ मालगांव +} 
११ औंध क ३ आरग } 
१२ पुसेगांव +} 
१३ बुध +} ४ कवलापूर +} 
१४ वडूज } ५ बुधगांव } 
१५ पुसेसावळी +} ६ क. डिग्रज +} 
१६ मायणी +} ७ सांगली } 
१७ निमसोड +} 
१८ कातरखटाव } 2 जत ८ जत +} 
९ डफळापूर +} 
३ खंडाळा १९ खंडाळा +} १० कुंभारी +} 
२० वाठार (J) +} ११ शोगांव } 
२१ शिरवळ +} 
२२ लोणंद } १२ उमदी +} 
१३ माडग्याळ +} 
१४ मुचंडी +} 
१५ संख } 


१५० 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
शशि अ. री 0 
| जिल्हा/तालुका is | मंडळ जिल्हा/तालुका oe मंडळ | | 
क्र. क्र : , 
८ सांगली ८ सांगली 
३ खानापूर १६ खानापूर +} ८ क. महांकाळ ४७ क. महांकाळ +} 
१७ करंजे +} ४८ कुची +} 
१८ विटा +} ४९ ढालगांव +} 
१९ लेंगरे +} ५० देशिंग +} 
२० भाळवणी } ५१ हिंगणगांव } 
४ वाळवा २१ वाळवा +} ९ औरंगाबाद 
२२ आष्टा +} १ औरंगाबाद १ औरंगाबाद +} 
२३ कोरेगांव } २ भावसिंगपूरा ey 
३ उस्मानपुरा +} 
२४ इस्लामपूर +} ४ कांचनवाडी +} 
२५ पेठ + } षु चौका + } 
२६ कामेरी } ६ हरसुल } 
२७ कासेगांव +} ७ चित्ता पिंपळगांव +} 
२८ ताकारी +} ८ करमाड +} 
२९ बहे } ९ लाडसांगवी +} 
१० चिकलठाणा } 
३० fags +} 
३१ तांदुळवाडी } २ फुलंब्री ११ फुलंब्री +} 
१२ तिरबावडा +} 
५ तासगांव ३२ तासगांव +} १३ आळंद +} 
३३ विसापूर +} १४ वडोदा बाजार } 
३४ मांजर्ड } 
3 पैठण १५ पैठण +} 
३५ मणेराजूरी +} १६ बिडकिन } 
३६ सावळज +} 
३७ येळावी } १७ लोहगांव +} 
१८ ढोरकिन +} 
६ पळूस ३८ भिलवडी +} १९ बालानगर +} 
३९ अंकल - खोप +} २० पिंपळवाडी - i } 
४० पलूस +} 
४१ कुंडल } २१ पाचोडा +} 
२२ विहामांडवा +} 
७ कडेगांव ४२ कडेगांव +} 23 नांदर +} 
४३ शाळगांव +} २४ ALS } 
४४ नेवरी +} 
४५ वांगी +} ४ गंगापूर २५ गंगापूर +} 
४६ चिंचणी } २६ ASIST +} 
२७ मांजरी } 


१५१ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
el जिल्हा/तालुका a Ee जिल्हा/तालुका if 
९ औरंगाबाद औरंगाबाद 
४ गंगापूर २८ शोंदुरवाडा +} ८ सिल्लोड ५९ अजिंठा +} 
२९ वाळूंज +} ६० गोळेगांव +} 
३० तुर्काबाद } ६१ आमठाणा +} 
६२ अभई } 
३१ हरसुल +} 
३२ डोणगांव +} ९ सोयगांव ६३ सोयगांव +} 
३३ सिद. वडगांव } ६४ सावलज बाजार 
५ वैजापूर ३४ वैजापूर +} ६५ बानोटी 
३५ शिरुर +} 
३६ SME) -) १० जालना 
३७ खंडाळा +} १ भोकरदन १ भोकरदन +} 
३८ बोरसर } 2 सिपोरा 
३९ लाडगांव +} 3 धावडा +} 
४० महालगांव +} ४ अनावा +} 
४१ नागमठाण } ५ पिंपळगांव (रे.) } 
४२ गरज +} ६ हसनाबाद +} 
४३ लासूरगांव } ७ राजूर +} 
केदार खेड } 
६ कन्नड ४४ कन्नड +} 
४५ चापनेर +} २ जाफ्राबाद ९ जाफ्राबाद +} 
४६ चिकलठाणा } १० माहोरा +} 
११ कुंभारझरी } 
४७ पिशोर +} 
४८ नाचणवेल +} १२ टेंभुर्णी +} 
४९ करंजखेड #} १३ वरुड J.) } 
Yo चिंचोली (पा.) + } 
५१ देवगांव } ३ अंबड १४ अंबड प्रो 
१५ धनगर पिंपरी 
७ खुलताबाद ५२ वेरुळ 
१६ जामखेड +} 
५३ सुलतानपूर +} १७ रोहीलगड +} 
५४ सावंगी १८ गोदी +} 
१९ वडीगोद्री +} 
८ सिल्लोड ५५ सिल्लोड +} २० सुकापुरी } 
५६ निल्लोड +} 
५७ भराडी +} ४ घनसांगवी २१ घनसांगवी +} 
५८ बोरगांव - बाजार } २२ राणीऊचेगांव } 


१द२ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
SI अ. . न 
| जिल्हा/तालुका = | मंडळ जिल्हा/तालुका जि मंडळ | | 
क्र. 9 : 
qo जालना ११ बीड 
४ घनसांगवी २३ तिर्थपूरी +} 3 शिरुरकासार १६ शिरुरकासार +} 
२४ कुम पिंपळगांव +} १७ तितरवणी +} 
२५ अंतरवली टेभें +} १८ रायमोह } 
२६ रांजणी +} 
२७ जांब समर्थ } ४ आष्टी १९ आष्टी +} 
२० टाकळसिंग +} 
५ परतूर २८ परतूर +} २१ कडा +} 
२९ TEX +} २२ धामणगांव } 
३० सृष्टी } 
23 दौलावडगाव +} 
३१ आष्टी +} २४ धानोरा कग 
३२ सातोना (बु) } २५ पिंपळा } 
६ मंठा ३३ मंठा ५ गेवराई २६ गेवराई +} 
२७ धोंडराई } 
३४ तळनी (दुधा) +} 
34 ढोकसाळ +} २८ जातेगांव +} 
३६ पांगारी (गो.) } २९ पाचेगांव +} 
30 सिरसादेवी +} 
७ बदनापूर ३७ बदनापूर +} ३१ तलवडा +} 
३८ शोलगाव +} ३२ रेवकी } 
३९ धाबाडी +} 
४० बावणे पांगरी +} ३३ उमापूर +} 
४१ रोषणगाव } ३४ मादळमोही +} 
34 चकलांबा } 
११ बीड 
१ बीड १ बीड +} ६ माजलगांव ३६ माजलगांव +} 
२ पाली +} ३७ गंगामसला +} 
३ नाळवंडी +} ३८ किठ्टी आडगाव +} 
४ पिंपळनेर +} ३९ तालखेड } 
५ म्हाळस जावळा } 
vo figs +} 
६ पेडगांव नी ४१ दिद्रुड } 
७ RIA) } 
७ आंबेजोगाई ४२ अंबेजोगाई +} 
८ मांजरसुंबा +} ४३ लो. सावरगांव +} 
९ लिंबा गणेडा +} ४४ पाटोदाम. } 
१० नेकनुर +} 
११ चौसाळा } ४५ घाटनांदूर +} 
४६ बर्दापूर } 
२ पाटोदा १२ पाटोदा +} 
१३ दासखेड +} 
१४ अमळनेर +} 
१५ थेरला } 


१५३ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
a अ. . ; 
| जिल्हा/तालुका | मंडळ जिल्हा/तालुका मंडळ | | 
क्र क्र क्र. 
११ बीड १३ लातूर 
८ केज ४७ केज +} 3 औसा १९ बेलकुंड 
४८ यसुफ वडगांव +} 
४९ बनसारोळा +} 20 किल्लारी 
Yo होळ } 
२१ लामजना 
५१ ह. पिंपरी +} 
५२ नांदुरघाट +} २२ उजनी 
५३ विडा } 
४ अहमदपूर २३ अहमदपूर +} 
९ परळी वैजनाथ ५४ परळी +} २४ शिरुरताजबंद +} 
५५ धर्मापूर } २५ हडोलती } 
५६ शिरसाळा +} २६ किनगांव +} 
५७ नागापूर +} २७ खंडाळी +} 
५८ पिंपळगांव गाडे } २८ अंधोरी } 
qo धारुर ५९ धारुर +} ५ निलंगा २९ निलंगा 
६० मोहखेड +} 
६१ तेलगांव } ३० पानचिंचोली 
११ वडवणी ६२ कवडगांव +} ३१ अंबुलगा 
६३ वडवणी } 
३२ निटूर 
१२ लातूर 
१ लातूर १ लातूर ३३ कासारसिरसी 
२ बाभळगांव ३४ मदनसुरी 
३ हरंगुल (बु) ३५ औरादडहाजनी 
४ कासारखेडा ३६ कासारबालकुंदा 
५ मुरुड ३७ हलगरा 
६ गातेगांव ३८ भुतमुंगळी 
७ तांदुळजा ६ शिरुर अनंतपाळ ३९ शिरुर अनंतपाळ 
८ चिंचोली (बु) ४० साकोळ 
९ wet ४१ हिसामाबाद 
२ रेणापूर १० रेणापूर ७ उदगीर ४२ उदगीर +} 
४३ नानलगांव +} 
११ पानगांव ४४ मोघा +} 
४५ देवर्जन ey 
१२ पोहरेगांव ४६ हेर } 
१३ कारेपूर ४७ वाढवणा +} 
४८ नळगीर +} 
१४ पळशी ४९ तोंडार } 
3 औसा १५ औसा ९ देवणी ५० देवणी 
१६ किनी - ote ५१ बोरोळ 
१७ भादा ५२ वलांडी 


१८ मातोळा 


१५४ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
B अ. . अ. | 
जिल्हा/तालुका मंडळ जिल्हा/तालुका मंडळ 
क्र क्र. क्र 
१३ लातूर १४ उस्मानाबाद 
१० चाकूर ५३ चाकूर +} ४ भुम १६ भुम 
५४ शोळगांव } 
१७ वालवड 
५५ वडवळ 
१८ ईट 
५६ नळेगांव 
१९ अंभी 
yo झरी (बु. 
२० माणकेश्वर 
५८ आष्टा 
५ वाशी २१ वाजी 
१४ उस्मानाबाद 
१ उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद हहर) २२ तेरखेडा 
२ उस्मानाबाद (ग्रा) २३ पारगांव 
3 बेंबळी ६ कळंब २४ कळंब 
४ केडोगांव २५ इटकूर 
५ पाडोळी २६ येरमाळा 
६ तेर २७ शिराढोण 
७ ढोकी २८ गोविंदपूर 
८ जागजी २९ मोहा 
२ तुळजापूर ९ तुळजापूर +} ७ उमरगा ३० उमरगा +} 
१० सलगरा ३१ डाळीब 
११ सावरगांव +} ३२ नारंगवाडी +} 
१२ मंगरुळ ३३ मुळज 
१३ इटकळ ३४ मुरुम 
१४ जळकोट ८ लोहारा ३५ लोहारा 
१५ नळदुर्ग ३६ माकणी 
३७ जेवळी 


१५५ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
व्यि जिल्हा/तालुका | अ. | मंडळ अ. | जिल्हा/तालुका | अ. मंडळ | | 
१५ नांदेड १५ नांदेड 
१ नांदेड १ नांदेड (हहर) +} ८ मुखेड ३३ मुखेड +} 
२ वजीराबाद +} ३४ जांब +} 
३ नांदेड (ग्रा) +} 34 चांडोळा } 
४ तुपा +} 
५ विष्णुपूरी +} ३६ जाहुर +} 
६ वसरणी } ३७ येवती +} 
३८ मुक्रमाबाद +} 
७ लिंबगांव ३९ areal } 
८ तरोडा (बु) ९ किनवट ४० किनवट +} 
४१ बोदडी +} 
२ अर्धापूर ९ अर्धापूर ज्ये ४२ जलधरा +} 
qo दाभड } ४३ इस्लामपूर +} 
४४ मांडवी +} 
११ माळेगांव ४५ दहेली +} 
४६ शिवणी } 
४ बिलोली १२ बिलोली 
१६ परभणी 
१३ आदमपूर +} १ परभणी १ जांब ach 
१४ कुंडलवाडी } २ झरी } 
१५ लोहगांव ३ पेडगांव +} 
४ शिंगणापूर +} 
१६ सगरोळी ५ परभणी } 
६ दैठणा 
५ धर्माबाद १७ धर्माबाद 
७ पिंगळी 
१८ करखेली 
२ गंगाखेड ८ गंगाखेड +} 
१९ जारीकोट ९ महातपूरी } 
६ हादगांव २० हादगांव +} qo माखणी +} 
२१ तामसा +} ११ राणी सावरगांव } 
२२ मंठा +} 
२३ आष्टी } ३ सोनपेठ १२ सोनपेठ 
२४ पिंपळखेड +} १३ आवलगांव 
२५ तळणी } 
२६ निवघा (बा.) 
७ देगलूर २७ देगलूर +} 
२८ खानापूर } 
२९ BER 
30 ARGS +} 
३१ मालेगांव (म) +} 
३२ हणेगांव } 


१५६ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 
१६ परभणी १७ हिंगोली 
४ जिंतूर १४ जिंतूर +} 3 कळमनुरी १० कळमनुरी +} 
१५ सांगवी (म्हा.) +} ११ वाकोडी +} 
१६ बामणी (बु) } १२ नांदापूर } 
१७ आडगांव (बु.) +} १३ आ. बालापूर +} 
१८ बोरी +} १४ डोंगरकडा +} 
१९ चारठाणा } १५ वारंगा फाटा } 
५ पुर्णा २० पुर्णा +} ४ बसमत १६ बसमत +} 
२१ ताडकळस +} १७ अंबा +} 
२२ लिमला } १८ हयातनगर +} 
१९ गिरगांव +} 
२३ कालतनेश्वर +} 20 हट्टा } 
२४ चुडावा 
२१ टेंभुर्णी +} 
६ सेलू २५ सेलू +} २२ कुरुंदा 
२६ देऊळगांव - घाट } 
१८ बुलडाणा 
२७ वालूर +} १ चिखली १ मेरा (खु. +} 
२८ कुपटा 2 शोलगांव-अटोल +} 
३ कोलारा +} 
२९ चिखलठाणा (बु.) ४ चांदई } 
१७ हिंगोली ५ चिखली +} 
१ हिंगोली १ हिंगोली +} ६ हटणी 
२ खंबाळा +} 
३ नर्सी } ७ एकलारा +} 
८ अमडापूर +} 
२ सेनगांव ४ सेनगांव +} ९ Ut क 
५ गोरेगांव } qo पेठ +} 
११ धोडप } 
६ आजेगांव +} 
७ पान- कन्हेरगांव +} २ बुलडाणा १२ बुलडाणा +} 
८ साखरा +} १३ साखळी (बु.) +} 
९ Ba } १४ पाडळी +} 
१५ देऊळघाट +} 
१६ धाड +} 
१७ म्हसला +} 
१८ रायपूर } 


१५७ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
a अ. | : 
| जिल्हा/तालुका वि | मंडळ जिल्हा/तालुका व मंडळ | | 
क्र. : 4 
१८ बुलडाणा १८ बुलडाणा 
३ देऊळगांवराजा १९ देऊळगांवराजा +} ९ खामगांव ५३ बोरीअडगांव की; 
२० मेहुणाराजा +} ५४ लखनवाडा +} 
२१ तुळजापूर +} ५५ पिंपळगांव राजा +} 
२२ दे. माही +} ५६ काळेगांव +} 
२३ अंढेरा } ५७ खामगांव +} 
५८ अवार +} 
४ शिंदखेडराजा २४ सिंदखेड राजा +} ५९ हिवरखेड +} 
२५ कि. राजा + } ६०0 अटाळी + } 
२६ सोनशी +} ६१ वझर +} 
२७ साखरखेर्डा } ६२ पारखेड +} 
६३ पळशी (बु. } 
२८ दुसरबीड +} 
२९ मलकापूर पांगरा +} १० मेहकर ६४ मेहकर +} 
३० शोंदुरजन } ६५ हिवरा आश्रम +} 
६६ डोणगांव +} 
५ लोणार ३१ लोणार +} ६७ देऊळगांव माळी } 
३२ टिटवी +} 
३३ हिरवड } ६८ अंजनी (बु) +} 
६९ शोवगांव (दे.) +} 
३४ सुलतानपूर +} ७० लोणी गवळी +} 
३५ बीबी +} ७१ जानेफळ +} 
३६ अंजनी खुर्द } ७२ नायगांव दत्तपूर +} 
७३ वरवंड } 
६ जळगांव जामोदे ३७ जामोद +} 
३८ जळगांव 5) ११ मलकापूर ७४ मलकापूर +} 
३९ asrt +} ७५ धरणगाव +} 
४० पिंपळगांव काळे +} ७६ नरवेल +} 
४१ असलगांव } ७७ दाताळा +} 
७८ जांभूळ धाबा } 
७ संग्रामपूर ४२ सोनाळा +} 
४३ बावणबीर +} १९ अकोला 
४४ संग्रामपूर +} १ अकोट १ अकोट +} 
४५ कवठळ +} २ मुंडगाव +} 
४६ पातुर्डा } ३ पणज } 
८ नांदुरा ४७ नांदुरा (बु.) +} ४ चोहोट्टा +} 
४८ शोंबा (बु.) +} ५ कुटासा +} 
४९ वडनेर +} ६ उमरा act 
५० चांदुरबीस्वा +} ७ आसेगांव बाजार +} 
५१ निमगांव +} अकोलखेड } 
५२ म्हाळुंगी } 
२ तेल्हारा ९ तेल्हारा +} 
qo मालेगांव बाजार +} 
११ हिवरखेड +} 
१२ अडगांव (बु.) +} 
१३ West } 
१४ पंचगव्हाण 


१५८ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
ei क्र क्र. क्र 
१९ अकोला १९ अकोला 
३ बाळापूर १५ बाळापूर +} ६ बार्शी टाकळी ३८ बार्शी टाकळी +} 
१६ पारस } ३९ महाण +} 
४० राजंदा +} 
१७ उरळ (J) +} ४१ धाबा +} 
१८ निंबा +} ४२ पिंजर +} 
१९ हातरुण +} ४३ खेडा (बु.) } 
२० व्याळा +} 
२१ वडेगांव } © मूर्तीजापूर ४४ मूर्तीजापूर +} 
४५ हातगांव +} 
४ पातूर २२ पातूर +} ४६ लाखपूरी } 
२३ बाभूळगांव +} 
२४ आलेगांव +} ४७ माना +} 
२५ at +} ४८ शोेलू बाजार +} 
२६ सस्ती } ४९ निंभा +} 
५० Dea +} 
५ अकोला २७ अकोला +} ५१ जामठी } 
२८ घूसर +} 
२९ दहिहांडा +} 
३० Hatt +} 
३१ उगवा +} 
३२ आगर } 
३३ बोरगाव मंजू +} 
३४ शिवणी +} 
34 पळशी (बु) +} 
३६ सांगळूद +} 
३७ कुरणखेड } 


१द९ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
i जिल्हा/तालुका क मंडळ 5 जिल्हा/तालुका र मंडळ 
क्र. क्र. क्र क्र. 
२० अमरावती २० अमरावती 
१ धारणी १ धारणी +} ७ दर्यापूर ३८ दर्यापूर +} 
२ RY } ३९ थिलोरी } 
३ Youre +} ४० मंडल रामतीर्थ 
४ सावलीखेडा } 
४१ GER 
२ चिखलदरा ५ चिखलदरा 
४२ दारापूर 
६ सेमाडोह +} 
७ टेंभुरसोडा +} ४३ वडनेर गंगाई +} 
चुर्णी } ४४ सामदा } 
३ अमरावती ९ शिराळा +} ४५ येवदा 
१० नांदगांव पेठ क्यो 
११ माहुली जहान +} ८ अंजनगाव ४६ अंजनगाव (सु) +} 
१२ डवरगाव +} ४७ सातेगांव +} 
१३ अमरावती +} ४८ ASR +} 
१४ बडनेरा et ४९ विहीगांव } 
१५ वडाळी +} 
१६ वलगाव +} ५० कापूसतळणी 
१७ नवसारी } 
५१ कोकर्डा 
४ भातकुली १८ भातकुली +} 
१९ आसरा +} ९ चांदूर बाजार ५२ चांदूर बाजार +} 
२० निंभा } ५३ बेलोरा +} 
५४ तळेगांव मोहना +} 
२१ आष्टी +} ५५ आसेगांव } 
२२ पुर्णा नगर } 
५६ शिरजगाव कसबा +} 
२३ खोलापूर ५७ करजगांव +} 
५८ ब्राम्हणवाडा थडी } 
५ मोर्शी २४ मोर्शी +} 
२५ नेर पिंगळई -) १० धामणगावरे) ५९ धामणगाव (रे) +} 
२६ Ares zm ६० दत्तापूर +} 
२७ रिध्दपूर +} ६१ भातकूली +} 
२८ अंबाडा +} ६२ चिंचाली +} 
२९ हिवरखेड +} ६३ तळेगाव दशासर क; 
३० धामणगाव } ६४ मंगरुळ दस्तगीर +} 
६५ अंजनसिंगी } 
६ वरुड ३१ वरुड +} 
३२ बेनोदा +} ११ अचलपूर ६६ अचलपूर +} 
३३ लोणी +} ६७ परतवाडा +} 
३४ पुसला +} ६८ रासेगाव +} 
३५ शोंदुरजना घाट +} ६९ असदपूर +} 
३६ राजूरा बाजार +} ७० पथ्रोट +} 
३७ वाठोडा } ७१ परसापूर } 


१६० 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
| क्र. क्र. क्र. 
२१ यवतमाळ २१ यवतमाळ 
१ उमरखेड १ बिटरगाव (बु.) +} ६ पुसद ३१ पुसद +} 
२ दराटी +} ३२ वरुड +} 
३ ढाणकी +} ३३ जांबबाजार +} 
४ चातारी +} ३४ ब्राम्हणगांव } 
५ उमरखेड कमी 
६ मुळावा +} ३५ खंडाळा +} 
विडूळ } ३६ बेलोरा (खु. +} 
३७ ठोंबाळपिंपरी +} 
२ केळापूर ८ पांढरकवडा +} ३८ गौळ (खु. } 
९ पहापळ +} 
१० चालबर्डी +} ७ दारव्हा ३९ दारव्हा +} 
११ रुंझा +} ४० बोरी (खु. +} 
१२ करंजी +} ४१ महागाव +} 
१३ पाटणबोरी } ४२ लाडखेड } 
३ आर्णी १४ आर्णी +} ४३ चिखली +} 
१५ लोणबेहळ +} ४४ लोही +} 
१६ अंजनखेड } ४५ मांगकिन्ही } 
१७ जवळा +} ८ महागाव ४६ महागाव 
१८ बोरगाव +} 
१९ सावळी } ४७ फुलसावंगी 
४ मारेगाव २० मारेगाव +} ४८ ARE 
२१ मार्डी +} 
२२ वनोजा +} ४९ गुंज 
२३ कुंभा +} 
२४ वाटोनी } yo हिवरा 
५ कळंब २५ कळंब +} ५१ काळी दौ. 
२६ कोठा +} 
२७ सावरगाव +} ९ दिग्रस ५२ कलगाव 
२८ पिंपळगाव रुई +} 
२९ मेटीखेडा +} ५३ तुप टाकळी 
३० जोडमोहा } 
१० घाटंजी ५४ घाटंजी 


५५ पारवा 


१६१ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
B | जिल्हा/तालुका ie | मंडळ जिल्हा/तालुका मंडळ | | 
क्र. क्र ही क्र. 
२२ वर्धा २२ वर्धा 
१ आर्वी १ आर्वी +} ८ सेलू ४० सेलू rm 
२ खरंगणा +} ४१ केळझर +} 
३ वाठोडा } ४२ सिंदी +} 
४३ हिंगणी +} 
४ वाढोना +} ४४ झडशी } 
५ Weal +} 
६ विरुळ } २३ नागपूर 
१ नागपूर (ग्रा.) १ खापरी (रेल्वे) #} 
२ कारंजा ७ कारंजा +} २ सोनेगांव लोधी +} 
८ ठाणेगांव } ३ गोधनी +} 
४ हुडकेश्वर +} 
९ सारवाडी ५ बोरी ay 
६ वाडी } 
qo कन्नमवार (ग्रा.) 
३ देवळी ११ देवळी +} २ कामठी ७ कामठी +} 
१२ अंदोरी +} ८ कोराडी } 
१३ गिरोली } 
९ वडोदा +} 
४ हिंगणघाट १४ हिंगणघाट +} qo दिंघोरी } 
१५ वाघोली +} 
१६ सावली +} ३ हिंगणा ११ हिंगणा +} 
१७ अल्लीपूर +} १२ वाणा डोंगरी +4, 
१८ सिरसगांव } १३ कान्होलीबारा +} 
१४ अडेगांव a 
१९ कानगांव +} १५ गुमगाव +} 
२० वडनेर +} १६ टाकळघाट } 
२१ Weal } 
४ रामटेक १७ रामटेक +} 
५ समुद्रपूर २२ समुद्रपूर +} १८ नगरधन +} 
२३ गिरड } १९ मुसेवाडी +} 
२० देवलापार } 
२४ मांडगांव +} 
२५ कंढळी +} ५ पारशिवाणी २१ पारशिवाणी 
२६ वायगांव (गोंड) } 
२२ नवेगांवखैरी +} 
२७ नंदोरी +} २३ कन्हाण +} 
२८ जाम +} २४ आमडी } 
२९ कोरा } 
६ मौदा २५ मौदा +} 
६ वर्धा ३० वर्धा +} २६ FAST } 
३१ सेवाग्राम क्यों 
३२ तळेगांव (टा.) } २७ खात +} 
२८ कोंदामेंढी } 
३३ वायगाव +} 
३४ आंजी +} २९ निमखेडा +} 
34 वायफळ ra 30 चाचेर } 
३६ सालोड (ही) } 
७ आष्टी ३७ आष्टी +} 
३८ तळेगाव +} 
३९ साहूर i 


१६२ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
el | जिल्हा/तालुका व | मंडळ a जिल्हा/तालुका प मंडळ | | 
क्र क्र . क्र 
२३ नागपूर २३ नागपूर 
७ काटोल ३१ काटोल +} १२ भिवापूर ५८ भिवापूर +} 
३२ पारडसिंगा +} ५९ कारगांव +} 
३३ येणवा } ६० मालेवाडा } 
३४ मेटपांजरा +} ६१ नांद 
३५ रिधोरा +} 
३६ कोंढाळी } १३ कुही ६२ कुही +} 
६३ राजोला +} 
८ नरखेड ३७ नरखेड +} ६४ तितुर } 
३८ मोवाड } 
६५ वेलतूर +} 
३९ सावरगांव ६६ मांढळ +} 
६७ पचखेडी } 
४० भिष्णूर +} 
४१ जलालखेडा ५) २४ भंडारा 
४२ मेंढला } q भंडारा १ भंडारा +} 
२ बेला +} 
९ सावनेर ४३ सावनेर +} ३ झहापूर 
४४ पाटण सावंगी 
४ धारगांव +} 
४५ केळवद +} ५ खमारी +} 
४६ खापा +} ६ पहेला } 
४७ वडेगांव } 
२ मोहाडी ७ मोहाडी +} 
qo कळमेश्वर ४८ कळमेश्वर ८ वरठी 
४९ धापेवाडा +} ९ आंधळगांव +} 
५० मोहपा +} १० mist +} 
५१ तेल कामठी } ११ कन्हाळगांव +} 
१२ करडी } 
११ उमरेड ५२ उमरेड क्ले 
५३ हेवती } 3 पवणी १३ पवणी +} 
१४ aa 
५४ पाचगांव 
१५ असगांव 
द्द बेला + } 
५६ Ret +} १६ अड्याळ 
५७ मकरधोकडा } 
१७ कोंढा +} 
१८ चिंचाळा } 


१६३ 


पिक - हरभरा रबी २०१८-१९ 
ल | जिल्हा/तालुका क | मंडळ जिल्हा/तालुका 2 मंडळ | | 
क्र क्र धि क्र 
२४ भंडारा २५ चंद्रपूर 
४ साकोली १९ साकोली +} २ ब्रम्हपूरी ८ ब्रम्हपुरी +} 
२० सांनगडी +} ९ चौगाण +} 
२१ एकोडी } qo अ. नवरगांव } 
५ लाखनी २२ लाखनी +} ११ गांगलवाडी क्यो 
२३ पिंपळगांव +} १२ मेंडकी } 
२४ पोहरा +} 
२५ पालंदूर } ३ नागभीड १३ नागभीड +} 
१४ मिडाळा } 
६ लाखांदूर २६ लाखांदूर +} 
२७ विरली (बु. 5) ४ राजुरा १५ राजूरा +} 
२८ बारव्हा +} १६ विरुर स्टे.) } 
२९ ARTO } 
५ कोरपना १७ गडचांदूर +} 
२५ गोंदिया १८ कोरपना } 
१ तिरोडा १ तिरोडा +} 
२ ठाणेगांव +} ६ जिवती १९ जिवती +} 
३ परसवाडा } २० पाटण } 
४ बडेगांव +} ७ वरोरा २१ वरोरा +} 
५ मुंडीकोटा } २२ मांडली +} 
२३ चिखणी } 
२ अर्जुनी मोरगांव ६ अर्जुनी मोरगांव +} 
७ बोंडगांव देवी +} २४ टेंभुर्डा +} 
८ कन्हेरी/केशोरि } २५ खंबाडा +} 
२६ शोगाव बु } 
९ महागांव +} 
१० नवेगांव बांध } २७ गडचिरोली 
१ कुरखेडा १ कुरखेडा +} 
३ सडकअर्जुनी ११ सडकअर्जुनी +} २ कढोली } 
१२ Was +} 
१३ डव्वा } 3 RSI 
४ देवरी १४ देवरी +} २ कोरची ४ बडेगांव +} 
१५ मुल्ला } ५ कोटगुल क्म 
६ म्हसेली/कोरची } 
१६ चिंचगड 
३ आरमोरी ७ आरमोरी 
२६ चंद्रपूर 
१ चिमूर १ चिमूर +} ८ देऊळगांव 
२ मासळ (बु) +} 
३ wert +} ९ वैरागड +} 
४ नेरी } १० पिसे वडधा } 
a frit + } 
६ जांभूळघाट +} 
७ ३ांकरपूर } 


mr अधिसुचित मंडळ : १२८१] अधिसुचित मंडळ : १२८१ 


१६४ 


एकूण अधिसुचित तालुके : ५१ 


तालुकास्तरीय अधिसूचना 
त्य अ. 
जिल्हा तालुका जिल्हा तालुका 
क्र. : क्र . 
१ कोल्हापूर १ करवीर (कोल्हा) ६ बुलढाणा १ शोगाव 
२ कागल २ मोताळा 
३ हातकणंगले ७ अमरावती १ नांदगाव खांडेश्वर 
४ गडहिंग्लज २ तिवसा 
५ भुदरगड ३ चांदुर रेल्वे 
६ आजरा ८ हिंगोली १ औंढा (ना.) 
७ शिरोळ ९ जळगाव १ पारोळा 
८ पन्हाळा २ चाळीसगाव 
९ शाहूवाडी ३ पाचोरा 
२ उस्मानाबाद १ परांडा १० चंद्रपुर १ भद्रावती 
३ नाशिक १ नाशिक 
२ मालेगाव ११ वाशिम १ वाशिम 
३ कळवण २ रिसोड 
४ चांडवड ३ मालेगाव 
५ त्र्यंबकेश्वर ४ मंगरुळपिर 
६ दिंडोरी ५ मानोरा 
७ बागलाण ६ कारंजा 
८ देवळा 
९ ईगतपुरी १२ यवतमाळ १ वणी 
१० निफाड २ राळेगाव 
११ सिन्नर ३ झरी जामणी 
१२ येवला ४ यवतमाळ 
षु नेर 
४ अहमदनगर १ जामखेड 
१३ लातुर १ जळकोट 
५ नांदेड १ नायगाव 
२ हिमायतनगर १४ परभणी १ मानवत 
३ मुदखेड २ पाथरी 
३ पालम 


1] 


१६५ 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 


पिक - करडई 
जिल्हा/तालुका 


१ अहमदनगर 
१ अहमदनगर 


२ पारनेर 


३ श्रीगोंदा 


oc ५०७ A LO 


२५ 


जेऊर 
कापूरवडी 
चिंचोडी पाटील 
भिंगार 


वाळकी 
रुई छत्तीसी 


नळेगाव 
सावेडी 
नागापूर 


चास 
केडगाव 


पारनेर 
भलवणी 


सुपा 
वाडेगव्हाण 


टाकळी ढोकेश्वर 
पळशी 


वडझीरे 
निघोज 


श्रीगोंदा 
पेडगाव 


मांडवगव्हाण 
कोळगाव 


बेलवंडी 
देव दैठण 
काष्टी 
चिनाळा 


न 
+} 
+} 

} 


+} 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 
१ अहमदनगर 
४ कर्जत 
५ जामखेड 
६ उोवगाव 
७ पार्थर्डी 


षु Oo 


राशिन 


कर्जत 
भांबोरा 
मिरजगाव 
कोंभाळी 
माहिजळगाव 


जामखेड 
अरणगाव 


खर्डा 
नान्नज 
नायगाव 


ara 


भातकुडगाव 
धोर जळगाव (]शो.) 


एरंडगाव 


बोधेगाव 
चापडगाव 


पाथर्डी 
मानिकदौंडी 


करंजी 
मिरी 


टाकळी मानुर 
कोरडगाव 


+f 
+} 


१६६ 


पिक - करडई 
जिल्हा/तालुका 


जिल्हा/तालुका 


१ अहमदनगर 
८ नेवासा 


द्द 


षु 9 


नेवासा (खु.) 
नेवासा (बु.) 
सलबतपूर 


घोडेगाव 
वडाळा भैरोबा 
सोनई 

चांदा 
कुकाणा 


रबी २०१८-१९ 
२ पुणे 
१ शिरुर 


“von ७ mM 


शिरुर 


रांजणगाव गणपती 


टाकळी हाजी 
मलठण 
पाबळ 


तळेगाव ढमढेरे 
कोरेगाव भीमा 
न्हावरा 
वडगाव रासाई 


पिक - करडई 
अ जिल्हा/तालुका 


३ सोलापूर 
१ द. सोलापूर 


२ बार्शी 


३ अक्कलकोट 


४ मोहोळ 


oc 20 A -5 


मंद्रूप 

विंचूर 
निंबर्गी 
होटगी 


बार्शी 
खांडवी 
आगलगाव 
पांगारी 
पानगाव 


सुर्डी 
वैराग 
नारी 
उपळे (दु.) 
गौडगाव 


अक्कलकोट 
जेऊर 


तडवळ 
करजगी 
दुधनी 
मैदर्गी 
वाघदरी 
चपळगाव 
किणी 


मोहोळ 
नरखेड 


शेटफळ 
पेनुर 
वाघोली 
कामती (बु.) 
सावलेश्वर 
टाकळी (सी.) 


+} 
} 


१६७ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


७ मंगळवेढा 


माढा 
दारफळ 


रोपळे 
म्हैसगाव 


कुर्डूवाडी 
टेंभूर्णी 
रांझणी 
मोडनिंब 
OHO 


मंगळवेढा 
बोराळे 


आंधळगाव 


भोसे 
हूलजंती 
मरवडे 
मारापूर 


+} 
नगी 


१६८ 


पिक - करडई रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 
४ औरंगाबाद ४ औरंगाबाद 
१ औरंगाबाद १ औरंगाबाद +} ५ वैजापूर ३४ वैजापूर 
२ भावसिंगपूरा +} 
३ उस्मानपूरा +} 34 महालगाव +} 
४ कांचनवाडी et ३६ नागमठाणा } 
५ चौका +} 
६ हरसुल } ३७ खंडाळा +} 
३८ बोरसर } 
७ चित्ता-पिंपळगाव नो 
८ करमाड +} ३९ लाडगाव 
९ लाडसांगवी नो 
१० चिकलठाणा } ४० गरज 
२ फुलंब्री ११ फुलंब्री 4} ४१ शिरुर +} 
१२ तीरबावडा +} ४२ लोणी (खु) } 
१३ आळंद +} 
१४ वडोदा बाजार } ४३ लासूरगाव 
३ पैठण १५ पैठण +} ६ कन्नड ४४ कन्नड +} 
१६ बिडकीन } ४५ चापनेर +} 
४६ चिखलठाणा --) 
१७ लोहगाव +} ४७ पिशोर +} 
१८ ढोरकीन +} ४८ नाचणवेल +} 
१९ बालानगर +} ४९ कारंजखेड +} 
२० पिंपळवाडी (पि.) } yo चिंचोली (प.) +} 
५१ देवगाव i 
२१ पाचोड +t 
२२ विहामांडवा +} ७ खुलताबाद ५२ वेरुळ 
२३ नांदर +} 
२४ अडूळ } ५३ सुलतानपूर +} 
५४ सावंगी । 
४ गंगापूर २५ गंगापूर +} 
२६ भंडाळा -) ८ सिल्लोड ५५ सिल्लोड at 
२७ मांजरी } ५६ निल्लोड } 
२८ शोंदुरवाडा +} ५७ भारडी +} 
२९ वाळूंज } ५८ बोरगाव बाजार ep 
५९ अजिंठा a: 
३० तुर्काबाद ६० गोळेगाव } 
३१ हरसुल +} ६१ आमठाणा +} 
३२ डोणगाव +} ६२ अभई } 
३३ सिद. वडगाव } 


पिक - करडई 
जिल्हा/तालुका 


परळी 

धर्मापूर 
सिरसाळा 
नागापूर 
पिंपळगाव गाडे 


१६९ 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


२ पाटोदा 


“0०0 (२ ७ Om 


पाटोदा 
दासखेड 
अमळनेर 
थेरला 


पिक - करडई 
जिल्हा/तालुका 


oc काक, AD WO 


Go 


निलंगा 
पानचिंचोली 
अबूलगा 
निटूर 


कासारसिरसी 
मदनसूरी 
औरादडहाजनी 
कासार बालकूंदा 
SORT 
भुतमुंगळी 


१७० 
रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


पिक - करडई 
अ जिल्हा/तालुका 


१ सेनगाव 


२ कळमनूरी 


सेनगाव 
गोरेगाव 


आजेगाव 
पान कन्हेरगाव 


साखरा 
ह्त्ता 


कळमनुरी 
वाकोडी 
नांदापूर 


आ. बाळापूर 
डोंगरकडा 
वारंगा फाटा 


१७१ 


8 


रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


औंढा (ना.) 


२२ 
२३ 


हिंगोली 
खंबाळा 


नर्सी 


बासंबा 
डिग्रस कराळे 


माळ हिवरा 
सिरसम (बु.) 


औंढा (ना.) 
येहळेगाव 


जवळा बाजार 
साळणा 


१७२ 


पिक - करडई रबी २०१८-१९ 
अ जिल्हा/तालुका | अ. उं अ. जिल्हा/तालुका 
१२ अकोला १२ अकोला 
१ अकोला १ अकोला +} ७ बोरगावमंजू +} 

2 RR +} ८ शिवणी +} 
३ दहिहांडा +} ९ पळशी (बु) Fe 
४ कापशी +} 9o सांगळूद +} 
५ उगवा +} ११ कुरणखेड } 
६ आगर } 


एकूण अधिसुचित मंडळ : २२९ 


१७३ 


पिक - करडई रबी २०१८-१९ 
तालुकास्तरीय अधिसूचना 
a[ Wer [a] om [fa] fea [a] तालुका | | 
१ सातारा १ Weld Sa) ४ जालना जालना 
२ फलटण २ परतुर 
२ उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद ५ बीड १ बीड 
२ तुळजापूर २ आष्टी 
३ कळंब ३ गेवराई 
४ उमरगा ४ आंबेजोगाई 
५ लोहारा 
६ लातुर १ औंसा 
३ परभणी १ परभणी २ देवणी 
२ गंगाखेड 3 चाकुर 
३ सोनपेठ ४ लातुर 
४ पालम 
५ पाथरी 
६ मानवत 
७ forge 
८ पुर्णा 
९ सेलु 


एकूण अधिसुचित तालुके : २६ 


१७४ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 


पिक- सुर्यफूल रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका | अ ी जिल्हा/तालुका | अ 
१ अहमदनगर २ 
१ जामखेड १ जामखेड +} ३ अक्कलकोट १२ अक्कलकोट sto 
२ अरणगांव } १३ जेऊर et 
१४ तडवळ +} 
३ खर्डा पो १५ करजगी } 
नान्नज +} 
५ नायगांव } १६ दुधनी --) 
१७ मैंदर्गी 
२ सोलापूर 
१ द. सोलापूर १ मंद्रूप +} १८ वागदरी +} 
२ fra +} १९ चपळगाव क्यों 
३ निंबर्गी +} २० किणी } 
४ होटगी } 
४ माढा २१ माढा +} 
२ बार्शी ५ बार्शी +} २२ दारफळ } 
६ खांडवी +} 
आगलगांव नो ३ बीड 
पांगरी } १ आष्टी १ आष्टी +} 
२ टाकळसिंग +} 
९ पानगांव +} ३ PST +} 
१० सुर्डी a ४ धामणगाव } 
११ वैराग } 


एकूण अधिसुचित मंडळ : ३१ 
तालुका पातळीवरील अधिसूचना 


अ. जिल्हा अ. तालुका अ. क्र. जिल्हा अ. तालुका 
क्र. क्र. क्र. 


एकूण अधिसुचित तालुके : १ 


१७५ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 


पिक - उन्हाळी भात रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 
१ रायगड २ सिंधुदुर्ग 
१ माणगांव १ माणगांव +} २ सावंतवाडी ८ सावंतवाडी +} 
२ इंदापूर +} ९ seria } 
३ गोरेगांव 4 
४ लोणेरे } १० अंबोली +} 
११ बांदा +} 
2 रोहा ५ रोहा १२ मधुरा } 
६ कोलाड 
७ नागोठणे ३ डोडामार्ग १३ भेडशी +} 
१४ dene } 
२ सिंधुदुर्ग 
१ मालवण १ मालवण +} ४ वेंगुर्ला १५ वेंगुर्ला +} 
२ Fatt +} १६ सिरोडा +} 
3 पेनदूर +} १७ म्हापन +} 
४ अचारे } १८ der } 
५ AR +} 
६ श्रावण +} 
७ पोईप } 
तालुकास्तरीय अधिसूचना 
पिक - उन्हाळी भात रबी २०१८-१९ 
अ. | जिल्हा/तालुका | अ. तालुका अ. | जिल्हा/तालुका | अ. तालुका 
क्र क्र क्र क्र 
१ रत्नागिरी १ संगमेश्वर ३ गोंदिया १ गोदिया 
२ राजापूर २ तिरोडा 
३ खेड ३ आमगांव 
४ गोरेगाव 
२ भंडारा १ मोहाडी 
२ तुमसर ५ सालेकसा 
३ साकोली ६ देवरी 
७ मोरगांव अर्जुनी 
४ पवनी ८ सडकअर्जुनी 
५ लाखांदूर 
६ लाखणी ४ गडचिरोली १ कुरखेडा 
२ आरमोरी 
३ सिरोंचा 
४ वडसा 


एकूण अधिसुचित तालुके : २१ 


१७६ 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 


पिक - उन्हाळी भुईमूग रबी २०१८-१९ 
| ‘ | जिल्हा/तालुका र मंडळ | | a जिल्हा/तालुका | . मंडळ | 
१ धुळे २ सोलापूर 
१ धुळे १ कुसंबा +} ३ पंढरपूर २० पटकुरोली 
२ नेर(म.) +} 
3 GARR +} २१ तुंगत +} 
४ नगांव (बु.) } २२ कासेगांव re 
२३ पंढरपूर +} 
५ लामकानी +} २४ भंडीशेगाव } 
फागणे +} 
शिरुड ech ४ माळशिरस २५ माळशिरस +} 
बोरकुंड -) २६ इस्लामपूर +} 
आर्वी +} २७ वेळापूर कने 
१० मुकटी } २८ पिलीव } 
२ सोलापूर २९ अकलूज +} 
१ माढा १ माढा +} 30 लवंग } 
2 दारफळ +} 
३ लऊळ +} ३१ नातेपुते 4} 
४ कुडूवाडी ) ३२ सदाशिवनगर +} 
३३ महाळुंग +} 
५ रोपळे +} ३४ दहीगांव } 
६ Feria +} 
७ टेगभुर्णी +} ३ परभणी 
८ रांझणी +} १ गंगाखेड १ गंगाखेड +} 
९ मोडलिंब } २ महातपुरी } 
२ करमाळा १० करमाळा +} ३ माखणी 
११ केतूर -) 
१२ कोर्टी } ४ Wh Mata 
१३ जेऊर +} 2 सोनपेठ ५ सोनपेठ re 
१४ GANS +} ६ आवलगांव } 
१५ केम } 
४ हिंगोली 
१ बसमत १ बसमत +} 
३ पंढरपूर १६ पूळूज +} २ अंबा +} 
१७ चळे +} ३ हयातनगर की. 
१८ करकंब --) ४ गिरगांव $4 
१९ भालवणी } 4 हट्टा } 
६ टेभुणी +} 
७ कुरुंदा } 


| एकूण अधिसुचित मंडळ : ५७| 


पिक - उन्हाळी भुईमूग 
अ. 


जिल्हा 


१ रायगड 


२ रत्नागिरी 


३ सिंधुदुर्ग 


४ नाशिक 


०८ “७ A -5 A Oo 


coc ती AD WO 


महाड 
माणगांव 


चिपळूण 
खेड 
संगमेश्वर 


रत्नागिरी 
राजापूर 
लांजा 


देवगड 
मालवण 
कणकवली 
वैभववाडी 


सावंतवाडी 
दोडामार्ग 
वेंगुर्ला 
कुडाळ 


मालेगांव 
बागलाण 
कळवण 
देवळा 


नांदगांव 
निफाड 
येवला 
चांदवड 


नाशिक 
त्र्यंबकेश्वर 
दिंडोरी 
इगतपुरी 
सिन्नर 


१७७ 
तालुकास्तरीय अधिसूचना 


रबी २०१८-१९ 


& 
७ नंदुरबार 
८ जळगांव 


“५० AD -O 


०८ “७ AD -0 


शिरपूर 
शिंदखेडा 


नंदुरबार 
नवापूर 
शहादा 
तळोदा 


जळगांव 
भुसावळ 
बोदवड 
मुक्ताईनगर 
एरंडोल 
धरणगांव 
जामनेर 


यावल 
रावेर 
अमळनेर 
चोपडा 


पारोळा 
चाळीसगांव 


पाचोरा 
भडगांव 


पिक - उन्हाळी भुईमूग 
अ. 


९ अहमदनगर 


१० पुणे 


०८ “७ AD -० 


०८ “८७ AD -0 


नगर 
पारनेर 
राहुरी 
श्रीरामपूर 


श्रीगोंदा 
कर्जत 
जामखेड 


sania 
पाथर्डी 
नेवासा 


संगमनेर 
अकोला 
कोपरगांव 
राहाता 


हवेली 
खेड 
आंबेगांव 
शिरुर 


भोर 
पुरंदर 
बारामती 


इंदापूर 
दौंड 


१७८ 
रबी २०१८-१९ 


१२ सातारा 


१३ सांगली 


०८ av AD -5 


द. 
अक्कलकोट 
मोहोळ 


बार्शी 


सांगोला 
मंगळवेढा 


सातारा 
पाटण 
कराड 


वाई 


खटाव (वडूज) 
माण (दहीवडी) 
फलटण 
खंडाळा 


मिरज 

जत 

खानापूर (विटा) 
वाळवा (इस्लामपूर) 
तासगांव 

पळूस 
कवठेमहांकाळ 


१७९ 
पिक - उन्हाळी भुईमूग रबी २०१८-१९ 


जिल्हा 


१४ १ पन्हाळा १ 
२ बावडा २ पातूर 
३ करवीर (कोल्हापूर) ३ बार्शी -टाकळी 
४ अकोला 
४ राधानगरी ५ तेल्हारा 
५ कागल 
६ भुदरगड १९ वाशिम १ वाशिम 
२ रिसोड 
१५ उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद ३ मालेगांव 
२ कळंब ४ मंगरुळपीर 
५ मानोरा 
३ तुळजापूर 
४ उमरगा २० अमरावती १ तिवसा 
२ अंजनगांव (सु.) 
१६ परभणी १ परभणी ३3 अचलपूर 
२ पाथरी 
3 जिंतूर २१ यवतमाळ १ यवतमाळ 
४ पुर्णा २ घाटंजी 
१७ हिंगोली १ हिंगोली ३ पुसद 
२ औंढा (ना.) ४ उमरखेड 
३ सेनगांव ५ महागाव 
४ कळमनुरी एकूण अधिसुचित तालुके : १३१] 


पिक - रबी कांदा 
जिल्हा/तालुका 


२ धुळे 


३ जळगाव 


११ 


१२ 


“० (३ ७ & 


मालेगांव 
नांदगांव 


बागलाण 


कळवण 
देवळा 


नाशिक 
त्र्यंबकेश्वर 


दिंडोरी 


निफाड 


सिन्नर 
येवला 
चांदवड 
धुळे 
साक्री 


शिरपूर 
शिंदखेडा 


जळगांव 
भुसावळ 
बोदवड 


अंमळनेर 
चोपडा 


एरंडोल 
धरणगांव 
पारोळा 
चाळीसगांव 


१८० 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत मंडळ/तालुका अधिसूचना, रबी हंगाम २०१८-१९ 

तालुकास्तरीय अधिसूचना 

रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका 


४ अहमदनगर 


५ पुणे 


नगर 
पारनेर 
श्रीगोंदा 
कर्जत 
जामखेड 
शोवगांव 
पाथर्डी 
नेवासा 


राहुरी 


संगमनेर 
अकोले 


कोपरगांव 
श्रीरामपूर 
राहाता 
हवेली 
जुन्नर 


खेड 
आंबेगांव 


शिरुर 


बारामती 
इंदापूर 


दौंड 


पुरंदर 


१८१ 


पिक - रबी कांदा रबी २०१८-१९ 
जिल्हा/तालुका जिल्हा/तालुका 
६ सोलापूर १ उ. सोलापूर १० उस्मानाबाद १ उस्मानाबाद 
२ द. सोलापूर २ तुळजापूर 
३ अक्कलकोट ३ उमरगा 
४ लोहारा 
४ बार्शी 
५ मोहोळ ५ परंडा 
माढा ६ भुम 
७ करमाळा ७ वाशी 
८ कळंब 
८ पंढरपूर 
९ माळशिरस ११ अकोला १ बाळापूर 
१० मंगळवेढा २ पातूर 
३3 मुर्तिजापूर 
७ सातारा १ कोरेगांव ४ अकोला 
षु अकोट 
२ खटाव ६ तेल्हारा 
३ माण 
१२ अमरावती १ अमरावती 
४ फलटण २ चांदूर रेल्वे 
३ तिवसा 
५ खंडाळा ४ मोर्शी 
५ वरुड 
८ औरंगाबाद १ औरंगाबाद ६ अंजनगांव (सु.) 
२ पैठण ७ अचलपूर 
३ गंगापूर ८ चांदूर बाजार 
४ वैजापूर ९ धामणगांव रेल्वे 
९ बीड १ पाटोदा १३ बुलढाणा १ बुलढाणा 
२ माजलगांव २ मोताळा 
३ अंबेजोगाई ३ खामगाव 
४ गेवराई ४ ag 
५ परळी वैजनाथ ५ जळगाव जामोद 
६ मेहकर 


एकूण अधिसुचित तालुके : १०२ | ७ सिंदखेड राजा 


